“प्रमोदे महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास 
अभियान” (PMKUVA) या योजनेंतर्गत राज्यामध्ये “पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता प्रशिक्षण प्रतिमान मॉडेल” 
(Recognition of Prior Learning- RPL) योजना 
राबविणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौडशल्य-१ (अभियान-१) 
२रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
१) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ प्र.क्र.१९५/रोस्वरो-१, 
दिनांक ०३/०८/२०१५. 

2) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ प्र.क्र.१२२/रोस्वरो- 
१, दिनांक ०२/०९/२०१५. 

३) केंद्र शासनाच्य कौडाल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने Recognition of Prior Learning under 
Paradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) संदर्भात निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना (Compendium) दिनांक १६/०९/२०१९. 

४ lated विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक SHAS २०१७/प्र.क्र.२३७/अभियान- 
१, दिनांक २६/१२/२०१७. 

५) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता शासन निर्णय दिनांक ०३/०८/२०१५ मधील Behl Wed 

समितीची दिनांक ०८/१२/२०२० रोजीची बैठक व संबंधित बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक 
२३/१२/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या स्कील इंडीया या संकल्पनेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्याने कुडाल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्‍त 
महाराष्ट्र हे ध्येय समोर ठेवले असून, राज्यातील युवक/युवतींचे कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण करुन त्यांना 
अधिक मागणी असलेलया उद्योग, सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार/ स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी “ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियान” राज्यात राबविण्यास सं.क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-१ मधील मुद्या क्र.१.७ (ब) येथे “पूर्व ज्ञान 
मान्यता मॉडेल ” “Recognition of Prior Learning (RPL)- ची पद्धत fete करण्यात आली असून या शासन 
निर्णयातील मुद्या क्र. ८ येथे कौशल्य विकासासंबंधी दिर्घ मुदतीचे ध्येय व उद्दीष्टांचे नियोजन यथावकाश करण्यात 
येईल असे नमूद केले आहे. सदर बाबींस अनुसरुन प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानांतर्गत पूर्व ज्ञान 
मान्यता मॉडेल ” “Recognition of Prior Learning (RPL) राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


शासन निर्णय : 


केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) यांच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास 
महामंडळाद्वारे (९50)७)कार्यान्वित केलेला “प्रधान मंत्री कौशल्य विकास योजने” (PMKVY) अंतर्गत 
“Recognition of Prior Learning (RPL)- Ud ज्ञान मान्यता” हा उपक्रम सुरु केला आहे. त्याचप्रमाणे “प्रमोद 
महाजन Ged व उद्योजकता विकास अभियान” (PMKUVA) या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये “पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता प्रशिक्षण प्रतिमान मॉडेल” “Recognition of Prior Learning (RPL)- राबविण्यास सं.क्र.५ 
अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय कौडठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता झासन निर्णय दिनांक ०३/०८/२०१५ न्वये 
स्थापित करण्यात आलेल्या sedi wed Gada दिनांक 02/92/2020 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयास अनुसरुन निर्गमित येत आहे. 


३. राज्यामध्ये “पूर्व ज्ञान मान्यता प्रशिक्षण प्रतिमान मॉडेल” “Recognition of Prior Learning (RPL)- 
राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना , कार्यपद्धती सोबत जोडल्या असून सदर मार्गदर्शक सूचनेस अनुसरुन, या 
योजनेचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याची जबाबादारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटी, मुंबई यांना सोपविण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३१०१६०२४४९३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D S S d d h h Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
t DN: c=IN, o=Gi it of Mahi htra, stalCode=400032, 
r uva rma | a [ a) ट्रात of Maharashtra, postalCode: 
2.5.4.20=cdf8435b141 13ef43d22f63f448b2db4109f1aa98eda5f3 
Kh a rat b78841f6bc40a437b, cn=Dr Suvarna Siddharth Kharat 
fe Date: 2021.03.10 16:06:33 +05'30' 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

सर्व संबंधित मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व संबंधित मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त, HRCI विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


पृष्ठ १३७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२१. 


२२. 
23. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई, 

आयुक्‍त तथा नगर संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

मुख्याधिकारी, सर्व नगर परिषद/नगर पंचायती, 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर, 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, मुंबई, 

उपसंचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय मुख्यालय मुंबई/पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर, 

सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ १३७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


कौशल्यम्‌ बलम्‌ 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (PMKUVA) 
योजनेअंतर्गत 
पूर्व कौडशल्यज्ञान मान्यता (Recognition of Prior Learning - RPL) 
योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना 


> 
“ळा 


९ 


॥/॥7€6>€3॥% ६३ 

॥४ए॥ ०८७ ४७७ hv चा 

MAHARASHTRA STATE 
SKILL DEVELOPMENT SOCIETY 


पृष्ठ १३७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaAe-9 (अभियान-१) 


अनुक्रमणिका 
अ.क्र तपशील 
भाग १: RPL (पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता) प्रकार १,२,३ करिता मार्गदर्शक तत्त्वे 
॥ eI . ।पाश्वभूमि 
२.१ | उद्दिष्टे 


२.२ | प्रकल्प प्रकार 
२.३ | पात्र लाभार्थी 
२.४ | Ud ज्ञान मान्यता प्रक्रिया 
२.५ | प्रचार प्रसिद्धी 
२.६ | सेतू पाठयक्रम विकल्प 
२.७ | निधि व्यवस्था 
२.८ | प्रकल्प मंजूरी 
२.९ | संनियंत्रण संरचना 
जोडपत्र 
भाग २ - अव्वल दर्जाच्या नियोक्त्यांकडील RPL पूर्व ज्ञान मान्यतेकरिता मार्गदर्शक ard 
(Best In Class Employer) 
re . | उद्दिष्टे 
शिळ .१ | पात्रता (दर्शक) 
१.२ | अंमलबजावणी यंत्रणा 
१.३ | निधि व्यवस्था 
भाग - मागणीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यतेकरिता मार्गदर्शक ara (Pilot) 
पार्श्वभूमि 
1१. , उद्दिष्टे 
२. । महत्वाच्या संज्ञा आणि पात्रतेचे निकष 
३. । अंमलबजावणी यंत्रणा 


पृष्ठ १३७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


भाग १: पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (RPL) प्रकार १,२,३ करिता मार्गदर्शक तत्त्वे 
१. पार्श्वभूमी : 


भारत सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) यांच्या राष्ट्रीय कौडाल्य विकास 
महामंडळाद्वारे (९50)९0)कार्यान्वित केळेला प्रधान मंत्री कौठल्य विकास योजने (PMKVY) अंतर्गत 
“Recognition of Prior Learning (RPL)- पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता” हा उपक्रम आहे. महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
(>॥९५॥४/)योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये त्याचप्रकारे पूर्व Heys मान्यता प्रशिक्षण 
प्रतिमान मॉडेल अंमलात आणावयाचे आहे. त्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरील समितीतर्फे 
मान्यता देण्यात आली आहे. RPL- पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता मध्ये पूर्व ज्ञान अनुभव किंवा कौशल्ये 
असलेल्या व्यक्तींचे निर्धारण (मूल्यमापन) करण्यात येईल आणि त्यांना प्रमाणित करण्यात येईल. पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता या उपक्रमामध्ये प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रामध्ये(मात्र अनिर्वाय नाही) काम 
करणाऱ्या व्यक्‍तींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. 


२.१ उद्दिष्टे : 


पूर्व ज्ञान मान्यतेची उद्दीष्टे मुख्यतः त्रिस्तरीय आहेत. 


१. देशाच्या विद्यमान कार्यदलाच्या क्षमता प्रमाणीकृत राष्ट्रीय कौशल्ये अहर्ता संरचने (NSQF) अंतर्गत 
आणणे. 


२. व्यक्तींची रोजगारक्षमता आणि किंवा उद्योजकता विषयक संधी वाढविणे. 


३. विशिष्ट प्रकारातील ज्ञान विशिष्ट गटापुरते मर्यादित राहिल्यामुळे इतरांबाबत निर्माण झालेली 
असमानता कमी करण्यासाठी संधी पुरविणे. 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता उपक्रम हा या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या दस्तऐवजाच्या अन्वये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या प्रकल्प प्रकारामार्फत, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारण (प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था)मार्फत 
हाती घेण्यात येईल. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांमध्ये क्षेत्र कौशल्य परिषद (सेक्टर स्कील कौन्सिल / 
SSO), प्रशिक्षण प्रदाते, कॉर्पोरेट क्षेत्रे, उद्योग संघ, अशासकीय / शासकीय संस्था किंवा महाराष्ट्र राज्य 
कौडाल्य विकास सोसायटी (॥5515) / कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग (SDEED) / 
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) / कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE), भारत 
सरकार यांनी नियुक्‍त केलेल्या कोणतेही इतर संस्था यांचा समावेश असेल. मूल्यमापन संस्थांना पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रमांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून परवानगी देण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ १३७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२.२. प्रकल्प प्रकार : 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (RPL) प्रकल्प प्रकार सारांश: 


तपज्ञील प्रकार १ प्रकार २ प्रकार ३ प्रकार ४ प्रकार ५ 
पूर्व नियोक्त्यांची । प्रशिक्षण विशिष्ट वर्गातील | मागणीद्वारे 
कौशल्यज्ञान | परिवास्तू केंद्रांमध्ये yd । अव्वल दर्जाच्या | पूर्व 
मान्यता (Employer | कौशल्यज्ञान | नियोक्त्यांसह yd | कौशल्यज्ञान 
शिबिरे Premises) मान्यता कौडाल्यज्ञान मान्यता 
(Camp) मान्यता (Pilot) 
प्रशिक्षण एखाद्या नियोक्त्यांच्या | स्कील इंडिया | विविध क्षेत्रातील | स्कील इंडिया 
ठिकाण क्षेत्राचे परिवास्तू मध्ये पोर्टल वर प्रतिष्ठित पोर्टल वर 
कामगार जेथे । प्रत्यक्ष स्थळी | सूचीबद्ध नियोक्‍्ते सूचीबद्ध 
एकत्रित प्रशिक्षण केंद्रे प्रशिक्षण केंद्रे 
येतात असे 
ठिकाण 
(Camp) 
प्रक्रिया प्रवाह ।१.उमेदवार ।१.उमेदवार ।१.उमेदवार ।१. कामा बाबत ।१. स्वारस्याची 
जमवाजमव । जमवाजमव । जमवाजमव ।संवेदीकरण अभिव्यक्ती 
२. प्रशिक्षण | २. प्रशिक्षण २. प्रशिक्षण  । (Sensitization). ।२. लक्ष्य वाटप 
पूर्व स्क्रीनिंग | gd स्क्रीनिंग | od स्क्रीनिंग । २. ce 
व समुपदेडहान | समुपदेशन  ।व समुपदेहान | नियोकक्‍तामार्फत । मुल्यमापकाचे 
३. प्रशिक्षण |।३. प्रशिक्षण |।३. प्रशिक्षण ।मुल्यमापक आणि | प्रशिक्षण 
४. मूल्यमापन | ४. मूल्यमापन ।४. मूल्यमापन | कर्मचारी निश्चित | कार्यक्रम 
दघ. घ्‌. दष. करणे. ४. पूर्व 
प्रमाणीकरण । प्रमाणीकरण । प्रमाणीकरण |।३. प्रकल्प | कौडल्यज्ञान 
आणि DBT आणि 0७  । आणि 098 | सादरीकरण व मान्यता 
प्रदान प्रदान प्रदान मान्यता उपक्रम 
४.मूल्यमापकाचे । आयोजित 
RUST करणे. 
५. मूल्यमापन ५. मूल्यमापन 
६. प्रमाणीकरण |६. 
प्रमाणीकरण 


पृष्ठ १३७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रती उमेदवार । रु. ११४०/- । रु. ९४०/- रु. ११४०/- ।रु. ८००/- 

प्रकल्प (To SSC) 

अंमलबजावणी 

संस्थांना देय 

रक्‍कम 

(Orientation) 

मूल्यमापन SSC / SSC / SSC / SSC /MSCVT_ | SSC / 
MSCVT MSCVT यांनी | MSCVT -नियोक्‍्ता MSCVT 
यांनी नियुक्त | नियुक्‍त यांनी नियुक्‍त | निर्धारक प्रशिक्षक- 
केलेल्या केलेल्या केलेल्या निर्धारक 
मूल्यमापन  । मूल्यमापन मूल्यमापन 
संस्था संस्था संस्था 

उमेदवार प्रदान | रु. ५००तेरु. ।रु.५००तेरु. |G. yoo ds. |. yoo dy. रु. ५००तेरु. 
६००० ००० ६००० ००० ६००० 

निधी व्यवस्था । प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान या योजनेच्या एकूण 
निधीपैकी २०% (upto) इतका निधी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (RPL) प्रकल्पासाठी 
वापरण्यात येईल. त्याकरिता निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
नमूद प्रकल्प प्रकारांपैकी प्रकारनिहाय विभागणी, लाभार्थ्यांची संख्या इत्यादी बाबी 
निश्चित केल्या जातील. 


२.२.१. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था, खालील TH क्र १ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही तीन पैकी 


कोणत्याही प्रकल्प प्रकारामार्फत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रम कार्यान्वीत करू शकतात. wea 


लाभार्थ्यानुसार प्रकल्प प्रकारमध्ये बदल आहे. 


तक्ता १ : पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रमाचे प्रकल्प प्रकार 


अ.क्र | प्रकल्प प्रकार लक्षित लाभार्थी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रक्रिया 
1 १_| २ ३ 8 
| पूर्व एखाद्या क्षेत्राचे कामगार जेथे | १.उमेदवार जमवाजमव 
कौशल्यज्ञान | एकत्रित येतात अशा ठिकाणी पूर्व । २. प्रशिक्षण पूर्व स्क्रीनिंग व समुपदेशन 
मान्यता कौशल्यज्ञान मान्यता ३. प्रशिक्षण 
शिबिरे ४. मूल्यमापन 
(Camp) ५. प्रमाणीकरण आणि DBT प्रदान 
(प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने 


पृष्ठ १३७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


उभारलेल्या तात्पुरत्या पूर्व 
Peas मान्यता शिबिरामध्ये टप्पे 
२ ते ५ पार पाडण्यात यावे) 


२. | नियोक्त्यांची | नियोक्त्यांच्या परिवास्तू मध्ये प्रत्यक्ष 9. उमेदवार जमवाजमव 
परिवास्तू स्थळी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता | २. प्रशिक्षण पूर्व स्क्रीनिंग व समुपदेशन 
(Employer ३. प्रशिक्षण 
Premises) ४. मूल्यमापन 
५. प्रमाणीकरण आणि DBT प्रदान 
(Pataca परिवास्तूत टप्पे १ ते ५ पार 
पाडण्यात यावे) 
३. | प्रशिक्षण भौगोलिक दृष्ट्या विखुरलेल्या | १. उमेदवार जमवाजमव 
केंद्रांमध्ये पूर्व | कामगार साठी नेमून दिलेल्या | २. प्रशिक्षण पूर्व स्क्रीनिंग व समुपदेशन 
कौशल्यज्ञान | प्रशिक्षण केंद्रांवर पूर्व कौडल्यज्ञान | ३. प्रशिक्षण 
मान्यता मान्यता ४. मूल्यमापन 
५. प्रमाणीकरण आणि DBT प्रदान 
(नेमून दिलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांवर पूर्व 
HACIA मान्यता केंद्रांवर टप्पे २ ते 
५ पार पाडण्यात यावे) 
४. | विशिष्ट विविध क्षेत्रातील प्रतीष्ठित नियोक्ते| १. कामा बाबत संवेदीकरण 
वर्गातील / उद्योग हा प्रकल्प प्रकार | (Sensitization). 
अव्वल कार्यान्वित करतील.विविधक्षेत्रातील । २. नियोक्‍तामार्फत मुल्यमापक आणि 
दर्जाच्या अव्वळ दर्जाच्या नियोमक्तांच्या | कर्मचारी निश्चित करणे. 
नियोक्त्यांसह | कर्मचा-यांना प्रमाणित केळे जाईल. | ३. प्रकल्प सादरीकरण व मान्यता 
पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी जसे की पर्यवेक्षक | ४.मूल्यमापकाचे ओरिएन्तेशान 
कौशल्यज्ञान | /व्यवस्थापक हे या प्रकारात 4. मूल्यमापन 
मान्यता मुल्यमापक म्हणून कार्य करतील. |। ६. प्रमाणीकरण 
५. । मागणीठ्वारा  । महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास ।१. स्वारस्याची अभिव्यक्ती 
पूर्व सोसायटीकडून ज्यांना लक्ष्य | २. लक्ष्य वाटप 
कौशल्यज्ञान । वितरीत केळेली असतीळ अशा | ३. मुल्यमापकाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम 
मान्यता केंद्रांवर मागनीद्वारे पूर्व कौडाल्यज्ञान | ४. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रम 


मान्यता उपक्रम राबविण्यात येईल. 
उमेदवार जमवाजमव आणि मागणी 


आयोजित करणे. 
५. मूल्यमापन 


पृष्ठ १३७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


नुसार एकत्रीकरण पोर्टल मार्फत | ६. प्रमाणीकरण 
उमेदवारांचे संघटन करण्यात 
येईल. 


3) प्रकल्प प्रकार ३ करिता, प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थानी प्रशिक्षणासाठी स्कील इंडिया 
पोर्टलवर सूचीबद्ध असलेली प्रशिक्षण केंद्रे निवड / निश्चित करणे अनिवार्य आहे. 

आ) प्रकल्प प्रकार १ आणि २ करिता, जेथे प्रशिक्षण तरतुदीसाठी प्रशिक्षणाचे ठिकाण PMKVY अथवा 
स्कील इंडिया पोर्टलवर सूचीबद्ध असणे गरजेचे नाही. त्याकरिता प्रकल्प प्रकल्प अंमलबजावणी 
संस्था संबंधीत ssc / क्षेत्र कौशल्य परिषदेने उल्लेखित केलेल्या आवश्यकतेनुसार पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रमाच्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक 
प्रयोगशाळा / साधनसामुग्री यांची व्यवस्था करतील. 
प्रकल्प १ करिता प्रशिक्षण Camp / शिबिरांमध्ये आयोजित करण्यात येईल. 
प्रकल्प २ करिता प्रशिक्षण Employer Premises / नियोक्त्याच्या ठिकाणी आयोजित करण्यात 
येईल. 

इ) एकूण प्रशिक्षण विषयक पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण साहित्य हे उद्योग मापदंडांनुसार आहे, 
याची प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था खात्री करतील. 


2.2.2 प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था वरील तक्ता १ मध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही प्रकल्प 
प्रकारामध्ये उमेदवारांचे पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता प्रमाणन करण्याकरिता प्रस्ताव सादर करू 
शकतात. 


२.२.३. सर्व उमेदवारांकरिता पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता प्रक्रियेचे खाळीलप्रमाणेच पाच टप्पे असतील. 


(१. उमेदवार जमवाजमव, २. प्रशिक्षण पूर्व स्क्रीनिंग व समुपदेशन, ३. प्रशिक्षण, ४. मूल्यमापन, ५. 
प्रमाणीकरण आणि DBT प्रदान ) 


२.२.४. विनिदिर्ष्ट केळे असल्याखेरीज अंमलबजावणी पद्धती आणि प्रत्येक टप्प्यांतर्गत समाविष्ट 
सहभागधारक हे प्रत्येक प्रकारानुसार भिन्न असतील याची प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने नोंद घ्यावी 


२.३ पात्र लाभार्थी 


«७ नावनोंदनीच्या तारखेला अर्हता सूची आवऱ्यकतेनुसार किमान वय निकषांची पूर्तता करणे 
आवश्यक आहे. 
« वैध आधार कार्ड असणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


« वित्त मंत्रालयाने निदेशीत केल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना 


करावयाचे सर्व DBT रकमांचे हस्तांतरण DBT आदेशानुसार करणे आवश्‍यक आहे. या 
आदेशानुसार हे लाभ SAA sea जोडणी बँक खात्यात हस्तांतरित करावयाचे 
असतात. अशाप्रकारे प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातील पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रमामध्ये पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारानी कोणत्याही DBT रक्‍कम 
हस्तांतरण लाभासाठी आधार बँक खात्याच्या तपशील देणे गरजेचे असेल. प्रमोद महाजन 
कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियांतर्गत नोंदनिकृत सर्व उमेदवारांच्या आधार बँक 
खात्याच्या तपशील देण्याची प्रशिक्षण केंद्राची /प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थाची जबाबदारी 
असेल. 

SSC (क्षेत्र कौशल्य परिषदे)ने स्पष्ट केलेल्या पूर्व छाननी निकषांची पूर्तता करणे आवश्‍यक 
आहे. 

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या शासन निर्णयानुसार इतर 
निकष. 


२.४ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रक्रिया : 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रक्रियेत पाच टप्प्यांचा समावेश होतो. तक्ता २ मध्ये विनिदिर्ष्ट 


केल्याप्रमाणे 
Wd २ 
टप्पा १ टप्पा २ टप्पा३ टप्पा ४ टप्पा५ 
स्क्रीनिंग प्रमाणीकरण आणि 
दोर प्रशिक्षण पूर्व स्क्रीनिंग 
उमेदवार व समुपदेझ्न प्रशिक्षण मूल्यमापन DBT प्रदान 
ee व समुपदेशन क ल ne 
जमवाजमव | (Orientation / (Certification & 
मव (Prescreening & (Assessment) 
(Mobilization) ; Bridge) Pay out to 
Counseling) 
candidate) 


2.8.9 टप्पा १ : उमेदवार जमवाजमव 


2.8.9.9 प्रकल्प प्रकार १ करिता, प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था, पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता शिबिरे येथे 


सक्षम 


उमेदवारांचे प्रत्यक्ष स्थळी जमवाजमव  (४०७॥20॥) करण्यामध्ये सहाय 


करण्याकरिता,मोबीलायझेशन एजन्सी (संघटन अभिकरणाची)ची नेमणूक करता येईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रकल्प प्रकार १ 


टप्पा १ : संघटन (पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता शिबिरे) 


क) प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने पूर्व GCIs मान्यता आयोजित करण्यासाठी औद्योगिक 


/पारंपरिक समूह निश्चित करणे. 


ख) प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने अशी अभ्यासक्रम निश्चित करणे, ज्यामध्ये निवडलेल्या 


गो 


WY 


J 


Sg 


समुहक्षेत्रामध्ये पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता आयोजित करता येईल. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने पात्र लाभार्थ्यांच्या उपलब्धतेवर आधारित पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता शिबिराचा कालावधी ठरविणे 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाने प्रत्येक समूह क्षेत्राच्या आत प्रमुख ठिकाणी पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता शिबीर आयोजित करणे. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाने पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता शिबिराकरिता सक्षम उमेदवाराना 
एकत्रित करणे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास सक्षम उमेदवारांना प्रत्यक्ष स्थळी एकत्रित 
करण्यास सहाय करण्याकरिता संघटन अभिकरन (उदा. अशासकीय संघटना / प्रशिक्षण 
भागीदार) नियुक्‍त करील. 

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या जाहिरात प्रचालन व 
प्रसिद्धीविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्राचे जाहिरातीद्वारे प्रचालन 
करावयाचे आहे. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाने पूर्व GCIs मान्यता प्रकल्प प्रारंभ समारोह आयोजित 
करणे आणि त्या समारोहाच्या प्रसंगी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिल्हा दंडाधिकारी, 
विशेष जिल्हा अधिकारी,जिल्हा स्तरीय अधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, 
महानगरपालिका आयुक्‍त आणि / किंवा जिल्हा सेवायोजन अधिकारी यांची उपस्थिती सुनिश्चित 
करण्याकरिता आवश्यक प्रयत्न करावे. 


प्रकल्प प्रकार २ 


क) प्रकल्प अंमलबजावणी GAIA AAAS टाय अप करणे. 


ख) प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने ज्याकरिता पूर्व ज्ञान मान्यता नियोक्त्यांच्या परिवस्तूच्या आत 


आयोजित करता येईल अशी अभ्यासक्रम (पदकार्ये) निश्चित करणे. 


ग) नियोक्त्याने पूर्व ज्ञान मान्यता उपक्रमामध्ये त्यांच्या कर्मचार्यांना सहभागी करून घेणे. 


घ) प्रमोद महाजन Grey व उद्योजकता विकास अभियानाच्या जाहिरात प्रचालन व प्रसिद्धीविषयक 


मार्गदर्शक तत्तानुसार Para परिवस्तूचे जाहिराती प्रचालन करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


ड) प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाने पूर्व ज्ञान मान्यता प्रकल्प प्रारंभ समारोह आयोजित करणे आणि त्या 
समारोहाच्या प्रसंगी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिल्हा दंडाधिकारी, विशेष जिल्हा दंडाधिकारी, 
जिल्हा स्तरीय अधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, महा नागपालिका आयुक्‍त आणि / किंवा जिल्हा 
सेवायोजन अधिकारी यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याकरिता त्यास प्रोत्साहन देणे. 


प्रकल्प प्रकार ३ 


क) प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेने पूर्व ज्ञान मान्यता उपक्रम आयोजित करण्यासाठी अभ्यासक्रम 
(पदकार्ये) आणि ठिकाणे निश्चित करणे. 


ख) प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाने सक्षम उमेदवारांचे प्रत्यक्ष स्थळी एकत्रित करण्यास सहाय्य 
करण्याकरिता संघटन अभिकरणाची (जसे की व्यक्तीगत संघ / serene संघटना /प्रशिक्षण 
भागीदार) नेमणूक करणे. 


मोबिळयझेशन एजन्सी उमेदवारांना प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये आमंत्रित करेल. 


घ) निर्देशित प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख ठिकाणी असले पाहिजे आणि प्रमोद महाजन lated व उद्योजकता 
विकास अभियान अंतर्गत अधिस्वीकृत आणि सलग्नं केलेले असलेच पाहिजे. 


ड) प्रमोद महाजन कौडशल्य व उद्योजकता विकास अभियान जाहिरात प्रचालन व प्रसिद्धीविषयक 
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पूर्व ज्ञान मान्यता केंद्राचे जाहिरातीद्वारे प्रचालन करावयाचे आहे. 


२.४.२ टप्पा २ : प्रशिक्षणपूर्व छाननी आणि समुपदेशन 


सर्व प्रकल्प प्रकारांकरिता, पूर्व छाननी आणि समुपदेशन करिता पुढील सूचनाचे पालन करण्यात यावे: 


२.४.२.१ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारनाने, उमेदवारांचे समुपदेशन व पूर्व छाननी याकरिता, पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकारांना (RPL Facilitator) (म्हणजेच क्षेत्र कौशल्य परिषदेने मान्यता 
दिलेली आणि ज्यांनी प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (01)कार्यक्रम पूर्ण केला आहे) अशा प्रशिक्षकांना नियुक्‍त 
करावे. 


क. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणांनी प्रत्येक पद कार्यासाठी संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेनी तयार 
केलेल्या पूर्व छाननी नमुन्याच्या आधारे उमेदवारांच्या विद्यमान कौडल्यांचे आणि अनुभवाचे मूल्यमापन 
करावयाचे आहे. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाच्या वतीने प्रत्येक 
उमेदवारांसाठी उमेदवार स्वयं निर्धारण(58 Assessment) आयोजित करण्यात यावे. 


२.४.२.२ सक्षम उमेदवारांचे पुढील प्रकारे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधा समपुदेहान करणे आवश्‍यक 
आहे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


७ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान म्हणजे काय ? 

*» पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता म्हणजे काय? (पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यतेच्या प्रक्रियेच्या ५ टप्प्यांचे 
स्पष्टीकरण) 

« राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हता संरचने नुसार (NSQF) कौशल्य प्रमाणीकरणाने उमेदवारांचे आयुष्य 
बदलण्यास कशाप्रकारे मदत होईल? 


2.8.2.3 समुपदेशन केल्यानंतर पूर्व HRCI मान्यता सुविधाकाराने, उमेदवाराचे पूर्वीचे ज्ञान आणि 
अनुभव यांच्याशी कोणते पदकार्य अधिक जुळते हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ज्ञानामधील तफावत 
निश्चित करण्यासाठी त्याची ठोस व परिपूर्ण पूर्व छाननी करावयाची आहे. या पूर्व छाननीची प्रक्रिया पुढील 
दोन भागांमध्ये विभागलेली आहे. 


भाग १ : उमेदवारांकडून आधारभूत दस्तऐवज व पुरावे संकलित करणे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटीच्या (॥55105)पोर्टलवर आवश्‍यक असलेली वैयक्तिक माहिती (क्षेत्र कौशल्य 
परिषदानी -SSC पद कार्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेले आधारभूत दस्तऐवज) संकलित करणे . 

भाग २ : उमेदवारांचे स्वयं निर्धारण: सहभागी निर्धारण अभिकरणाच्या सहकार्याने क्षेत्र कौडाल्य 
परिषदा प्रत्येक पद कार्यासाठी स्वयं निर्धारण पत्रिका तयार करतील. त्यातील प्रश्न, पद- 
कार्याच्या, मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकावर आधारित असावेत. हे स्वयं निर्धारण पूर्ण 
करण्यासाठी उमेदवाराने १५ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ घेऊ नये. 


२.४.२.४. समुपदेशन आणि पूर्व छाननी पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांची योजने अंतर्गत नाव नोंदणी 
करण्यात येईल. नाव नोंदणी करतेवेळी, उमेदवारांकडे वैध आधार क्रमांक आणि व्यवहार चालू 
असलेले बँक खाते असणे अनिर्वाय आहे. जर उमेदवारांकडे आधार क्रमांक आणि / किंवा बँक 
खाते नसेल तर योजने अंतर्गत उमेदवाराची नाव नोंदणी करण्यापूर्वी प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाने (PIA) ते करवून घेणे आवश्‍यक आहे. 


2.8.3. टप्पा ३ : दिशानिदेशन (प्रशिक्षण/0167181101) 

सर्व प्रकल्प प्रकारांसाठी पुढील earnest मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली जातील. 

2.8.3.9 नाव नोंदणी केलेला प्रत्येक उमेदवार १२ तासाच्या दिझानिदेडान कार्यक्रमास उपस्थित 
राहिल याची प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारण खात्री करावी. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
सुविधाकरकडून देण्यात येणा-या दिशानिदेशानामध्येपुढील उपक्रमांचा समावेश असेल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


aaa ४ : दिशानिदेडान (प्रशिक्षण/016118101)उपक्रम (किमान कालावधी) 


अ.क्र उपक्रम किमान कालावधी 
णो डोमेन प्रशिक्षण (पद कार्याबाबतीत एखाद्या उमेदवारला ज्या शांका / ६ तास 
ज्ञांनातील त्रुटी असतील त्याबद्दलचे स्पष्टीकरण) 
2. | पद कार्यामधील विशिष्ट व्यवहार कौशल्ये (सोफ्तआणि उद्योजकता ४ तास 
विषयक सुचना (Soft Skills and Entrepreneurship tips) 
३. | निर्धारण प्रक्रिया आणि अटी याविषयी सुपरिचित करणे. २ तास 


2.8.3.2 सेतु पाठ्यक्रम (Bridge 00५56): प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण उचित असेल तेथे तेथे केवळ 
२ व३ या प्रकल्प प्रकारासाठी उमेदवारांना सेतु पाठयक्रम शिक्षण देण्याचे प्रस्तावित करू शकतील 
(अपवादात्मक स्थितीमध्ये प्रकल्प प्रकार १ साठी). पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता या अंतर्गत सेतु 
पाठ्यक्रमाविषयी अधिक माहितीसाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कलम २.६ पहावे. 


2.8.3.3. पद कार्य विशिष्ट साहित्य संच (Job role specific kit) : 


क. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, लाभार्थ्यांना पद कार्यकरिता विशिष्ट साहित्य संच देईल. पद 
कार्याच्या कोणत्याही विशिष्ट बाबी व्यतिरिक्त, सर्व साहित्य संचामध्ये पुढीळ बाबी समाविष्ट असणे 
अनिर्वाय आहे. 


«७ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाचे (PMKUVA) प्रमाण नमुन्यातील 
टि.शर्ट (पुरुषांसाठी) / जॅकेट (महिलांसाठी) 

«७ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाची (PMKUVA) प्रमाण नमुन्यातील टोपी 
(कॅप) 


ख. पद कार्याच्या विशिष्ट साहित्य संचाच्या संबंधातील खर्चाचा तपशील (खर्चाच्या हिशोबासहित) 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाकडुन (PIA) WSU प्रस्तावाच्या स्वरूपामध्ये सादर केला जाईल. 


२.४.४. टप्पा ४था : अंतिम निर्धारण : सर्व प्रकल्प प्रकारांसाठी पुढील निर्धारण विषयक मार्गदर्शक तत्वे 
अंगीकरण्यात येतील. 


२.४.४.१: उमेदवारांचे अंतिम निर्धारण करण्यासाठी, क्षेत्र कौशल्य परिषद किंवा राष्ट्रीय कौशल्य प्रमाणन 
मंडळद्वारा स्वीअधिकृत केलेली निर्धारण अभिकरणे(॥55655118॥ Agency) किंवा MSCVT निर्धारण 
अभिकरणे निश्चित करण्यात येईल. निर्धारण अभिकरण आणि या प्रकल्पासाठी कार्य करणारा पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार एकच असता कामा नयेत. 


पृष्ठ १३७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२.४.४.२ : पूर्व ज्ञान मान्यते अंतर्गत निर्धारण हे राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता संरचने अनुसार प्रमोद महाजन 
कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या अल्पकालीन प्रशिक्षण घटकाच्या रीतीप्रमाणेच पार पाडले 
जाईल. निकालाचे मूल्यमापन करण्याची पद्धत वेगळी असेल. 


2.8.8.3 क्षेत्र कौशल्य परिषद (SSC) अहर्ता सूचीची (())पद कार्याची मुख्य आणि दुय्यम अशी राष्ट्रीय 
व्यवसाय मानके निर्धारीत करील. 


२.४.४.४.अर्हता सूचीच्या (QP) मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकामध्ये मिळालेल्या गुणांना, एकूण गुणांमधे 
७० टक्के महत्व दिले जाईल. उर्वरित ३० टक्के महत्व दुय्यम राष्ट्रीय व्यवसाय मानकातील गुणांना दिले 
जाईल. 


उदाहरणार्थ : एका अर्हता सूचित (QP) पाच राष्ट्रीय व्यवसाय मानके (१055)अर्हता (तीन मुख्य व दोन 
दुय्यम) एखाद्या उमेदवारला तीन मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकामध्ये ३०० पैकी २४० गुण, आणि दोन 
दुय्यम राष्ट्रीय व्यवसाय मानकामध्ये २०० पैकी १६० गुण मिळाले. तर, उमेदवाराचे एकूण गुण १०० पैकी 
८० इतके (2Yo/300x ७०) + (१६०/२००५ ३०) होतील 


२.४.४.५. राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता संरचनेच्या (NSQF) स्तरावरील अर्हता सूचीसाठीच्या (QP) उत्तीर्ण 
टक्केवारीची रूपरेखा तक्‍ता ५ मध्ये दिली आहे. 


तक्ता ५ : अर्हता सूचीसाठी (QP) उत्तीर्ण टक्केवारी 


राष्ट्रीय कौडल्येअर्हता संरचना स्तर अहता संरचना स्तर अर्हता सूचित उत्तीर्ण होण्यासाठी 
आव्यक टक्केवारी 
9,2,3 ५० टक्के 
आणि ४ त्यावरील ७० टक्के 


२.४.४.६ अर्हता सूचीसाठी (QP) तक्ता ५ मध्ये नमूद केलेल्या उत्तीर्ण टक्केवारीपेक्षा अधिक किंवा समान 
गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवाराला कौडाल्य प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि yoo रु. ते १००० रु.(9७ा 
प्रदान) केले जाईल. प्रमाणित उमेदवारांना कौशल्य प्रमाणपत्रावर (अ /ब /क) श्रेणी (grade) देखील 
मिळेल. 


(श्रेणीच्या निकषासाठी कृपया कलम २.४.५.४ पहावे) कलम २.४.४.६, २.४.४.७ आणि २.४.४.८ मध्ये 
नमूद केलेल्या निकषानुसार लागू असेल त्याप्रमाणे कौशल्य प्रमाणपत्र / गुणपत्रिका / DBT रक्‍कम 
दिली जाईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२.४.४.७ एखाद्या उमेदवारला अर्हता सूचीसाठी (QP) नमूद केलेल्या उत्तीर्ण टक्केवारीपेक्षा कमी परंतु 
एकूण गुणांपैकी किमान ३० टक्‍के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळाळे असतील तर, अज्ञा उमेदवारला 
केवळ गुणपत्रिका आणि yoo रु. ते १००० B.DBT प्रदान मिळेल. 


२.४.४.८ एकूण गुणांपैकी ३० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या उमेदवाराला केवळ गुणपत्रिका मिळेल 
आणि प्रमोद महाजन कौशल्या व उद्योजकता विकास अभियाना अंतर्गत अल्प मुदती प्रशिक्षण घेण्यास 
प्रोत्साहित केळे जाईल. 


२.४.४.९. ज्यांच्याकडे वैध आधार क्रमांक व बँक खाते असेल केवळ त्याच पात्र उमेदवारांना Hey 
प्रमाणपत्र / गुणपत्रिका / DBT रक्‍कम दिली जाईल. 


२.४.४.१० प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणने (PIA) प्रत्येक निर्धारकाचा आधार क्रमांक प्रमाणित करावयाचा 
आहे आणि अंतिम निर्धारण सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर 
अपलोड करावयाचा आहे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणने एखाद्या प्रकल्पातील कार्यरत निर्धारण 
अभिकरणे /निर्धारक यांनीही खालील बाबींचे पालन केल्याची सुंनिश्चिती केलीच पाहिजे. 


७ सर्व निर्धारकांनी निर्धारणा दरम्यान प्रत्येकवेळी त्यांचे छायाचित्र असळेळे ओळखपत्र बाळगणे 
MASA आहे. 

© निर्धारण सुरू करण्यापूर्वी सर्व उमेदवारांचे निर्धारणविषयक दिझानिदेशन यामध्ये निर्धारण 
प्रकिया, निर्धारण स्वरूप याबाबतच्या स्पष्टीकरणाचा समावेश आहे आणि निर्धारण तंत्रज्ास्राशी 
उमेदवारांना सुपरिचित करून दिले जावे. 

© निर्धारणे (अर्हता सूचीमध्ये अन्यथा विनिदिर्ष्ट केली नसेल तर इंग्रजी/हिन्दी /मराठी (प्रादेशिक 
भाषा) या भाषांमध्ये करावयाची आहेत. निर्धारणामध्ये वापरलेली भाषा, संभाषण आणि शाब्दप्रयोग 
उमेदवारांना आकलनीय व सुयोग्य असले पाहिजेत. जे उमेदवार वाचू /लिहू शकत नसतील 
किंवा पुरवलेल्या निर्धारण तंत्र शास्त्राचा वापर करण्यातील त्यांची असमर्थता Aad करतील 
अज्ञा उमेदवारांसाठी विशेष व्यवस्था करता येईल. 

«७ निर्धारण अभिकरण, उमेदवाराने सादर केलेल्या पुराव्यांचे देखील जसे की उमेदवारांच्या 
ओळखीबाबत पुष्टी आणि उमेदवाराने दिलेल्या दस्तऐवजांची प्रत्यक्ष पडताळणी) पुंनर्विलोकन 
करील. 

७ निर्धारण अभिकरण यांनी अंतिम निर्धारणाचा निकाल निर्धारण पूर्ण झाल्याच्या ५ दिवसांचे आत 
महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीच्या (MSSDS) पोर्टलवर अपलोड केला पाहिजे. 


२.४.४.११ क्षेत्र कौडल्य परिषदेने (SSC) अधिस्वीकृत केलेल्या निर्धारण अभिकरणानी (AA )Assessor 
tracking mobile app असलेले मुल्यामापक नियुक्‍त करावे. हे बंधनकारक नसले तरी, त्यास प्रोत्साहन 


पृष्ठ १३७ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


देण्यात येईल. हे App पुढील बाबींद्वारे संपूर्ण निर्धारण प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्यामध्ये प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकारणाला (PIA) सहाय करील. 
« प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या (MSSDS) पोर्टलवरील नोंदनिकृत 
निर्धारकाचे वास्तव वेळेचे मार्गनिरीक्षण. 
७ Hered प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी उच्च दर्जाची छायाचित्रे व ध्वनीचित्रफिती व्हिडिओ / हजेरीपट 
आणि आव्यक असेल असे इतर दस्तऐवज काढणे. 


२.४.४.१२ अंतिम निर्धारण समाप्त करतेवेळी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) उमेदवारांनी प्रादेशिक 
भाषामध्ये उपलब्ध असलेला प्रमाणीकृत उमेदवार अभिप्राय (नमूना जोडपत्र पहा) भरला असल्याची 
सुनिश्चिती करील. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन (PIA) उमेदवारांनी भरलेले अभिप्राय नमुने किमान दोन 
वर्षांपर्यंत ठेवून देतील. 


2.8.4 टप्पा ५ : प्रमाणीकरन आणि DBT प्रदान 
सर्व प्रकल्प प्रकारांसाठी प्रमाणन आणि DBT प्रदान याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसंबंधात पुढील 
सुचन अंगीकारल्या जातील. 


२.४.५.१ निर्धारण अभिकारणानी अपलोड केलेले निकाल अंतिम निर्धारणाच्या सात दिवसांच्या आत क्षेत्र 
alae’ परिषदानी विधी ग्राह्म आणि मान्य करणे आवरयक असेल. 


२.४.५.२ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणे (PIA) उमेदवारांना अंतिम निर्धारणाचा निकाल अधिसूचित 
करील आणि जेथून उमेदवार कौडल्य प्रमाणपत्र आणि / किंवा गुणपत्रिका घेऊ हकतील असे निर्देशित 
ठिकाण आणि वेळ यांचा तपज्ञील देतील. जर उमेदवाराचा भ्रमणध्वनि क्रमांक नोंदलेला असेल तर, 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) त्यांना एसएमएस (लघु संदेश सेवा) मार्फत उपरोक्त तपज्ञील 
अधिसूचित करील. 


२.४.५.३ उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेच्या आधारे कौडाल्य प्रमाणपत्र / गुणपत्रिका / DBT प्रदान (रुपये 
५००) कलम २.४.४.६, २.४.४.६, २.४.४.८ आणि २.४.४.९ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे देण्यात येतील. 
yoo रु. ते १००० रु.इतके DBT प्रदान थेट उमेदवारच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. केवळ 
वैध बँक खात्याच्या तपशील असणा-या उमेदवारांचा DBT प्रदांनाच्या प्रक्रियेकरिता महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीकडून (MSSDS) विचार करण्यात येईल. नाव नोंदणी नंतर, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर उमेदवारांचा अचूक बँक तपशील टाकण्यात आला आहे. याची 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणे (PIA) सुंनिश्चिती करतील.पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणित सर्व 
उमेदवारांना न्यू इंडिया अड्युरन्स कंपनी मर्यादित यांच्याकडून तीन वर्षाचा अपघात विमा मिळेल. 
उमेदवाराच्या विम्याचे पैसे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणच्या प्रदांनातून वजा करून घेण्यात येतील. 


पृष्ठ १३७ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


अपघात विम्याचा एक विमा पॉलिसी क्रमांक उमेदवारांना देण्यात येणा-या प्रमापत्रावर नमूद करण्यात 
येईल. 


२.४.५.४ कौशल्य प्रमानपत्रासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना THA क्रमांक ६ नुसार (अ/ब /क ) श्रेणी 
देखील देण्यात येतील. 


तक्ता ६ : कौशल्य प्रमाणपत्रावर दिलेल्या श्रेणी 


श्रेणी गुणांची मर्यादा 


राष्ट्रीय कौडाल्य अहर्ता संरचना स्तर १, 2, आणि ३ 


CY टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक 


ब ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक ते ८५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी 
क ५० टक्‍के ते ७० टक्के 
राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता संरचना स्तर ४ आणि त्यापेक्षा अधिक 
अ ८५ टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक 
ब ७० टक्के ते ८५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी 


क) प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) उमेदवारांसाठी प्रमाणपत्र व गुणपत्रिका वितरण समारंभाचे 
आयोजन करील. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) uel उमेदवार उपस्थित असल्याची सुंनिश्चिती 
करील. उमेदवारानी प्रमाणपत्र व गुणपत्रिका वितरण समारंभाच्यावेळी प्रमोद महाजन कौडल्य व 
उद्योजकता विकास अभियानाचे प्रमाण नमुन्यातील टि. शर्ट / जॅकेट परिधान करावयाचे आहे. 


ख) तुकडीनिहाय छायाचित्रांसह उच्च दर्जाचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओ चित्रण करावयाचे आहे. 
उमेदवारच्या प्रमाणपत्र व गुणपत्रिका वितरण समारंभाच्यावेळी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणनी (PIA) ही 
छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीद्वारा (MSSDS) निर्देशित पोर्टलवर 
अपलोड करावयाची आहेत. 


२.५ प्रचार प्रसिद्धी 
२.५.१ जाहिरातीचे प्रचालन व प्रसिद्धी 


२.५.२ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरने (PIA) पार पाडण्यात येणा-या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पांना 
पुढील माध्यमांमार्फत प्रसिद्धी देईल आणि त्यांचे प्रचालन करील. 


« मुद्रित माध्यमे - स्थानिक वर्तमानपत्रांवरील जाहिराती, छायाचित्रांना प्रसिद्धी देणे, आणि 
प्रसिद्धीपत्रक 

७ बाह्य जाहिराती - भित्तिचित्रे (वर्दळीच्या क्षेत्रामध्ये) बाह्य जाहिरात wow आणि भित्तिपत्रके 
लावणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


७ इलेक्ट्रोनिक माध्यमे -एसएमएस, व्हाट्स अप, फेसबूक वरील चित्रे व ध्वनि चित्रफिती आणि 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग (SDEED), महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास 
सोसायटी (MSSDS) / राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) / aa Greg परिषद 
(SSC) यांची संकेत स्थळे.स्थानिक आणि सामूहिक आकाडावाणी केंद्र. 


2.4.3 प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) मुद्रित व डिजिटल माध्यमाच्या मार्फत प्रमोद महाजन 
कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानातर्गत पूर्व ज्ञान मान्यतेचे जाहिरातीद्वारे प्रचालन, विपणन आणि 
प्रसिद्धी यासाठी जबाबदार असेल. 


२.५.४ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या 
जाहिरातीद्वारे प्रचालन व संसूचनाविषयक मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुसार प्रचालन व संसूचना या 
बाबतीतील आवश्यक व्यवस्थेकरिता जबाबदार असेल. 


२.५.४ जाहिरातीद्वारे प्रचालन व प्रसिद्धीच्या संबंधातील खर्चाचे तपज्ञील (खर्चाच्या हिशोबासह) हे प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणकडून प्रकल्प प्रस्ताव नमुन्यामध्ये सादर करण्यात येतील. 


२.५.५ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने जाहिरातीद्वारे प्रचालन करण्याकरिता आणि सूचनांबाबत 
सहसंबंधांकरिता प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या जाहिरातीद्वारे प्रचाळन 
विषयक मार्गदर्शक सूचनांचे काटकोरपणे पालन करावयाचे आहे. मानकाचे कोणत्याही प्रकारे पालन न 
करण्याचा परिणाम, प्रकल्प रद्द होण्यामध्ये किंवा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग / 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांनी ठरवल्याप्रमाणे दंड लादन्यामध्ये होऊ शकतो. 


२.६ सेतू पाठयक्रमाचा विकल्प 


२.६.१ अनिर्वाय १२ तासांशीवाय केवळ प्रकल्प प्रकार २ व ३ साठीचे उमेदवारांना ६८ तासांपेक्षा अधिक 
नसेल एवढ्या कालावधीचा सेतु पाठयक्रम (दिशाविदेशनाचे कलम 2.8.3 पहा) शिकवण्याचे प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणला प्रस्तावित करता येईल. (अपवादात्मक स्थितीमध्ये प्रकल्प प्रकार १ साठी) 


२.६.२ प्रस्तावित सेतु पाठयक्रम हा, पदकार्याची मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानके आणि दुय्यम राष्ट्रीय 
व्यवसाय मानके या दोन्हीवर आधारित असलाच पाहिजे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणना प्रकल्प 
मान्यता समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, सेतु पाठ्यक्रम उपक्रम हाती घेता येईल. प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरण, सेतु पाठ्यक्रमच्या आवऱ्‌यकतेविषयक स्पष्टीकरण प्रस्तावाच्या नमुन्यामध्ये 


देईल. 


२.६.३ सेतु पाठ्यक्रमाकरिता मान्यता मिळाली असेल तर, त्याकरिता प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणला 
द्यावयाचे प्रदान सामाईक मानका (Common ॥१०॥॥७)नुसार असेल.या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम २.७ 


पृष्ठ १३७ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


मध्ये विनिदिष्ट केल्याप्रमाणे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणला दिल्या जाणा-या एकूण प्रदान व्यतिरिक्त 
अधिक असेल. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण जर सेतू अभ्यासक्रम Online पद्धतीने शिकवणार असेलतर त्या करिता 
द्यावयाचे प्रदान सामाईक मानका(00111101 Norms) ४०% इतके असेल. 


२.७ प्रकल्प निधी व्यवस्था 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान या योजनेच्या एकूण निधीपैकी २०% इतका 
निधी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (३०) प्रकल्पासाठी वापरण्यात येईल. त्याकरिता निधी उपलब्ध 
झाल्यानंतर सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद प्रकल्प प्रकारांपैकी प्रकारनिहाय विभागणी, लाभार्थ्यांची 
संख्या इत्यादी बाबी निश्चित केल्या जातील. 


२.७.१प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणना पुढील टप्प्यानुसार पूर्व Hews मान्यता प्रकल्पांच्या 
कार्यान्वयनासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात येईल. खर्चाचा तपज्ञील (खर्चाचे हिहोब आणि समर्थने 
यांसह) हा प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाकडून प्रकल्प प्रस्तावाच्या नमुन्यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
खर्चाच्या शिर्षकाअंतर्गत आणि कमाल मर्यादेच्या आत सादर करण्यात यावा. 


तक्ता ७ : पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पासाठी निधि व्यवस्था 


प्रकल्पाचा प्रकार | प्रकल्पाचा प्रकार | प्रकल्पाचा प्रकार 
= प्रदान शीर्ष 
अ १ २ 
बदलण्याजोगा खर्च (रु.) (रु.) (रु.) 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणला प्रदान 
क. संघटन (कमाल रु. २००) 


च ११४० ९४० ११४० 
. दिशानिदेठन य त |e त त त 
भं की ली यी ( कमाल | ( Hares | ( कमाल 
ग. पद कार्य त्य संच 
मर्यादा) मर्यादा) मर्यादा) 


(किमान रु. २००) 
घ. जाहिरातीचे प्रचाळन व 
प्रसिद्धी (कमाल रु . १००) 


द ७६.७० (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाच्या प्रदानातून वजा 
निश्चित खर्च अपघात कडक | पेडर डकती 
२. त्याती करावयाचे अपघात विम्यासाठी रक्‍कम - वरील अ. क्र. १ 
विम्यासाठी प्रदान रकमेमधून वजा करण्यात 
मधील रकमेमधून वजा करण्यात येईल) 


क्षेत्र कौठल्य परिषदेला अथवा MSCVT निर्धारणसाठी प्रदान 


पृष्ठ १३७ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


राष्ट्रीय | सामाईक प्रमाणकांची 
Hed वर्गवारी (Common 
अहर्ता Cost Norms =] रै 
स्तर Category) 
pies वरिष्ठ स्तर / विशोषकृत क का es 
कार्यकारी स्तर 
क्या मध्य स्तर / प्रशासकीय Se eT ore 
a रोजगार 
म प्रवेशास्तर / कार्य ट्र हा a 
; चाळलनात्मक रोजगार 
रोजगार पूर्व (शाळांसाठी 
१,२ त हता गोरे ५२५ ४५० ३७५ 
संघटनाकर 
प्रकल्प प्रकार १ प्रकल्प प्रकार २ | प्रकल्प प्रकार 3 
8. ब्रिज कोर्ससाठी प्रदान लागू नाही Common Norms नुसार 
प. उमेदवार प्रदान रु. ५०० ते १००० =| रु.५०० ते १००० | रु.५०० ते १००० 


टिपणी: अभिकरणला द्यावयाचे War Orientation / Bridge प्रशिक्षणासाठीच्या प्रकारानुसार (Online 
अथवा Offline) असेल. 


७ वरील तक्ता क्र. ७ मधील मुद्दा क्र. १ मधील दर नियमित अथवा 01॥78 प्रशिक्षण विचारात घेवून 
दर्शविण्यात आले आहेत. 

७ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण जर Orientation / 810५6प्रशिक्षण Online Tada शिकवणार 
असेल तर त्याकरिता द्यावयाचे प्रदान सामाईक AMG (Common ।॥९०॥॥$)च्या ४०% इतके 
असेल. 

© मूल्यमापन सेक्टर स्कील कौन्सिल अथवा MSCVT यांच्यामार्फत होईल. 


२.७.२ खालील महत्वाचे टप्पे पूर्ण केल्यानंतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणनाच्या बँक खात्यात प्रदाने 
हस्तांतरित करण्यात येईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


तक्ता ८ : प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणला करावयाच्या प्रदांनाचा टप्पा 


टप्पा । प्रति उमेदवार एकूण निष्पतीचे मापदंड 
खर्चाची टक्केवारी 
एक ८० टक्के उमेदवाराचे GARNI प्रमाणन झाल्यानंतर 
दोन २० टक्के क. प्रमाणपत्र वितरण समारंभाच्या पुराव्याच्या आधारे यशस्वीपणे 


पुरावे सादर केल्यानंतर (प्रमाणपत्रांसह उमेदवारांचे तुकडी निहाय 
छायाचित्रे आणि प्रमाणपत्र वितरण समारंभाचे चलचित्रण) 


ख. मासिक कामगिरीचा अहवाल 


टप्पा २ चे प्रदान करण्यासाठी निकषांची पूर्तता खालीलप्रमाणे संनियंत्रित करण्यात येईल. 


मापदंड 


संनियंत्रण 


कृती 


प्रमाणपत्र वितरण 
समारंभांचा पुरावा 


१. प्रत्येक फोटोमध्ये प्रमाणपत्र 
दाखविणारे तुकडीतील सर्व विद्यार्थी 
(किमान ८० टक्के) असावेत. 


१. जर तुकडीनिहाय छायाचित्रे 
निर्धारण तारखेच्या एका वर्षाच्या आत 
(अपलोड) केळी Ww त्या 


२. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणना 
छायाचित्रे गहाळ होणे आणि किंवा 


तुकड्यांसाठीच्या टप्पा २ आपोआप 
समपहरण करण्यात येईल. 


छायाचित्रांचा दर्जा या दोन्हीसाठी 
संनियंत्रण दंडाच्या सारणीसह 
SIRI देण्यात येईल. 

३. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास 


२. टप्पा -२ साठी प्रमाणपत्र वितरण 
समारंभाची छायाचित्रे सादर 
केल्यानंतर प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणना त्यातील कोणत्याही 


संघटन सोसायटी छायाचित्रांच्या 
मूल्यमापनासाठी प्रत्येक प्रकल्प 


दोषबाबत सूचित केले जाईल. जर 
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका महिन्याच्या 


कार्यान्वयन अभिकरणला नेमून 
देण्यात आलेल्या लक्ष्यापैकी २० 


आत त्यांनी छायाचित्रे सादर केली 
नाहीत तर त्या तुकडीसाठी असलेला 


टक्के लक्ष्याची नमूना चाचणी 
होईल. 


टप्पा २ स्थगित केला जाईल. 

३. टप्पा स्थगित केलेल्या प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरनाची नावे प्रसिद्धी 
करेल 


मासिक कामगिरी 


अहवाल 


१. जर मासिक कामगिरी अहवाल 


१. टप्पा 2 साठी बीजक सादर 


सतत ३ महीने सादर करण्यात 
आला नाही तर त्यानंतर दंडसारणी 


केल्यावर मासिक कामगिरी अहवाल 
सादर न केलेल्या प्रकल्प कार्यान्वयन 


पृष्ठ १३७ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


सह कारणे दाखवा नोटीस दिली | अभिकरणना सूचित करतील. 

जाईल २. जर त्यांनी एका महिन्याच्या आत 
२. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण | सर्व मासिक कामगिरी अहवाल सादर 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास | केले नाहीत तर त्या तुकडीचा टप्पा -२ 
सोसायटी जारी केलेल्या सूचित | स्थगित केला जाईल. 

केल्याप्रमाणे मासिक कामगिरी 
अहवालाच्या नमुन्याचे तंतोतंत 
पालन करील. 


२.७.३ १२ तासांचे अनिर्वाय प्रशिक्षण केल्यानंतर सेतु पाठ्यक्रमाच्या आयोजनाकरिता प्रकल्प 
मान्यतेसाठी सेतु पाठ्यक्रम प्रकल्प २ व ३ करिता लागू असेल. १२ तासाच्या अनिर्वाय दिशानिदेशाना 
व्यतिरिक्त आणखी दिशानिदेडशानासाठी सेतु पाठ्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मान्य प्रकल्पांना सामाईक 
मानकानुसार प्रत्येक उमेदवारामागे अतिरिक्‍त प्रदान करण्यात येईल. 


२.७.४. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर अंतिम निर्धारणाच्या निकालाचे 
वैधकरण झाल्यावर व मान्यता मिळाल्यावर क्षेत्र कौशल्य परिषदाना अथवा MSCVT यांना पुढीलप्रमाणे 
निर्धारण शुल्काची रक्‍कम थेट दिली जाईल. 


THT ९ क्षेत्र कौशल्य परिषदांना द्यावयाचे निर्धारण शुल्क 


राष्ट्रीय plated 


रे सामाईक मानके | = | 2 ३ 
अहर्ता संरचना स्तर 
PF आआआ Oo 
र वरिष्ठ स्तर / विशेषीकृत arse Te oe 
. fe) 
; कार्यकारी स्तर ी : : 
9 
: मध्यम स्तर / प्रशासकीय Sia a cia 
: सेवायोजन : : 
4 
8 प्रवेडास्तर / कार्य र रं ह 
(exe) ७) (0 
3 चालनात्मक सेवायोजन : 
२ सेवायोजन पूर्व (शाळांसाठी 
fed ५२५ ४५० ३७५ 
a क्क संघटनेतर 


* निर्धारण दरातील बदलानुसार वरील तक्त्यात बदल होऊ शकतो. 


पृष्ठ १३७ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२.७.५. 


योजनेच्या कालावधीत उमेदवारांना पूर्व HCAS मान्यता अंतर्गत एकाच/भिन्न पद कार्यात 


दुसर्‍या वेळी नाव नोंदणी करता येईल. अशा उमेदवारांना द्यावयाचे प्रदान (ज्यामध्ये उमेदवारांना प्रकल्प 


कार्यान्वयन अभिकारणाना आणि क्षेत्र कौडल्य परिषदांना द्यावयाच्या प्रदानाचा समावेश होतो.) हे केवळ 


कमाल दोन पद कार्यासाठी नाव नोंदणी करण्याकरिताच देण्यात येईल. परंतु त्यासाठी पहिल्या पद पद 
कार्याच्या प्रमाणीकरणाची तारीख आणि पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता अंतर्गत (किंवा महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टल नुसार तुकडी सुरु झाल्याची तारीख) त्यानंतरच्या नाव नोंदणीची 
तारीख यामध्ये सहा महिन्याचे अंतर असले पाहिजे. 


२.८ प्रकल्प मंजुरी 


२.८.१. प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करणे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण म्हणून अर्ज करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी एखादी संस्था ही : 


क. 


ख. 


ग. 


कोणतीही कॉर्पोरेट किंवा कायदेशीर संस्था असावी. (Any form of corporate entity or legal 
entity). 

तिचे तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ विधि व्यवस्थापन sie असले पाहिजे आणि महाराष्ट्र राज्य 
कौडाल्य विकास सोसायटीला प्रस्ताव सादर करतेवेळी प्रस्तावित क्षेत्रामधील किमान १ वर्षाचा 
अनुभव असावा. 

सरासरी वार्षिक उलाढाली किंवा मागील ३ वित्तीय वर्ष खर्च प्रस्तावित प्रकल्पाच्या एकूण 
खर्चाच्या किमान २५ टक्के असावा. 


. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणला (PIA) दिलेल्या वित्तीय वर्षात उपलब्ध संपूर्ण क्षेत्रामध्ये 


नाकारलेल्या प्रस्तावासह कमाल चार प्रकल्प प्रस्तावित करता येतील 


. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाचे लागोपाठच्या मागील दोन वित्तीय वर्षाची निव्वळ मत्ता (Net 


worth) Positive असली पाहिजे. 


. CARATS सादर करण्यासाठी परत आलेला किंवा नाकारलेला प्रस्ताव पासून पुन्हा सादर 


करण्यामध्ये किमान दोन महिन्याचे अंतर असावे. 


वरील बाबींशिवाय प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणने पुढील बाबींचे पालन केले पाहिजे : 


, या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या भाग १ / २.१ अन्वये व्याख्या केलेल्या प्रकल्प प्रकारांपैकी कोणत्याही 


प्रकल्प प्रकारामध्ये पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उमेदवाराचे प्रमाणन करण्याचे काम हाती 
घेण्यासाठी इच्छुक असलेली प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरने प्रकल्प प्रस्तावाच्या दिलेल्या 
नमुन्यामध्ये / आवेदन पत्राच्या नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करतील. (जोडपत्र क.१ पहा) 


,क्षेत्र कौगल्य परिषदे शिवाय प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाच्या प्रस्तावामध्ये २००० पेक्षा कमी 


लाभार्त्यांचे लक्ष्य असू नये. 


पृष्ठ १३७ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


ग. योजनेच्या पूर्व ज्ञान मान्यतेचे (RPL) घटक राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता चौकटीच्या स्तर ३ आणि 
त्यावरील पद कार्यासाठी लागू असतील. राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता चौकटीच्या स्तर २ ला अशा 
विशेष बाबींमध्ये परवानगी दिली जाऊ शकते (त्यासाठीक्षेत्र कौशल्य परिषदेचे(550) पुरेसे 
स्पष्टीकरण असावे) 

घ. लक्ष्यित वाटपासाठी प्रमाण कार्यचालन कार्यपद्धतीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सूचना नुसार सर्व 
प्रस्ताव हे महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीकडे सादर करावयाचे आहेत. 


२.८.२. प्रस्तावाचा आढावा. 


क. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (॥॥5518)च्या पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या छाननी समितीकडून 
पूर्ण स्वरुपातील आणि अनुपालन केलेल्या प्रस्तावांच्या / आवेदन पत्रांच्या छाननी करण्यात येईल. 


ख. एकदा छाननी केली कि मग अनुपालन केलेले प्रस्ताव प्रकल्पाची उचीतता आणि नेमून द्यावयाच्या 
लक्ष्याची संख्या यांबाबतच्या शिफारशीसह area विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या 
कार्यकारी समितीकडे पाठविण्यात येतील. 


ग. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या कार्यकारी समितीला योग्य वाटतील असे 
प्रस्तावांना कार्यन्वयाच्या शर्तीसह लक्ष्ये नेमून देण्यात येतील. 


घ. कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या कार्यकारी समितीला प्रकल्प प्रस्तावाच्या 
मूल्यमापन आधारे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने (PIA) प्रस्तावित केलेली लक्ष्ये समायोजित करता 
येतील. 


elated विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाची कार्यकारी समिती, कलम २.९ मध्ये संनियंत्रण 
संरचने अनुसार प्रकल्पाच्या कामगिरीचे नियतकालिक आढावा व मूल्यमापन केल्यावर नेमून दिलेल्या 
लक्ष्यामध्ये समायोजन करता येईल. 


२.८.३. लक्ष्य नेमून देणे / वितरीत करणे. 


क. प्रकल्प मान्यता समिति यडास्वीरित्या मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांना अमलबजाणी करिता लक्ष्ये नेमून 
देण्यात येईल. प्रकल्प मान्यता समितीला, प्रकल्प प्रस्तावच्या निर्धारनाच्या आधारे प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरनाने प्रस्तावित केळेली लक्ष्य समयोजित करता येतील. 


ख. संनियंत्रण संरचनेनुसार प्रकल्प कामगिरीचा आढावा आणि मूल्यमापन केल्यावर, महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य विकास सोसायटीला लक्ष्य समयोजित करता येतील. 


पृष्ठ १३७ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


२.९ संनियंत्रण संरचना 


२.९.१ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता ही प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या 
संनियंत्रण संरचनेच्या कक्षे अंतर्गत येईल. मान्य प्रकल्पांचे निश्चित प्रारंभ दिनाकानंतर मध्यंतरीच्या 
काळात मूल्यमापन केले जाईल. प्रकल्प मान्यतेच्या वेळी आढाव्याचा दिनाक विनिदिष्ट Host जाईल. 


२.९.२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी किंवा नियुक्‍त केळेळे कोणतेही अभिकरन 
यांच्याकडून पुढील मापदंड क्षेत्र भेटीच्या मार्फतदेखील प्रकल्पाचे मूल्यमापन केळे जाईल. 


© पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता ठिकाणाचे जाहिरात द्वारे प्रचालन व समुचितता 
e प्रकल्पाची प्रसिद्धी. 

७ संघटन प्रक्रिया (Mobilization process) 

«७ समुपदेशन आणि पूर्व छाननी प्रक्रिया 

७ दिशानिदेशान प्रक्रिया 

७ निर्धरिण प्रक्रिया 

«७ वितरीतलक्ष्यनुसार लक्ष्यपूर्ती आणि विहित कलमर्यादेचे पालन 

७ प्रकल्प प्रस्तावातील सर्व मंजूर इतर मापदंड 


२.९.३ महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी प्रकल्प आढाव्याच्या आधारे नेमून दिलेली लक्ष्ये 
समयोजित करण्यात यावीत किंवा कसे याबाबत प्रकल्प मान्यता समितीला प्रस्तावित करील. 


२.९.४ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनांनी उमेदवारांच्या मूल्यमापनासंदर्भात ॥€० clippings and clear 
photographs MSSDS ला सादर करावे.संथ गतीने कामगिरी करण्यास नावनोंदणी आणि प्रमाणन दर 
यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या रद्दबातल सारणीनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


२.९.५.प्रमाणीकरणानंतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरने त्यांच्या संबंधित संकेतस्थळावर प्रमाणित 
उमेदवाराची सूची पद कार्य निहाय व श्रेणी निहाय अंतर्भूत करतील. 


७ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने मासिक कामगिरी अहवाल ठरलेल्या वेळेत सादर करावा. 

* क्षेत्र भेटी दिल्यानंतर कोणतीही विसंगती आढळून आल्यास,(महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटीच्या kaushalya.mahaswayam.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लवकरच 
प्रकाशित करण्यात येईल) BM दंड आलेखानुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन दंड 
आकाराला जाईल. 

७ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाच्या कामगिरीचे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून 
नियमितपणे निरीक्षण करण्यात येईल.5।०५/ performers चे लक्ष्य कमी करण्यात येवू शकते. 


पृष्ठ १३७ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता - आधारभूत दस्तऐवज (प्रकार १/२/३) 
परिशिष्ट अ-पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता - लक्ष्य नेमून देण्यासाठीची प्रमाण कार्याचालन कार्यपद्धती 


(Standard Operating Procedure for Target Allocation) 


4. आढावा 


१.१ प्रयोजन 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियांनातर्गत (PMKUVA) पूर्व ज्ञान मान्यते मधील 
प्रत्येक हितसंबंधितांची आणि कार्यक्षम अमलबजावणी सुनिश्चित करण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका आहे. 


पूर्व ज्ञान मान्यतेचे कार्यान्वयन हे - लक्ष्य नेमून देणे, प्रकल्प अमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण संनियंत्रण 
अशा मुख्य तीन टप्प्यात विभागता येईल. ह्या दस्तऐवजांमध्ये प्रमोद महाजन कौडाल्य व उद्योजकता 
विकास अभियांनातर्गत पूर्व orcas मान्यता तपशीलवार प्रक्रिया नियम पुस्तिका नमूद केली आहे. 


१.१ योजनेचे सहभागधारक (Stakeholders). 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता अंतर्गत प्रमुख सहभागधारक आणि त्यांची कार्ये व जबाबदा-या यांचा सारांश 
पुढीलप्रमाणे आहे : 


तक्ता १ : प्रमुख सहभागधारकांची कार्ये व जबाबदा-या 


अ.क्र. सहभागधारक मुख्य जबाबदारी 

(| कौशल्य विकास, रोजगार | योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आवश्‍यक ती देखरेख करणे. 
व उद्योजकता विभाग 

२ | कौशल्य विकास, रोजगार |।« प्रस्ताव मंजूर करणे, लक्ष्य वाटप करणे, 

व उद्योजकता कार्यकारी अंमळलबजावणीसाठीच्या अटी निर्गमित करणे. 
(Executive) समिती «७ आवर्यकतेनुसार योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
सुधारणा करणे. 

३ | महाराष्ट्र राज्य कौशल्य  । विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प प्रस्तावांची तपासणी 
विकास सोसायटीची करणे आणि प्रकल्पाच्या योग्यतेनुसार शिफारस करणे. 
तपासणी त्यानुसार लक्ष्य / उद्दिष्ट संख्या निर्धारित करणे. 
(Screening) act 

४ महाराष्ट्र राज्य कौशल्य * प्रकल्प प्रस्तावांचे मूल्यांकन व मान्यता तथा मंजूरीकरिता 
विकास सोसायटी सहायता करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


अ.क्र. सहभागधारक मुख्य जबाबदारी 
© योजनेसाठी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थां (PIA) चे ऑन 
बोर्डिंग करणे 
«७ निधी वितरणासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे. 
७ देखरेख व सनियंत्रण करणे. 
५ | प्रकल्प अंमलबजावणी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे. 
संस्था (PIA) 
(सेक्टर स्कील कौन्सिल, 
प्रशिक्षण संस्था, कॉर्पोरेटस, 
इंडस्ट्री असोसिएडान इ.) 
६ | RPL फॅसीलीटेटर © प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था आणि RPL फॅसीलीटेटर 
(8ला०0)संस्था (Facilitator) संस्था ही एकच संस्था असू शकते. 
« उमेदवारांचे समुपदेशन, पूर्व-तपासणी व ओरिएन्टशन व 
ब्रिज प्रशिक्षण आयोजित करणे. 
७ मूल्यमापन संस्था © उमेदवारांचे मूल्यमापन करणे. 
(Assessment Agencies) ।० मूल्यमापन संस्था ही त्रयस्थ संस्था असावी (प्रकल्प 
अथवा MSCVT अंमलबजावणी संस्था अथवा RPL फॅसीलीटेटरसंस्था असू 
नये) 
८ सेक्टर स्कौल कौन्सिल © SSC प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था असू शकते 
(SSC) «७ SSC व्यतिरिक्त इतर माध्यमाद्वारे प्राप्त प्रस्तावांचे मूल्यांकन 
करणे 
७ तपासणीसाठी पाठविलेले प्रकल्प प्रस्ताव केवळ विशिष्ट 
जिल्ह्यापुरते आणि विशिष्ट सेक्टरमधील विशिष्ट 
अभ्यासक्रमांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत याची खात्री 
करणे. 
०» प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रमांचे आयोजन करणे 
© प्रशिक्षण तुकड्यांना मूल्यमापन एजन्सी नियुक्‍त करणे. 
७ उमेदवारांना प्रमाणित करणे 
९ जिल्हा कौशल्य विकास, ।॥॥०( प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दरम्यान देखरेख व 
रोजगार व उद्योजकता सनियंत्रणास सहायता करणे. 
मार्गदर्शन केंद्र 


पृष्ठ १३७ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


१.२. लक्ष्य नेमून देण्याची कार्यान्वयन यंत्रणा : 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता अंतर्गत लक्ष्य नेमून देण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे तीन टप्पे आहेत. टप्पे पुढे 


सारांश स्वरूपात fees आहेत. 


१) प्रकल्प प्रस्तावाचे सादरीकरण : 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता आयोजित प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणे म्हणून कार्य करण्यासाठी 
स्वारस्य असणाऱ्या क्षेत्र कौशल्य परिषदा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला प्रकल्प 
प्रस्ताव सादर करतील. 
क्षेत्र कौशल्य परिषदेतर संस्था (Non SSC PIA) - क्षेत्र कौशल्य परिषदेशिवाय इतर संस्था (प्रशिक्षण 
प्रदाते, कॉर्पोरेट, शासकीय संस्था, संघ आणि आझासकीय संघटना) या प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणे म्हणून त्यांचे प्रकल्प प्रस्ताव MSSDS मार्फत संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदना सादर 
करतील. क्षेत्र कौशल्य परिषदेशिवाय इतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाच्या प्रस्तावांमध्ये २००० 
पेक्षा कमी लाभार्थी लक्ष्य असू नये. 
aa plied परिषदेतर संस्था / मंडळे यांनी सादर केलेल्या सर्व प्रस्तावांचे प्राथमिक मूल्यमापन 
आवर्यकतेनुसार क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून हाती घेण्यात येईल. जर प्रस्ताव परिपूर्ण असेल आणि 
अनुपालन मापदंडाची पूर्तता करीत असेल तर तो प्रस्ताव Atal Hated परिषदेकडून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीकडे पाठवला जाईल. 

प्रकल्प प्रकार ३ अंतर्गत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता अमलबजावणी करण्यास इच्छुक असेलेली 
प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रे (पीएमकेके) / स्कील इंडिया पोर्टलवरील पात्र प्रशिक्षण केंद्रे महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीस आवेदनपत्र सादर करतील. 


२) प्रकल्प प्रस्तावांची / आवेदनपत्रांची छाननी : 


महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटी छाननी समिति, त्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या सर्व 
प्रस्तावांची / आवेदनपत्रांची छाननी करण्याचे काम हाती घेईल. 

एकदा छाननी झाली की मग परिपूर्ण प्रस्ताव /आवेदनपत्रे कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
विभाग कार्यकारी समितीकडे प्रकल्पाला नेमून द्यावयाच्या लक्ष्याबाबतच्या शिफारशीसह 
पाठवावयाचे आहेत. 

पूर्तता न केलेले प्रस्ताव / आवेदनपत्रे छाननी समितीच्या निरीक्षणासह प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाकडे परत पाठवावायचे आहेत. या निरीक्षणाच्या आधारे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनना 
त्या प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करून ते पुन्हा सादर करता येतील. 


पृष्ठ १३७ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


3) प्रकल्प प्रस्ताव / आवेदनपत्र मान्य करणे. 

७ कौठडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग कार्यकारी समितीकडून उचित असल्याचे 
मानण्यात आलेल्या प्रस्तावाना लक्ष्य नेमून दिली जातील. 

«७ मान्य प्रस्ताव / आवेदनपत्र याकरिता संबंधित प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटी कडून अधिसूचना (Notification) पाठवली जाईल. 

७ आणखी सुधारणा आवश्‍यक असेलेले प्रस्तावांसाठी कार्यकारी समितीने ठरवून दिलेल्या शिफारसी, 
निरीक्षणे आणि शर्ती दर्शविणारी अधिसूचना पाठवली जाईल. या शिफारशीच्या आणि निरीक्षणाच्या 
आधारे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनास त्याच्या प्रस्तावात सुधारणा करून तो पुनः छाननी करिता 
पुन्हा सादर करता येईल. 


१.३. प्रक्रियांचे अनुपालन न करणे. 

या दस्तऐवज मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियांचे कोणतेही अनुपालन न करणे किंवा प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणे, क्षेत्र कौशल्य परिषदा, पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटना आणि 
निर्धारण अभिकरणे यांच्याकडून कार्यान्वयनाच्या विविध टप्प्यांवर side कोणताही गैरव्यवहार हा 
कृत्याच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी छाननी समितीच्या किंवा 
कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग कार्यकारी समितीसमोर ठेवण्यात येईल. 


१.४ लक्ष्य वाटपासाठी एकूण प्रक्रिया रेखाकृती : 


Compliant 
MSSDS to proposals / Screened Target Project 
conduct applications to proposals sent allocation by Feedback / 
documentation be screened by to SDEED SDEED approval 
& compliant MSSDS RPL Executive Executive notification 
check screening Committe Committee shared with PIA 
committee 


PIA - Govt. 
Organiation / 


SSC: Fill 
Application 
Form & submit 
it to MSSDS 


पृष्ठ १३७ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


PIA Non SSC: Fill 
Application 
Form & submit 
it to MSSDS & 
respective SSC 


SSC to conduct 
documentation 
& compliant 
check. 
Compliant 
proposals to be 


Compliant 
proposals / 
applications to 
be screened by 
MSSDS RPL 
screening 


Screened 
proposals sent 
to SDEED 
Executive 
Committe 


Target 
allocation by 
SDEED 


Executive 
Committee 


sent to MSSDS 


committee 


आकृती १ : लक्ष्य नेमून देण्यासाठी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रक्रिया रेखाकृती 


२. लक्ष्य वाटप 


२.१ प्रकल्प प्रस्ताव सादर करणे. 


Project 
Feedback / 
approval 
notification 


shared with PIA 


इच्छुक प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणांनी प्रकल्प प्रस्ताव/आवेदनपत्र सादर करणे आवश्‍यक 


आहे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणे प्रस्तावचा नमूना/आवेदनपत्र यातील सर्व आवश्‍यक जागा भरल्याची 


आणि सर्व साहयभूत कागदपत्रे जोडलेली असल्याची खातरजमा करील. 


अ. | संक्षिप्त कामे प्रकल्प कार्यान्वयन | प्रकल्प दायित्वे | कालमर्यादा | शेरा (असल्यास) 
क्र. अभिकरन कार्यान्वयन 
क्षेत्र कौशल्य अभिकरन 
परिषदेतर क्षेत्र कौशल्य 
(शासकीय परिषद 
संस्थांसह) असल्यास 
असल्यास 
वि प्रस्ताव अ. प्रकल्प | क्षेत्र कौडाल्य | प्रकल्प शि प्रकल्प प्रस्ताव 
तयार करणे. | कार्यान्वयन परिषद कार्यान्वय नमुन्यासाठी 
अभिकरण (Non | प्रकल्प न जोडपत्र पहावे 
Govt) प्रकल्प | प्रस्ताव अभिकरन 


पृष्ठ १३७ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रस्तावाचा नमूना 
भरील आणि 
आवड्यक त्या सर्व 
कागदपत्रासह 
॥॥551)5 मार्फत 
संबंधित क्षेत्र 
aed परिषदेला 
(परिषदना) सादर 
करील. 

क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेला प्रकल्प 
प्रस्ताव सादर 
केल्याची माहिती 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरन महाराष्ट्र 
राज्य Hered 
विकास 
सोसायटीला 
कळविल. 


नमूना 
भरील. 


२. कागदपत्रे 
आणि 


प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्याची क्षेत्र 


ast pared 
परिषद 


अनुपालन 
याबाबत 
तपासणी 
(Govt. PIA 
नालागृ 
असणार 
नाही) 


lated परिषदेने 


तपासणी 


खात्री करावी. क्षेत्र 


सूचीच्या 


कौडाल्य परिषद 
प्रस्तावचे 
दस्तेएवजीकरण 
पूर्ण किंवा अपूर्ण 
आहे. याबाबत 
नमूद करून प्रकल्प 
कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
उत्तर देईल. 


नमुन्यातील 
कागदपत्रां 
ची पूर्तता 
करील. 


क्षेत्र 
Hated 
परिषद 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरन क्षेत्र 
कौडल्य 
परिषदेत्तर 
असल्यास, क्षेत्र 
कौडाल्य परिषद 
प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यावर 
कामकाजाच्या १० 
दिवसांच्या आत 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाकडे 
प्रस्ताव परत 
पाठविल 


पृष्ठ १३७ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


३. आवश्यक 
केल्याप्रमाणे 
प्रकल्प 
कार्यान्वयन 
अभिकरणने 
प्रस्तावामध्ये 
सुधारण 
करणे. 


अ. कमी असलेल्या 
कागदपत्रांसाठी 
आणि /किंवा 
सुधारणा 
करण्यासाठी 
MSSDS/ क्षेत्र 
कौडल्य 
परिषदेच्या 
मागणीला प्रकल्प 
कार्यान्वयन 
अभिकरन उत्तर 
देईल. 

ब. महाराष्ट्र राज्य 
कौडाल्य विकास 
सोसायटीची 
निरीक्षणे आणि 
अभिप्राय यांच्या 
आधारे Govt PIA 
आवेदनपत्रात 
सुधारणा करता 
येईल. 


प्रकल्प 


अधिक 


कार्यान्वय 
द 
अभिकरन 


कागदपत्रां 
साठी आणि 
/किंवा 
सुधारणेसाठी 
क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेझी 
Govt 
PIA@aI 
बाबतीत 
MSSDS ची 
मागणी 
मिळाल्यास 
कामाच्या ०५ 
दिवसांच्या 
आत प्रकल्प 
कार्यान्वयन 
अभिकरन 
प्रस्ताव 
SSCHS 
परत 
पाठविल. 
प्रकल्प 
कार्यान्वयन 
अभिकरणा 
ला दोन पेक्षा 
अधिक वेळा 
SSCHS 
प्रस्ताव परत 
पाठविला 
येणार नाही. 


पृष्ठ १३७ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


४. महाराष्ट्र अ.क्षेत्र कोशल्य । अनुपालन क्षेत्र SSCA क्षेत्र कौडाल्य 
राज्य परिषदेला प्रस्तावा । तपासणी कौडाल्य । प्रस्ताव प्राप्त | परिषदेतर संस्था 
कौशल्य समाधानकारक सूचिनुसार । परिषद/ | झाल्याच्या । मंडळाकडून 
विकास वाटल्यास तो अनुपालन ।कार्यान्वय | कामकाजा । आलेले पूर्ण आणि 
सोसायटीला | पुढील विचार केल्याचे न च्या १५ अनुपालन केलेले 
प्रकल्प विनिमय यासाठी मानले अभिकरन | दिवसांच्या । प्रस्ताव 580कडून 
प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य असल्यास, आत त्याची त्यावरील 
सादर कौशल्य विकास ।पुढील शिफारस =| शिफारस पत्रासह 
करणे. सोसायटीकडे विचार केली पाहिजे | अग्रेषित केले 

अग्रेषित करण्यात । विनिमयासा किंवातो जातील. (प्रकल्प 
येईल. ठी प्रस्ताव फेटाळला | कार्यान्वयन 
ब. Govt PIA महाराष्ट्र पाहिजे. अभिकरन हे क्षेत्र 
महाराष्ट्र राज्य राज्य प्रकल्प कौडल्य 
कौडल्य विकास । कौशल्य कार्यान्वयन | परिषदेतर 
सोसायटीला विकास अभिकरन । असल्यास) (Govt 
सुधारित आवेदन । सोसायटीक आणि >॥॥ना लागू 
पत्रे सादर डे सादर महाराष्ट्र  । असणार नाही.) 
करतील. करण्यात राज्य शिफारस पत्रावर 
येईल. कौडल्य एकतर क्षेत्र 
विकास कौडल्य 
सोसायटी या । परिषदेच्या मुख्य 
दोहोंनाही कार्यकारी 
प्रस्ताव अधिकारी याची 
फेटाळण्याबा | किंवा क्षेत्र कौशल्य 
बतचे परिषदेच्या 
समर्थन कोणत्याही 
देण्याची  । प्राधिकृत 
तरतूद स्वाक्षरीकर्त्याची 
असली स्वाक्षरी असेल. 
पाहिजे. शिफारस पत्राच्या 
नमुन्यासाठी 
जोडपत्र पहा. 


पृष्ठ १३७ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


५. महाराष्ट्र 
राज्य 
कौडल्य 
विकास 


जेव्हा प्रस्ताव 
/आवेदनपत्र त्या 


जेव्हा प्रस्ताव 
आवरयक 


सर्व कागदपत्रांसह 
परिपूर्ण असेल 


सोसायटीला 
सादर 
केल्याची 
पोच. 


तेंव्हा महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटी 
“सादर केले” अशी 


त्या सर्व 
कागदपत्रांस 
ह परिपूर्ण 
असेल तेंव्हा 
MSSDS 
“सादर 


त्याची पोच देईल. 


केले” अशी 
त्याची पोच 
देईल. 

ज्या 
दिनाकांस 
परिपूर्ण 
स्वरुपात 
आणि सर्व 
जोड्पत्रासह 
प्रस्ताव 
सादर केला 
असेल तो 
दिनांक 
त्याच्या 
सादरीकरणा 
चा दिनांक 
असल्याचे 
मानण्यात 
येईल. 


महाराष्ट्र 
राज्य 
Hed 
विकास 
सोसायटी 


महाराष्ट्र 
राज्य 
कौडल्य 
विकास 
सोसायटीद्वा 
रे प्रस्ताव 
प्राप्त 
झाल्यावर 
कामकाजा 
च्या ०५ 
दिवसांच्या 
आत. 


प्रस्तावाची/आवेद 
नपत्राची 
कागदपत्रे/अपूर्ण 
असल्यास क्षेत्र 
कौशल्य 
परिषदेकडे / 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाकडे 
सुधारणेसाठी परत 
पाठविण्यात येईल. 


२.२. प्रकल्प प्रस्तावाची /आवेदनपत्राची छाननी करणे. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या छाननी समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची 


/आवेदनपत्राची छाननी करण्यात येईल. प्रकल्प प्रस्तावाच्या छाननी मध्ये अंतर्भूत असलेली प्रक्रिया 


आणि नेमून दिलेल्या दयित्वांचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे : 


पृष्ठ १३७ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


अनुक्रमांक संक्षिप्त कामे दायित्व कालमर्यादा (वैकल्पिक) 
शि , छाननीच्या दिनांकाला “सादर” केलेल्या | महाराष्ट्र राज्य | जेव्हा प्रस्ताव “सादर” केल्याची 
प्रकल्प प्रस्तावाना /आवेदनपत्राना Hed पोच मिळेल तेंव्हा प्रकल्प 
ईमेलवर छाननीचा दिनांक नमूद करून | विकास कार्यान्वयन अभिकरणाला प्रतीक्षा 
प्रतीक्षा क्रमांक देण्यात येईल. सोसायटी क्रमांक कळविण्यात येईल. 

2 छाननी समितीला सादर करण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य | स्पष्टीकरण आवऱयक असल्यास, 
आणखी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याची । कौडल्य छाननी समितीकडे पाठविण्यापूर्वी 
गरज असल्यास महाराष्ट्र राज्य कौशल्य | विकास कामकाजाच्या ७ दिवस अगोदर 
विकास सोसायटी प्रकल्प कार्यान्वयन । सोसायटी इमेलवर मागणी करण्यात येईल. 
अभिकरणाकडे प्रस्ताव परत पाठविल. 

३. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन प्रकल्प प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण 
स्पष्टीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य कार्यान्वयन स्पष्टीकरणसाठी SAGAS 
कौडल्य विकास सोसायटीने केलेल्या । अभिकरण मागणी मिळाल्याच्या ५ दिवसांच्या 
मागणीला प्रतिसाद देईल. आत महाराष्ट्र राज्य कौडल्य 

विकास सोसायटीकडे प्रस्ताव 
परत पाठविल. 

प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाने करार निविष्ट 
कालावधीमध्ये उत्तर दिले नाही 
तर प्रस्तावाला वरीलप्रमाणे नवा 
प्रतीक्षा क्रमांक देण्यात येईल. 

४. | स्पष्टीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य विकास सोसायटी येथे छाननी । कौशल्य 
समितीची बैठक आयोजित करण्यात विकास 
यावी. सोसायटी 

षु. स्पष्टीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य | छाननी समितीच्या कार्यवृतास 
कौडाल्य विकास सोसायटी छाननी plated मान्यता दिल्यापासून 
समितीची निरीक्षणे “प्रकल्प कार्यान्वयन | विकास कामकाजाच्या ७ दिवसाच्या आत. 


पृष्ठ १३७ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


राज्य कौठल्य विकास सोसायटीद्वारे 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास नवीन 
प्रतीक्षा क्रमांक देण्यात येईल. 


अभिकरणाला सूचित करील. सोसायटी 
जर प्रकल्पाचा प्रस्ताव कार्यकारी प्रकल्प स्पष्टीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य 
समितीकडे पाठविला असेल तर, प्रकल्प | कार्यान्वयन । कौशल्य विकास सोसायटीने 
कार्यान्वयन अभिकरन तो मागणी अभिकरन कळविलयापासून छाननी 
केलेल्या स्पष्टीकरणासह कोणतीही “महाराष्ट्र समितीची निरीक्षणे कामकाजाच्या 
असल्यास परत पाठवेल. राज्य कौशल्य | तीन दिवसाच्या आत प्रकल्प 

जर प्रस्तावास पुनः छाननी आवश्‍यक । विकास कार्यान्वयन अभिकरन प्रतिसाद 
असेल तर,स्पष्टीकरणासाठी महाराष्ट्र । सोसायटी देईल. 


२.३ प्रकल्प प्रस्तावास मान्यता : 


कार्यवाहीच्या सर्व टप्प्यांची परिपूर्ती केल्यानंतर आणि छाननी समितीने मागितलेल्या सर्व 


स्पष्टीकरणाची पूर्तता केल्यानंतर “प्रकल्प प्रस्ताव” कार्यकारी समितीकडे पाठविण्यात येईल. 
समिति, एकतर : 


क) अंतिम निरीक्षणे व अटींसह उद्दिष्टे ठरवून देईल, 


खो 


किंवा 


नंतरच्या छाननी किंवा कार्यकारी समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाच्या मागणीचे पुनरमूल्यमापन 


करण्यात येईल. अभिकरन आणि /किंवा क्षेत्रीय कौडाल्य परिषद यांना उपस्थित राहण्यास 
फर्मावता येईल. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी कार्यकारी समितीच्या प्रत्येक बैठकीच्या कार्यावृताचा 


मसुदा तयार करील आणि बैठकीचे कार्यवृत मंजूर झाल्यापासून ०५ कामकाजाच्या दिवसांच्या 
आत संबंधित संबंधिताना पाठविण्यात येईल. 


जोडपत्र अ१- प्रकल्प प्रस्ताव नमूना (पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकार १/२/३) 


(सदर नमुना इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल) 
प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना अंतर्गत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्प 


प्रस्ताव: 


पृष्ठ १३७ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्प प्रस्तावाच्या तयारी करण्याबाबत सूचना : 


कृपया सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात : 

कृपया या नमुन्यामध्ये संबंधित माहिती सादर करा. कृपया सदर नमुन्याश्ी विसंगत ठरतील अशा 
बाबी टाळाव्यात. 

अन्यथा विनिर्दिष्ट केळे असल्याखेरीज संपूर्ण अर्ज भरणे अनिर्वाय आहे. कोणताही परिच्छेद 
परिच्छेद रिक्‍त ठेवण्यात येऊ नये. लागू नसल्यास तसे दर्शवावे. 

हा नमूना केवळ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकार १/२/३ साठी आहे. प्रत्येक प्रकल्प प्रस्ताव हा 
एकापेक्षा आधी प्रकल्प प्रकारासाठी असणार नाही. 

सहभागी होणारी प्रत्येक व्यक्ति स्वतःला एका प्रकल्पासाठी केवळ एकाच क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेशी सहयोगी होऊ शकते. 

क्षेत्र कौडाल्य परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन प्रस्तावामध्ये २००० पेक्षा कमी लाभार्थ्यांचे 
प्रस्तावाचे लक्ष्य निर्धारित असणार नाही. 

कृपया याची नोंद घ्यावी की, पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रस्ताव सादर करतेवेळी, प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणास कायद्याने विधीसंस्थापित किमान ३ वर्षे झालेली असावीत आणि 
प्रस्तावित क्षेत्रातील किमान एका वर्षाचा अनुभव असावा. सर्व पात्रता विषयक माहिती आणि इतर 
अटी व  शातींसाठी कृपया महाराष्ट्र राज्य area विकास सोसायटीच्या 
(kaushalya.mahaswayam .gov.in) संकेत स्थळावर कृपया भेट द्यावी. 


प्रत्येक पदकार्यासाठी व प्रत्येक स्थल क्षेत्रासाठी सक्षम लाभार्थीसाठीचा नमूना आकाराच्या किमान 


५ टक्के (minimum sample size of 5%)प्रत्यक्ष ठिकाणाचा सर्वेक्षण अहवाल सादर करणे 

अनिर्वाय असेल. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन एखाद्या प्रस्तावाचे मुलयमापन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या 

माहितीशी थेट संबंध नसणारी कागदपत्रे जोडणे टाळावे. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन सादर केलेली सर्व माहिती अचूक आणि पडताळणी असल्याची 

आणि उपलब्ध असलेली कोणतीही महत्वाची माहिती लपविण्यात आलेली नाही याची खात्री 

करील. 

प्रत्येक अर्जामध्ये पाच भागांचा समावेश असेल : 

१. प्रकल्प आढावा, २) प्रकल्प आंमलबजावणी, ३) प्रकल्प संनियंत्रण, ४) प्रकल्पाच्या वित्तीय 
बाबी आणि ५) जोडपत्रे 


पृष्ठ १३७ पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


७ प्रत्येक भागांतर्गत उपशीर्ष असतील ज्यात अर्जदाराने संबंधित माहिती भरणे गरजेचे असेल. 
शीर्ष आणि उपशीर्ष यांच्यानंतर करड्या अक्षरातील मजकूर असेल ज्यात अर्जदाराने भरवायची 
संक्षिप्त स्वरुपातील माहिती असेल. 

« या पुष्ट्यर्थ जोडवायची सर्व कागदपत्रे ही नाममुद्रित पत्रावर संघटनेच्या शिक्कयासह मोहोरबंद 
केलेली व प्राधिकृत व्यक्तिने स्वाक्षरी केलेली असावीत. 

७ कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या कार्यकारी समितीकडून अंतिम मान्यता 
मिळण्यापूर्वी प्रकल्प प्रस्ताव पुंनर्विलोकन व तापसणीच्या अनेक टप्प्यातून जाईल. कृपया हे 
लक्षात घ्यावे की, हा अर्ज सादर करणे याचा अर्थ प्रस्ताव स्वीकृत केला आहे आणि / किंवा 
प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे किंवा प्रकल्पाकरिता उद्दिष्टांचे वाटप करण्यासाठी कोणती 
बांधिलकी दिलेली आहे असा होत नाही किंवा त्यातून तसे दर्शविलेली नाही. 

७ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाना प्रस्ताव तयार करण्यात सहाय महणून पूर्व कौडठल्यज्ञान 
मान्यता लक्ष्य नेमून देण्याबाबतचा प्रमाण कार्यचालन पद्धतीच्या जोडपत्र ३.१ च्या “अनुपालन 
तपासणी सूचीसाठी स्पष्टीकरणात्मक टिपा” याचा संदर्भ घेता येईल. हीच माहिती महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या (kaushalya.mahaswayam.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

« क्षेत्रीय कौशल्य परिषदानी अपूर्ण प्रस्ताव प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाकडे परत पाठवावयाची 
त्यांना विनंती करण्यात येते. त्याचप्रमाणे अपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे 
आलेले अपूर्ण प्रस्ताव क्षेत्रीय कौशल्य परिषदेकडे किंवा प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाकडे परत 
पाठविले जातील. 

© क्षेत्रीय कौडठल्य परिषद अर्जदाराला व महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटीला स्पष्ट 
समर्थन देऊन प्रस्ताव फेटाळील. प्रस्तावाची शिफारस समर्थांनाशिवाय करणार नाही. 

© कृपया तपासणी सूची पूर्ण भरावी. यथोचित कोणतेही रकाने रिक्‍त ठेवल्यास प्रस्ताव 
मूल्यमापनाशिवाय परत पाठविण्यात येईल. 

« पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अनुसरावयाच्या वेळेची रूपरेषा : 

> महाराष्ट्र राज्य कौड़ल्य विकास सोसायटीस प्रस्तावा संदर्भात सादर केलेल्या कोणतीही शांका 
असल्यास तो प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र कौडाल्य परिषद किंवा प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन 
यांच्याकडे पुढील सुधारनांसाठी पाठविण्यात येईल आणि यानंतर सुधारित प्रस्तावासह पुन्हा अर्ज 
सादर करण्यासाठी दहा कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा कालावधी दिल जाईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


> सुधारित प्रस्तावात सादर केलेली माहिती तरीदेखील अपूर्ण किंवा असमाधानकारक असल्याचे 
दिसून आल्यास असे बादल करण्यासाठी संबंधित क्षेत्र कौडल्य परिषद किंवा प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरन यांना कामकाजाच्या १० दिवसांची दुसरी सूचना देण्यात येईल. तसे करण्यात कसूर 
केल्यास प्रस्ताव फेटाळला जाईल. 

अर्जदार क्षेत्र HCA परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन असल्यास : 

« क्षेत्र कौशल्य परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनांनी क्षेत्र कौशल्य परिषदेस अर्जदाराच्या 
संघटनेच्यामुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याने यथोचितरीत्या स्वाक्षरी केलेल्या उपरीपत्रासह प्रकल्प 
प्रस्तावच्या दोन छापील प्रती सादर करणे अनिर्वाय आहे. प्रस्तावाच्या प्रत्येक पृष्ठावर स्वाक्षरी व 
अर्जदारच्या संघटनेचा शिक्का असायला हवा. प्रकल्प कार्यान्वयन site, ay pled 
परिषदेस प्रस्ताव सादर केल्यानंतर, “क्षेत्र कौडाल्य परिषदेस प्रस्ताव सादर” या शीर्षकाचा ई-मेल 
missionco@mssds.inul पत्त्यावर करून महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीस प्रस्ताव 
सादर केल्याबाबत कळविल. 

« महाराष्ट्र राज्य Hares विकास सोसायटीने तयार केलेल्या अनिर्वाय अनुपाळन तपासणी 
सुचींनुसार, क्षेत्र कौशल्य परिषद प्रस्तावाचे प्रारंभीक मूल्यमापन करील. 

« प्रकल्प अनुपालन केलेला असल्यास क्षेत्र कौशल्य परिषद संपूर्ण प्रकल्प प्रस्तावाची एक छापील 
प्रत पुढील यथोचितरित्या भरलेल्या दस्तऐवजानसह महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीस 
पाठविल : 

को क्षेत्र कौशल्य परिषद शिफारस पत्र अनुपालन तपासणीसुचीसह शिफारस पत्रासह शिफारस 

केलेल्या लक्ष्याचा संखेयचा संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून समर्थन व विनिर्देश करण्यात 
आले पाहिजेत. 

@) पूर्व छाननी पत्राची वैधता, दिश्ादेशान विषय व आवश्‍यक असेल तेथे सेतु पाठ्यक्रम (आवश्‍यकता, 

तास व विषय) 

ग) कागदपत्रांची तपासणीसुची 

घ) सामावून घेतलेल्या ऑन बोर्डिंग निर्धारण अभिकरणाची माहिती. प्रस्तावित निर्धारण अभिकरणे 

आणि प्रकल्पातील समाविष्ट प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन व सुविधाकार या दोहोंचे प्रवर्तक 
यांच्यामध्ये कोणताही हितसंबध विषयक संघर्ष नाही. याची क्षेत्र कौशल्य परिषदेने सुनिश्चिती 
करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


ड) लक्ष्यत लाभार्थी हे संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेच्या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकार ४ च्या अन्य 
कोणत्याही प्रकल्पामध्ये सामाईक नाहीत याची क्षेत्र कौशल्य परिषदेने खात्री करणे. 
© उपरोल्लेखित कागदपत्रांसह स्वाक्षरीकृत व स्कॅन केलेल्या प्रस्तावाची एक संगणकीय सॉफ्ट 
स्वरुपातील प्रत, क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून missionco@mssds.in. या इमेलवर पाठविण्यात 
येईल. वर उल्लेखित कागदपत्रांसह प्रस्तावाची एक कागदोपत्री प्रत (हार्ड कॉपी) पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता प्रकल्प प्रस्ताव” अश्या शीर्षकात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे सादर 
करण्यात येईल. 
अर्जदार क्षेत्र कौशल्य परिषद असल्यास : 

« क्षेत्र कौशल्य परिषद प्रकल्प कार्यन्वयन अभिकरणणी कागदपत्रे आणि अनुपालन तपासणी सूची 
आणि इतर विनिर्दिष्ट केलेली जोडपत्रे यांच्यासह उपरिपत्र जोडून प्रकल्प प्रस्तावाची एक 
छापील प्रत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे सादर करणे अनिर्वाय आहे. 
प्रस्तावाच्या आणि त्या पुष्ट्यर्थ जोडलेल्या कागदपत्रांच्या प्रत्येक पानावर क्षेत्र कौशल्य परिषदेचा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची किंवा क्षेत्र कौशल्य परिषदेच्या नियामक परिषदेच्या कोणत्याही 
सदस्याची स्वाक्षरी आणि शिक्का असलेलाचा पाहिजे. 

© स्वाक्षरीकृत आणि स्कॅन केलेल्या प्रस्तावाची संगणकीय स्वरुपातील एक प्रत पुष्ट्यर्थ जोडलेल्या 
कागदपत्रासह मवीक्षण क्षेत्र परिषद missionco@mssds.inal ईमेल पत्त्यावर पाठविल 
प्रस्तावाची एक कागदोपत्री प्रत वर उल्लेखित कागदपत्रासह “पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता प्रकल्प 
प्रस्ताव” अशा शीर्षकात महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीकडे सादर करण्यात येईल. 

« प्रकल्प ast Hered परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाकडून प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
का केली जाऊ शकत नाही याचेसुद्धा क्षेत्र कौशल्य परिषदेने समर्थन दिले पाहिजे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


प्रतिज्ञापत्र / Declaration (To be filled by PIA) 
(प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने भरावयाचे) 


मी त वि पा ss (अर्जदार संघटनेचा सक्षम प्राधिका-याचे संपूर्ण नाव) 


गक ताता कता (पदनाम), याद्वारे असे घोषित करतो की, मी पूर्वोलेखित सुचना वाचल्या असून मला 


त्या ज्ञात आहेत. तसेच प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना अंतर्गत पूर्व 


कौशल्यज्ञान मान्यता करिता या अर्जात दिलेली माहिती आणि सोबत जोडलेले दस्तऐवज माझ्या संपूर्ण 


माहितीप्रमाणे सत्य व खरे आहेत. सर्व माहिती यथोचित व पुर्णपणे दिळी असून वस्तुस्थितिदर्शक 
कोणतीही माहिती लपविलेली नाही. 


सक्षम प्राधिका-याची सही व अर्जदार संघटनेचा शिक्का 


दिनांक: (' ) 


पृष्ठ १३७ पैकी ४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


विभाग १ : प्रकल्प पुंनार्विलोकन 


मापदंड दस्तऐवजीय पुरावा 
प्रकल्प शीर्षक 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचे । प्रत्येक प्रकल्पासाठी केवळ एकच 
नाव : प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन 
असेल. 
अर्जदार प्रकार (क्षेत्र कौडाल्य 
परिषद क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेतर) 
प्रकल्प प्रकार (प्रकार १, २, ३) : 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन 
क्षेत्र कौडाल्य परिषदेतर 
असल्यास क्षेत्र कौडल्य परिषदेचे 
नाव : 
संघटन अभिकरण : प्रकल्प १. संघटन अभिकरण चे नाव 
प्रकार दोन साठी लागू नाही. २. संघटन अभिकरण २ चे नाव 
३. संघटन अभिकरण ३ चे नाव 
सहभागी नियोक्ता /नियोक्ते: ।१. सहभागी नियोक्ता १ चे नाव 
प्रकल्प प्रकार १व ३ साठी लागू | २. सहभागी नियोक्ता २ चे नाव 
नाही ३. सहभागी नियोक्ता २ चे नाव 
पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता १. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
सुविधाकार संघटनेचे (संगटनांचे) | सुविधाकार १ चे नाव 
नाव: २. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
सुविधाकार २ चे नाव 
३. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
सुविधाकार ३ चे नाव 
अभिकरणांची नावे : १. निर्धारण अभिकरण १ चे नाव प्रस्तावित निर्धारण अभिकरणे 
जर प्रकल्प कार्यान्वयन २. निर्धारण अभिकरण २ चे नावा ।व प्रकल्पात अंतर्भूत असलेले 


पृष्ठ १३७ पैकी ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


अभिकरन हे क्षेत्र कौशल्य प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन 
परिषद असेल तर, निर्धारण व सुविधाकार या दोन्हीचेहि 
अभिकरणांची नावे येथे सूचीबद्ध ae यामध्ये 
यत हेतसंबंधानमध्ये कोणताही 
संघर्ष नसल्याची क्षेत्र कौशल्य 
जर प्रकल्प कार्यान्वयन परिषद रुंगिक्धिती करील. 
अभिकरन हे क्षेत्र कौशल्य (SSC to ascertain 
परिषद असेल तर, क्षेत्र कौडल्य there is no conflict 
परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन १0२ 
अभिकरणाच्यावतीने क्षेत्र 
कौशल्य परिषद जोडपत्र ५.३ 
च्या प्रपत्रामध्ये माहिती सादर 
करील. 
प्रकल्प स्थान (समाविष्ट जिल्हे) । राज्यामधील पूर्व कौडाल्यज्ञान कलम १.३ पहा. 
मान्यता स्थानाची एकूण संख्या 
समाविष्ट राज्ये : 
१. जिल्हा १ 
२. जिल्हा २ 
प्रस्तावित पद कार्य : १. अहर्ता सूचिनुसार पद कार्ये १ । मान्य लक्ष्याना कारणासह 
राष्ट्रीय कौडल्ये अहर्ता संरचना चे नाव (पदकार्ये संकेतांक) त्यांच्या ती मंजूर 
स्तर १ व २ पद कार्ये अनुज्ञेय (राष्ट्रीय Plated अहर्ता करण्यासाठीच्या क्षेत्र कौशल्य 
नाही. संरचना स्तर) परिषदेने शिफारस पत्र सादर 
पद कार्ये स्वरूप राष्ट्रीय कौशल्ये | २. अहर्ता सूचिनुसार पद कार्ये २ । करणे. 
अहर्ता संरचनेनुसार मान्यताप्राप्त | चे नाव (पदकार्ये संकेतांक) 
आहेत. याची क्षेत्र कौशल्य (राष्ट्रीय कौडल्ये अहर्ता 
परिषद/प्रकल्प कार्यान्वयन संरचना स्तर) 


अभिकरणाने खात्री करणे. 
मान्य लक्ष्ये ही पूर्व कौडाल्यज्ञान 


पृष्ठ १३७ पैकी ४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


मान्यता प्रकार ४ सह परस्पर 

व्याप्त होणार नाहीत याची क्षेत्र 

कौशल्य परिषदेने खात्री करणे. 

विनंती करण्यात आलेली एकूण | (संख्या) प्रधानमंत्री कौशल्य विकास 

पृव ज्ञान मान्यता लक्ष्ये : योजना २.० पूर्व कौडल्यज्ञान 
मान्यता अंतर्गत दिलेल्या 
तारखेपर्यंत वाटप प्राप्त 
लक्ष्ये : (संख्या )) 

प्रकल्प कालावधी (संख्या )) महीने 

(कमाल १२ महीने) 


१.१ नमूना सर्वेक्षण निष्कर्ष (सारांश) 
अर्जदार याद्वारे प्रस्तावित केल्याप्रमाणे पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता उपक्रमासाठीच्या आवश्‍्यकतेचे समर्थन 
करण्यासाठी एक नमूना सर्वेक्षण हाती घेतील. 
« प्रत्येक प्रस्तावित पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता स्थांनाकरिता किमान नमूना आकार ५ टक्के इतका 
« उमेदवार सर्वेक्षण महितीमध्ये लक्ष्यित लाभार्थ्यांचा तपश्ील पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात यावा. 
>  उमेदवारचे नाव 
> उमेदवाराचा संपर्क तपशील 
> ज्यासाठी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आहे अशा पद 
कार्यामधील मागील अनुभवाच्या वर्षाची संख्या 
« अर्जदाराने कोणत्याही प्रस्तावित स्थानासाठीचे (स्थानांसाठीचे) नमूना सर्वेक्षण कसूर केल्यास, अंतिम 
लक्ष्ये ही प्रमाणानुसार कमी करण्यात येतील. 
« अर्जदार पुढील बाबी ठळकपणे निदर्शनास आणणारा दोन (०२) पृष्ठांचा कार्यकारी सारांश सादर 
करील. 
> सर्वेक्षणाचा Sez 
> सर्वेक्षण हाती घेण्यासाठी वापरलेली पद्धत 
> सर्वेक्षणातील आलेले निष्कर्ष 


पृष्ठ १३७ पैकी ४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


प्रस्तावित स्थानातील/स्थानांतील त्यांना सामोरे जावे लागणारे लक्षियित लाभार्थ्याचे ज्ञान, उत्पादकता व 
नमूना सर्वेक्षण, कामगिरीतीलळ तफावत /आव्हाने शोधण्यावर भर देईल. 

प्रस्तावित पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता उपक्रम उद्घोधन किंवा सेतु पाठयक्रमाद्वारे व कौशल्य प्रमानाद्वारे 
यापैकी काही तफावत (आव्हानांना कमी करण्याचा प्रयत्न करेल हे अपेक्षित असेल. 


अर्जदार एका स्वतंत्र दस्तऐवज सविस्तर निष्कर्ष जोडतील. 
वर नुमद केलेल्या तपशीलासह नमूना सर्वेक्षण सादर करण्यास जर अर्जदाराने कसुर केली तर 

प्रस्ताव रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल. 

क) प्रस्तावित पद कार्ये व स्थांनाच्या निवडीसाठीचे कारण: 

ख) लक्ष्यित लाभार्थी कोण आहेत? 

ग) leat लाभार्थ्यांचे प्रस्तावित स्थानामध्ये /स्थानांमध्ये सामना करावा लागणारी ज्ञान, 

उत्पादकता व कामगिरीतिल तफावत किंवा /आव्हाने : 

१.२ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पाचा हेतू : 
१.३ नमूना सर्वेक्षणातील निष्कर्षाच्या आधारे, हा प्रकल्प लक्ष्यित लाभार्थ्यांना कसा फायदेशीर ठरणार 
आहे, याचे वर्णन करावे. (कृपया आपला प्रतिसाद Coo शाब्दांपेक्षा जास्त नसावा) 
क. या प्रकल्पांतर्गत पूर्व ज्ञान मान्यतेकडून उमेदवाराला होणारा स्पष्ट लाभ दर्शवावा. 
अर्जदाराने पुढील बाबी ज्या अगोदरच या योजनेचा भाग आहेत. त्या स्पष्ट लाभ म्हणून करू नयेत, असे 
सांगण्यात येते. 

> कौशल्य प्रमाणपत्र 

> परितोषिकाची रक्‍कम (Award Money) 

> सुधारित व्यवहार कौडल्ये. 

> वर्धित कार्यक्षमता 

> प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने अंतर्गत पंचवार्षिक विमा. 
ख) प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, पूर्व ज्ञान मान्यतेदरम्यान लक्ष्यित लाभार्थ्यांना पुढीलपैकी कोणत्याही 
बाबी मिळवून देण्यामध्ये सहाय करणार आहे का? 


अ.क्र. बाब होय / शेरा (कोणताही कागदोपत्री पुरावा (कोणताही 
नाही असल्यास) असल्यास) 
णि . | रीतसर बाजार कोणत्याही अभिकरणाशी संलग्नता 
जोडणी नमूद करणारा कागदोपत्री पुरावा. 


पृष्ठ १३७ पैकी ४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


२. | उच्चतर जर होय असेल तर पूर्व ज्ञान मान्यतेचे प्रमाणपत्र असणा- 
कौडल्ये उच्चतर कौडल्याच्या ।या व्यक्तिला पदभरती, पदोन्नती 
/उद्योग मान्यता /उद्योग मान्यतेच्या किंवा अन्य कोणत्याही उद्योग 

प्रकारचा कृपया उल्लेख ।मान्यतेमध्ये प्राधान्य दिळे आहे, हे 
करावा. नमूद करणारा कागदोपत्री पुरावा. 

3. | dno जर होय असेल तर, कर्जाच्या तरतुदीसाठी, कोणत्याही 
/वित्तसंस्था कृपया बँक कर्जाचा बँकेबरोबर /अभिकरणाबरोबर 

प्रकार नमूद कारावा. संलग्नता आहे हे नमूद करणारा 
कागदोपत्री पुरावा. 

४. | लायसने जर होय असेल तर, लायसन अभिकरणकडून मिळालेला 

लायसनचा प्रकार नमूद ।कागदोपत्री पूरावा. 
करावा. 
Gq, डिजिटल 
व्यवहारांवरील 
(ई -वौलेट) 
पाठ्यक्रम 
६. | वेतनातील वाढ जर होय असेल तर, पूर्व । प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्‍तींना 
कौडल्यज्ञान मान्यता वेतनातील वाढ देण्याबाबताची 
प्रशिक्षणा नंतर बांधिलकी दर्शविणारा कागदोपत्री 
/उमेदवाराचे वेतन ज्या पुरावा 
फरकाने वाढेळ तो फरक । 
नमूद करावा. 

७. | पदयोजन सेवा प्रवेशञापत्राच्या किवा विशिष्ट 


प्रकल्पानुसार पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता प्रशिक्षणांनंतर ही अभिकरणे 
उमेदवारांची सेवा भरती करतील 
अदा पदयोजन अभिकरणाशी 
संलग्नता दर्शविणारा कागदोपत्री 
पुरावा. 


पृष्ठ १३७ पैकी ४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


१.२ प्रकल्पाची प्रस्तावित पूर्व PTCA मान्यता पद कार्ये व लक्ष्याबाबतचा तपशील : 


पूर्व ज्ञान मान्यतेमध्ये ज्या ठिकाणी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रम चालविण्यात येईल ते 


महत्वाचे आहे म्हणून, अर्जदारांनी ज्या ठिकाणी पूर्व HRCI मान्यता उपक्रम चालविण्यात येईल 


त्या ठिकाणचे पूर्ण नाव (म्हणजेच, प्रकल्प प्रकार १ 
कंपनीचे नाव व प्रकल्प ३ 


देणे आवश्‍यक आहे. 


स्थानाचे नाव, प्रकल्प प्रकार २ 


रा 
जिल्हा 


ठिकाणाचे 
नाव (जेथे 
पूर्व 
कौशल्यज्ञान 
मान्यता 
उपक्रम 
चालविण्यात 
येईल) 


प्रत्येक पद 
कार्यानुसार 
प्रस्तावित 
ल्क्ष्य 
(संख्येत) 


एका 

महिन्याची 
तुकड्यां 
ची संख्या 


तुकडी 

निहाय 
उमेदवारां 
ची संख्या 


कागदोपत्री 
पुरावा 

(कोणताही 

असल्यास) 


ज्याठिकणी 
प्रशिक्षण घेण्यात 
येईल त्या नमूद 
ठिकाणासह 
संलग्नतेचा 
पुरावा 
आर्जदाराने 
कागपत्रे 
(कोणत्याही किंवा 
सर्वच 
संलग्नतेची) 
देण्यात कसूर 
केली तर, लक्ष्ये 
त्या प्रमाणात 
कमी करण्यात 
येतील. 


एकूण 


पृष्ठ १३७ पैकी ४९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


१.२ प्रकल्पाची प्रस्तावित पूर्व PTCA मान्यता पद कार्ये व लक्ष्याबाबतचा तपशील : 


पूर्व ज्ञान मान्यतेमध्ये ज्या ठिकाणी पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता उपक्रम चालविण्यात येईल ते 


महत्वाचे आहे म्हणून, अर्जदारांनी ज्या ठिकाणी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रम चालविण्यात येईल 


त्या ठिकाणचे पूर्ण नाव (म्हणजेच, प्रकल्प प्रकार १ - स्थानाचे नाव, प्रकल्प प्रकार २ - कंपनीचे नाव व 
प्रकल्प 3 - प्रशिक्षण केंद्राचे नाव) आणि त्या ठिकणचा पत्ता देणे आवशयक आहे 


पद 
ठिकाणा कार्ये 
चे नाव नावे प्रत्येक a 
(जेथे पूर्व । पत्ता | (राष्ट्री ean I en | lee) 
डं कौडल्य | (पिनकोड | य कधिच lem निहाय । कागदोपत्री 
ee a | जि = कोत सार dt उमेदवा | पुरावा (कोणताही 
, nee ea ज्ञान । सहपूर्ण | कौश तुकड्या उमेदवा | पुरावा ( 
ज्य व्हा. aera | डाऊ -_ प्रस्तावि | तुकड्यां रांची — 
डाक ल्य त्या रां असल्यास) 
उपक्रम | पत्ता) अहर्ता | i संख्या 
aro sine (संख्ये | संख्या 
ण्यात a | ® 
येईल) स्तर) 
शिया ज्याठिकणी 
२ प्रशिक्षण घेण्यात 
३ येईल त्या नमूद 
ठिकाणासह 
संलग्नतेचा 
पुरावा 
आर्जदाराने 
कागपत्रे 
(कोणत्याही किंवा 
सर्वच 
संलग्नतेची) 
देण्यात कसूर 
केली तर, लक्ष्ये 
त्या प्रमाणात 
कमी करण्यात 
येतील. 
एकूण 


पृष्ठ १३७ पैकी ५० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


विभाग २ : प्रकल्पाची अंमलबजावणी 

२.१ (क) संघटन कृतीयोजना 

प्रकल्प प्रकार १ व ३ प्रकल्प प्रकार १ व ३ साठी सक्षम लाभार्थ्याच्या आधारसामग्रीची उलब्धता किंवा 
नेटवर्क दर्शविणारे क्षेत्र दुवे सादर करावेत यासाठी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला प्रोत्साहन देण्यात 
यावे. 


प्रस्तावासोबत सहाय्यबाबतची /सहभागा बाबतची पत्रे जोडावयाची आहेत. जेथे सहाय्य 
पुरविण्यात येईल असे ठिकाण त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणच्या सक्षम लाभार्थ्यांची संख्या यांचा पत्रात उल्लेख 
करावयाचा आहे. 

अर्जदाराने कागदपत्रे (सर्व किंवा कोणत्याही अभिकरणाची) सादर करण्यात कसुर केल्यास 
लक्ष्याची संख्या त्या प्रमाणात कमी करण्यात येईल. 

जर संघटन अभिकरन नियुक्‍त Hos असेल तर, अभिकरणाचा तपश्लील सादर करावयाचा आहे. 
(जोडपत्र ५.४ पहा) 


डाली लक्ष्य संघटन 
अ. ar ठिकाणा | केलेल्या  अभिकरणा कागदोपत्री पुरावा 
= अभिकर [राज्य जिल्हा लोकांची — 
क्र चे नाव | लोकांची चचा (बंधनकारक) 
णाचे नाव | 
संख्या | पूर्वानुभव 
, प्रकल्पाच्या संघटनांमध्ये 
संघटन 
अंतर्भूत असलेल्या सर्व 
भै अभिकरण eee 
संस्था (पंचायती, संघ, 
१ चे नाव कॉर्पोरेट सं 
कॉर्पोरेट संस्था इ.) 
यांच्याकडील इरादा पत्र 
किंवा सामंजस्य करार 
यांच्या स्वरुपातील तसेच 
संघटन 
२. ठिकाण आणि 
अभिकरण 
अभिकरणाने लक्ष्य 
१ चे नाव दो रो 
केलेल्या उमेदवारांची 
संख्या याबाबतचा 
विनिर्दिष्ट असा संघटनाचा 


पृष्ठ १३७ पैकी ५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


पुरावा. प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरन हे संघटन 
अभिकरन देखील 
असल्यास पूर्वी असाच 
उपक्रम राबविल्याचा 
पुरावा देणे. 


जर अर्जदाराने कागदपत्रे 
कोणत्याही सर्व किंवा 
अभिकरणाची सादर 
करण्यात कसुर केल्यास 
लक्ष्ये त्या प्रमाणात कमी 
करण्यात येतील” 


संघटन 
३. | अभिकरण 
१ चे नाव 


2. (ख) प्रकल्प प्रकार २-सहभागी नियोक्ते 
प्रकल्प प्रकार २ अंतर्गत सहभागी कंपन्यांकडील इरादा पत्रसोबत जोडावयाचे आहे. ज्या ठिकाणी पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता उपक्रम आयोजित करण्यात येईल ते ठिकाण आणि प्रत्येक ठिकाणामधील लक्षित 
लाभार्थ्यांची संख्या इरादा पत्रात नमूद करावयाची आहे. सहभागी कंपन्यांची समाविष्ट संख्या इरादा 
पत्रामध्ये नमूद करावयाची आहे. 

जर नियोक्ता निनुक्‍त केळेला असेल तर, अभिकरणाचा तपशील सादर करावयाचा आहे. 

जर अर्जदाराने (सर्व किंवा कोणत्याही अभिकरणाची) कागदपत्रे सादर करण्यात कसूर केल्यास, 
लक्ष्ये त्या प्रमाणात कमी करण्यात येतील. 


शा समाविष्ट ae Hea केलेल्या | 
= नियोक्त्यांचे । राज्य | जिल्हा none लोकांची कागदोपत्री पुरावा (बंधनकारक) 
नाव संख्या 
सहभागी उद्योग व महामंडळ यामध्ये 
भे नियोक्ता १ चे सहभाग दर्शविलेल्या योजनेमध्ये 
नाव समाविष्ट असलेल्या सर्व 


पृष्ठ १३७ पैकी ५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


नियोक्त्यांनी स्वाक्षरी केलेले 
इरादा पत्र. 
जर अर्जदाराने (सर्व किवा 
ees quill सहभागी 
2; en नियोक्त्यांनी) कागदपत्रे सादर 
ce करण्यात कसूर केल्यास लक्ष्ये 
त्या प्रमाणात कमी करण्यात 
येतील. 
सहभागी 
३. | नियोक्ता 3 a 
नाव 


२.२ पूर्व छाननी प्रपत्र (क्षेत्र कौडाल्य परिषदेने विधिग्राहय करावयाचे) 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, प्रत्येक पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या पदकार्यासाठी विकसित केलेले 
विधिग्राहय पूर्व -छाननी प्रपत्र सादर करील. उमेदवाराचा तपज्ञील, कार्यानुभवाचा स्तर, विद्यमान 
अवगत ज्ञान व कौडल्याचा स्रोत आणि कोणतीही इतर सुसंबद्ध माहिती पूर्व छाननी प्रपत्रात नमूद 
करावयाची आहे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने उमेदवाराकडून आधारभूत कागदपत्रे व पुरावा गोळा 
करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलनुसार आवश्‍यक असलेली 
वैयक्तिक माहिती आणि पद कार्यासाठी उपलब्ध करता येतील असे आधारभूत दस्तऐवज क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेने विनिर्दिष्ट करावयाचे आहेत. 
२.३ दिशांनीदेशन विषय (aa ores परिषदेने विधिग्राहय करावयाचे) 

पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रत्येक उमेदवाराचा feast विषय किमान १२ 
तासाचा असेल आणि त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल : 


अनू. क्र उपक्रम किमान कालावधी 


हिं कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण (आरोग्य आणि सुरक्षितता या ६ तास 
विषयांसह पद कार्याच्या संबंधात उमेदवारांच्या काही 
शंका /ज्ञानातील त्रुटी असल्यास, त्याबाबत स्पष्ट करणे) 


पृष्ठ १३७ पैकी ५३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


२. | पदकार्यासाठी विनिदिष्ट व्यवहार कौडाल्ये आणि ४ तास 
उद्योजकता सूचना (वित्तीय आणि डिजिटल साक्षरता 
प्रशिक्षण अनिर्वाय आहे) 

३. | निर्धारण प्रक्रिया आणि अटी यांचा परिचय करून देणे. २ तास 


अर्जदारांनी पूर्वोलेखित प्रत्येक क्षेत्रांतर्गत समाविष्ट करावयाचे विषय व उप विषय, प्रत्येक 
विषयच्या कालावधी आणि अपेक्षित परिणाम हे विनिर्दिष्ट करावे. 
प्रस्तावित विषय आणि उप विषय नमूना सर्वेक्षणाच्या परिणामांसोबत एकत्रित देण्यात येतील. डिजिटल 
व्यवहारावरील पाठ शिकवणे अनिर्वाय आहे. 


अनू. क्र विषय आणि उप विषय कालावधी (तासांमध्ये) परिणाम 


ven १ 


ee 


2 


3 


पदकार्ये २ 


P| 


२ 


3 


२.४ सेतु पाठ्यक्र्म प्रस्तावित केला असेल तर, त्याचा तपज्ञील (त्यातील विषय क्षेत्र कौशल्य परिषदेने 
विधिग्राहय करावयाचे आहेत. 

सेतु पाठ्यक्रम फक्त प्रकल्प प्रकार २ व ३ यांनाच लागू आहे आणि त्याचा कालावधी ६८ तासांच्या 
पेक्षा जास्त असणार नाही. तद्नुसार अध्क असेल सेतु पाठ्यक्रमांतर्गत एकत्रित देण्यात येतील आणि 
सबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषद विषयाच्या विकासासाठी जबाबदार असेल .सेतु पाठ्यक्रम, पद कार्याची 
मुख्य आणि दुय्यम दोन्ही राष्ट्रीय व्यवसाय मानकानुसार तयार केळेला असेल तथापि किमान एकातरी 
मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकाचा त्यात अंतर्भाव असणे आवश्‍यक असेल. 
२.४.१ सेतु पाठक्रमासाठी समर्थन देणे. 
अर्जदारांने या प्रकल्पामधील उमेदवारांसाठी सेतु पाठ्यक्रमाच्या आवश्‍्‌यकतेचे समर्थन करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ५४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


अनू.क्र | पदकार्य (नाव) | सेतु पाठ्यक्रमासाठी सेतु पाठ्यक्रम कालावधी (किमान १२ 
समर्थन तासांहून अधिक अतिरिक्त तासांची 
आव्यकता) 
1. ८. | 
२ 
3 


2.8.2 जोडपत्र ५.८ नुसार प्रत्येक पद कार्यासाठी लागू असलेला सेतु पाठयक्रमाचा विषय प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाने द्यावायचा आहे. विषयाचा सारांश त्याखाली दर्शवावा. 


प्रस्तावित नमूना सर्वेक्षणाच्या परिणामांबरोबर एकत्रित देण्यात येईल. आणि सबंधित क्षेत्र कौशल्य 


परिषदेकडून विधिग्राह्य करण्यात येईल. सेतु पाठ्यक्रम पद कार्याची मुख्य आणि दुय्यम अशा दोन्ही 
राष्ट्रीय व्यवसाय मानकानुसार तयार HOSA असेल. तथापि किमान एकतरी मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय 


मानकाचा त्यात अंतर्भाव असणे बंधनकारक असेल. 


अनू.क्र पदकार्य (नाव) सेतु पाठ्यक्रमासाठी । कालावधी (मिनिटांमध्ये 
समर्थन /तासांमध्ये) 
a 
२ 
३ 


२.५ पदकार्य विशिष्ट उमेदवारांना पुढील बाबी पुरविणे बंधनकारक असेल ; 
« 09 प्रमोद महाजन कौठाल्य व उद्योजकता विकास अभियान Aare /जॅकेट. 
« 09 प्रमोद महाजन कौठाल्य व उद्योजकता विकास अभियान टोपी. 


सर्व उपरोलेखित बाबी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी /राष्ट्रीय alates विकास 


महामंडळ यांनी नामनिदिंष्ट केलेल्या विक्रेत्यांकडून प्रापण करण्यात याव्यात. 


वर उल्लेखित केलेल्या काही बाबी व्यतिरिक्त प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन अतिरिक्‍त पदकार्य 


विशिष्ट नमूद करावयाचा आहे. 
अनू.क्र पदकार्य (नाव) साहित्य संचातील । अतिरिक्त बाबींसाठीचे 
अतिरिक्त बाबींची यादी समर्थन 
es 
2 
2 


पृष्ठ १३७ पैकी ५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


अतिरिक्त बाबींची नमूना यादी मान्यतेसाठी कार्यकारी समितीला द्यावयाची आहे. 

२.६ माध्यमातील प्रसिद्धी : 

प्रकल्पास पुढील व्यासपीठांवर माध्यमाद्वारे पुरेशी प्रसिद्धी मिळेल याची सुंनिश्चिती करण्यासाठी काय 
प्रयत्न केले जातील त्याचे वर्णन करणे : मुद्रण इलेक्ट्रोनिक 

(आकाशवाणी आणि दूरदर्शन) आणि समाज : माध्यमे त्याबाबतची योजना संक्षेपात खलील तक्त्यात 
द्यावी. 


क. मुद्रण माध्यमे : 


प्रकार (वर्तमान/मासिक/टंब /इतर कृपया नमूद वारंवारता 
करावे 


प्रकार (नाव) 


प्रकार (नाव) 


प्रकार (नाव) 


ख . बाह्य जाहिरात : 


प्रकार (लघुपुस्तिका /छोटी/जाहिरात/उभे Ha वारंवारता 
/इतर कृपया नमूद करा 


प्रकार (नाव) 


प्रकार (नाव) 


प्रकार (नाव) 


ग. डिजिटल माध्यमे : 


प्रकार (इलेक्ट्रोनिक - संकेतस्थळ/समाज माध्यमे- वारंवारता 
फेसबुक, लिक्हुन, ट्वीटर, दुदर्शन वरील जाहिराती /इतर 
कृपया, विनिर्दिष्ट करा) 


(प्रकार) (नाव) 


(प्रकार) (नाव) 


(प्रकार) (नाव) 


घ. आकाडावाणीच्या माध्यमातून 


प्रकार (सरकारी/बिगर सरकारी वाहिन्या/स्थानिक वारंवारता 


पृष्ठ १३७ पैकी ५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


आकाडवावाणी केद्रे/इतर कृपया निदिष्ट करा. 


(प्रकार) (नाव) 


(प्रकार) (नाव) 


(प्रकार) (नाव) 


विभाग २ : प्रकल्प सनियंत्रण 
3.9 प्रत्यक्ष स्थळी कार्यान्वयनावर देखरेख ठेवणाऱ्या अर्जदार संघटनेचा संघ 


अर्जदाराकडील व्यक्तीचा / संघाचा कृपया, विनिर्देशा करावा, जो प्रत्यक्ष स्थळी कार्यान्वयनावर देखरेख 
ठेवील. 


अर्जदार संघटनेचा संघ 
अ.क्र नाव अर्हता पदनाम इमेल दूरध्वनी 
क्रमांक 
ie | 
२ 


विभाग ४ : प्रकल्पाची वित्तीय स्थिती : 

प्रस्तावित प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार खर्चाची विभागणी निवडून ती नमूद करावी. खर्चाच्या 
शिर्षानुसार व नमूद केलेल्या मर्यादेनुसार वापर करण्यात येईल असल प्रकल्पाचा एकूण निधी अर्जदाराने 
दर्शविला पाहिजे. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने, विनिर्दिष्ट केलेल्या खर्चाच्या सर्व शिर्षामध्ये तपशील भरावा. 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाच्या प्रदान संबंधित असलेल्या खर्चाच्या शिर्षासाठी स्वतंत्र खर्चाच्या 
हिशेबाची पत्रक या प्रस्तावासोबत सादर करण्यात येतील. (पुढील अनुदेझ्ांसाठी जोडपत्र ५.९ पहा) 
प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाचे तपशील: 


अ.क्र खर्चाचे शीर्ष प्रती उमेदवार । प्रस्तावित । प्रस्तावित प्रती शरा, 
योजनेची एकूण एकूण । उमेदवार | कोणताही 
रक्‍कम प्रकल्प रकमेची । प्रस्तावित | असल्यास 
(रुपयांमध्ये) रक्‍कम | टक्केवारी एकूण 
(रुपयांम रक्‍कम 
ध्ये) (रुपयांमध्ये) 


पृष्ठ १३७ पैकी ५७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला प्रति 
उमदेवार प्रदान 
(बदलत्या जोगा 
खर्च) 


खर्चाची कमाल 
मर्यादा 


संघटन खर्च 


प्रकार १-११४० 


(प्रति उमेदवार 
कमाळ खर्च रु. 
२००) 

(प्रकल्प प्रकार २ 
मध्ये समाविष्ट न 
करावयाचा) 


प्रकार २-९४० 


प्रकार 3- 
१,१४० 


दिजानिदेहान खर्च 


ग 


जाहिरातीद्वारे 
प्रचालन व प्रसिद्धी 
खर्च 

(प्रति उमेदवार 
कमाल खर्च रु. 
१००) 


पद्कार्य-विशिष्ट 
साहित्य संचाचा 
खर्च 

(प्रति,  ठमेदवार 
कमाल खर्च, रु. 


२००) 
०१) प्रमोदे महाजन 
कौडल्य व 


उद्योजकता विकास 
अभियान प्रमाण 
नमुन्यातील टी-शर्ट 
/जॅकेट(प्रति उमेदवार 
निश्चित खर्च रु. १२०) 


पृष्ठ १३७ पैकी ५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


०१ प्रमोद महाजन 
कौशल्य व 
उद्योजकता विकास 
अभियान प्रमाण 
नमुन्यातील टोपी 
(प्रति उमेदवार 
निश्चित खर्च रु. ४०) 


इतर अतिरिक्‍त 
बाबी 

(आवश्‍यक असेल 
टर कृपया आणखी 


ओळी समाविष्ट 
कराव्यात) 
२. प्रति उमेदवार निर्धारण विषयक प्रदान (निश्चित खर्ची 
राष्ट्रीय 
कौडल्ये oe 
अर्हता a | २ ३ 
se) कच्या प्रवर्ग 
स्तर 
| qo वरिष्ठ ११२५ ९३७.५ ७५० 
स्तर/विषेश्ीकृत, 
कार्यकारी स्तर 
मध्य स्तर ९७५ ८२५ ६७५ 
६ ।/प्रशासकीय 
५ | सेवायोजन 
४  । प्रवेश स्तर ९०० ७५० ६०० 
/कार्याचालनात्मक 
सेवायोजन 
2 | सेवायोजन पूर्व ५२५ ४५० ३७५ 
| (शाळांसाठी) बीम 
संघटनात्मक 


पृष्ठ १३७ पैकी ५९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaIeT-9 (अभियान-१) 


उमेदवारास DBT 
प्रदान (निश्चित खची 


५०० ते ००० 


संपूर्ण प्रकल्पाचा 
एकूण खर्च पूर्व 
कौशल्यज्ञान 
मान्यता 
उमेदवाराची संख्या, 
प्रति उमेदवार खर्च 


विभाग ५: 


जोडपत्रे 


प्रकल्पाच्या प्रस्तावासोबत भरण्याची व सादर करण्याची आव्यकता असलेल्या जोडपत्राची सूची 
५.१ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाची माहिती : (अनिर्वाय) 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचे नाव : 


कागदोपत्री पुरावा 
(अनिर्वाय) 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचे अधिकृत संकेतस्थळ : 


प्रवर्तकाचा तपशील : 

प्रवर्तकाचे नाव शैक्षणिक अहर्ता  । पूर्वानुभव कोणतीही 
पारितोषिके 
/मान्यता 

एकल संपर्क | एकल संपर्क | एकळ संपर्क | एकल संपर्क 

प्रतिनिधी (स्पॉक) चे । प्रतिनिधी (स्पॉक) चे प्रतिनिधी प्रतिनिधीचा 

नाव पदनाम (im) चा | एकल संपर्क 

संपर्क क्रमांक : | प्रतिनिधी 

(स्पॉक) (इमेल 
आयडी : 

विधीसंस्थापनांचे वर्ष 

क. प्रकल्प | वित्तीय वर्ष : २०१७- 

कार्यान्वयन १८ 

अभिकरणाचा मागील । वित्तीय वर्ष : २०१८- 

३ (तीन) वित्तीय 20298 

वर्षाचा एकूण महसूल 


१. विधीसंस्थापन 
प्रमाणपत्र 

a आयकर 
ओळखपत्र 
(पॅनकार्ड) 

३. टिपांसह) 
भागातील ३ (तीन) 
वित्तीय वर्षाची 
सनदी 
ळेखापालाकडून 
लेखापरीक्षा केलेली 
परिपूर्ण वित्तीय 
विवरणपत्रे निव्वळ 
खर्च स्पष्टपणे 
दर्शावावयाचे आहे. 

४. प्रवर्तकासाठी 
नमूद केल्या 
जाणाऱ्या कोणत्याही 


पृष्ठ १३७ पैकी ६० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


वित्तीय वर्ष : २०१९- 
२० 
ख. प्रकल्प | वित्तीय वर्ष : २०१७- 
कार्यान्वयन १८ 
अभिकरणाचा मागील | वित्तीय वर्ष : २०१८- 
३ (तीन)वित्तीय वर्षाचा । २०१९ 
निव्वळ खर्च वित्तीय वर्ष : २०१९- 
२० 
ग. कौडल्य विकास | वित्तीय वर्ष : २०१७- 
कार्यक्रमातून १८ 
मिळालेला प्रकल्प | वित्तीय वर्ष : २०१८- 
कार्यान्वयन २०१९ 
अभिकरणाचा महसूल | वित्तीय वर्ष : २०१९- 
२० 


मागील कामगिरीचा 
/मान्यतेचा 
कागदोपत्री पुरावा. 


५.२ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटनेची (संघटनांची माहिती): 


या प्रकल्पात सहभागी होणा-या प्रत्येक पूर्व Hess मान्यता सुविधाकार संघटनेची माहिती 
खालील तक्त्यामध्ये द्यावी. पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटनाही, प्रकल्प कार्यान्वयन 


अभिकरणाच्या वतीने उमेदवारांचे Bayes, समुपदेशन, पूर्व छाननी किंवा दिशानिदेहान (--सेतू 


पाठ्यक्रम) करण्यासाठी नेमलेले प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण किंवा प्रशिक्षण प्रदाता (प्रदाते), असू 


शकेल. सहभागी होणारे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार हे संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेने प्रमाणित 
केलेले प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षक असतील. 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार 


आव्यक असलेले आधारभूत 
दस्तऐवज 


संघटना १ चे नाव : 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटना-१ चे अधिकृत 


संकेतस्थळ : 
प्रकल्पाचा तपशील : प्रवर्तकांसाठी नमूद केल्या 
प्रवर्तकाचे नाव | शौक्षणिक पूर्वानुभव । कोणतीही पारितोषिके | जाणाऱ्या कोणत्याही मागील 
अर्हता /मान्यता मगिरीचा/मान्यतेचा 
कागदोपत्री पुरावा. 


पृष्ठ १३७ पैकी ६१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


एकल संपर्क | एकल संपर्क | एकल संपर्क | एकल 

प्रतिनिधीचे । प्रतिनिधीचे । प्रतिनिधीचे । प्रतिनिधीचे (स्पॉक) चा 

(स्पॉक) चे नाव | (स्पॉक) चे । (RH) चा | इमेल आयडी 
पदनाम संपर्क क्रमांक 

विधीस्थापनाचे विधीसंस्थापन पत्र 

वर्ष 

संबंधित क्षेत्र | होय/नाही । होय असेल होय असेल तर संलग्नता 

कौडल्य तर संलग्नता प्रमाणपत्र 

परिषदेशी वर्ष नमूद करा 

संलग्नता 

राष्ट्रीय होय/नाही । होय असेल होय असेल तर संलग्नता 

कौडल्य तर संलग्नता प्रमाणपत्र 

विकास वर्ष नमूद करा 

महामंडळाशी 

संलग्नता 

मागील प्रधानमंत्री । राष्ट्रीय इतर शासकीय | नमूद केलेल्या सर्व 

प्रशिक्षण कौडल्य कौडल्य योजना अनुभवाकरिता कार्यादेशाच्या 

कामगिरी विकास विकास किंवा प्रमाणलेखाच्या 
योजना/प्रमद | महामंडळाच्या स्वरूपातील कागदोपत्री 
महाजन कार्यक्रमाच्या पुरावा. जर अर्जदाराने 
कौशल्य व | आधारे शुल्क कोणत्याही किंवा सर्व 
उद्योजकता अभिकरनांना) कागदोपत्री 
विकास देण्यात कसूर केली असेल 
अभियान अतर, लक्ष्ये त्या प्रमाणात 

कमी करण्यात येतील. 

मागील १ 

वर्षात प्रशिक्षण 

घेतलेल्या 

उमेदवाराची 

एकूण संख्या 

प्रस्तावित 

क्षेत्रात मागील 


पृष्ठ १३७ पैकी ६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


१ वर्षात 
प्रशिक्षण 
घेतलेल्या 
उमेदवारांची 
संख्या 


मागील १ 
वर्षात 
प्रमाणपत्र 
घेतलेल्या 
उमेदवारांची 
एकूण संख्या 


* ज्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्व झाळे आहे त्या उमेदवारांचा प्रशिक्षित उमेदवार असा निर्देश करण्यात 
यावा. यामध्ये केंद्र सरकारचा (राष्ट्रीय ary विकास महामंडळ/डीडीयू-जीकेवाय/औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था/तंत्रनिकेतने/केंद्र सरकारच्या अन्य कोणत्याही चाळू योजना इ) किंवा राज्य शासनाच्या 
(राज्य कौशल्य विकास अभियान/राज्य शासनाच्या चाळू योजना) अंतर्गत किंवा शुल्कावर आधारित 
किंवा कॉर्पोरेट संस्थेने घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या किंवा दीर्घ मुदतीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश 
होतो. 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाकडे प्रकल्पासाठी अनेक सुविधाकार असतील त्याबाबतीत कृपया 
अतिरिक्त तक्ता समविष्ट करावा. 
५.३ निर्धारण अभिकरणे / निर्धारक यांची माहिती (क्षेत्र कौशल्य परिषदेने माहिती भरावी.) 
जर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हे, क्षेत्र कौडल्य परिषदेत्तर असेल टर क्षेत्र कौडठाल्य परिषदेने क्षेत्र 
कौडल्य परिषदेच्या शिफारस पत्रासोबत स्वतंत्रपणे सादर करणे. क्षेत्र कौशल्य परिषदेने निर्धारण 
अभिकरणाच्या कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या किंवा कामगिरी संबंधातील प्रश्नाची अथवा प्रवर्तकांबरोबर 
असलेल्या कोणत्याही हितसंबंधातील संघर्षाची तपासणी करणे. 
या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या प्रत्येक निर्धारण अभिकरणाची माहिती खाळील नमुन्यात द्यावी. 


पृष्ठ १३७ पैकी ६३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


निर्धारण अभिकरण १ चे नाव आवश्‍यक 
असेलेले 
आधारभूत 
दस्तऐवजी 
करण 
निर्धारण अभिकरणाचे अधिकृत संकेतस्थळ : 
एकल संपर्क एकल संपर्क एकल संक्रमण । एकल संक्रमण 
प्रतिनिधीचे स्पॉक नाव | प्रतिनिधीचे स्पॉक | प्रतिनिधीचा दूरध्वनी | प्रतिनिधी चा 
पदनाम क्रमांक इमेल आयडी 
विधी संस्थापनेचे वर्ष विधी संस्थापना 
पत्र 
निर्धारण अभिकरणाचे 
(अभिकरणाचे) क्षेत्र 
कौशल्य परिषदेबरोबर 
संलग्नतेचे वर्ष 
प्रस्तावित प्रकल्पासाठी 
निर्धारण 
अभिकरणाच्या 
निवडीची तर्क संगतता 
या क्षेत्रासाठी मागील १ | प्रमोद महाजन | प्रमोद महाजन 
वर्षात निर्धारण | कौशल्य व | कौशल्य व 
अभिकरणाने पार | उद्योजकता उद्योजकता विकास 
पडलेल्या राज्यानिहाय विकास अभियान | अभियान व्यतिरिक्त 
विभागणी केलेल्या | १. (राज्य) संख्या |।१. (राज्य) संख्या 
निर्धारणाची एकूण | २. (राज्य) संख्या । २. (राज्य) संख्या 
संख्या 
राज्य निहाय विभागणी | ware = महाजन | प्रमोद महाजन 


पृष्ठ १३७ पैकी ६४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


केलेल्या या क्षेत्रासाठी | कौशल्य व कौशल्य व 

निर्धारकांची एकूण । उद्योजकता उद्योजकता विकास 

संख्या विकास अभियान । अभियान व्यतिरिक्त 
१. (राज्य) संख्या ।१. (राज्य) संख्या 


या प्रकल्पासाठी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाकडे अनेक निर्धारण अभिकरणे असतील तर कृपया 
अतिरिक्त तक्ते समाविष्ट करावे. 


५.४ संघटन अभिकरणाची माहिती 


प्रकल्प प्रकार १ व २ साठी स्वतंत्र संघटन अभिकरण नेमलेले असेल तर, संघटन अभिकरणाची माहिती 


द्यावी. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हे संघटन अभिकरण देखील असेल त्याबाबतीत कृपया 


पुर्वानुभवाचा पुरावा द्यावा. ज्या स्थळ क्षेत्रात पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रस्तावित करण्यात आळी असेल 


त्या ठिकाणी कार्यरत असलेली संघटना अभिकरणे, ग्रामपंचायती, गट विकास अधिकारी, ग्रामप्रधान 
अशासकीय संघटना, संघ व सहकारी संस्था यांच्याकडील सहाय्यभूत पत्रे जोडण्यास प्रकल्प 


कार्यान्वयन अभिकरणाना उत्तेजन द्यावायचे आहे. 


जर अर्जदाराने (कोणत्याही किंवा सर्व अभिकरणाची) कागदपत्रे पुरविण्यात कसूर केली असेल तर 


लक्ष्ये त्या प्रमाणात कमी करण्यात येतील. 


संघटन अभिकरणाचे नाव : आवश्‍यक असलेले 
सहाय्यभूत दस्तऐवज 
संघटन अभिकरणाचे अधिकृत संकेतस्थळ : 
एकल संपर्क | एकलसंपर्क | एकलसंपर्क | wad 
प्रतिनिधीचे प्रतिनिधीचे प्रतिनिधीचे प्रतिनिधीचे 
(स्पॉक) चे नाव (स्पॉक) चे (स्पॉक) चा (स्पॉक) चा 
पदनाम दूरध्वनी क्रमांक | इमेल आयडी 
विधी संस्थापनेचे विधीस्थापानेचे पत्र : 
ay: 
केंद्र सरकार | योजनेचे नावा | नेमणुकीचा नेमणुकीचा । संघटन । नमूद केलेल्या मागील 
किंवा राज्य कालावधी कालावधी कार्याचे । अनुभवाला सहायभूत 
शासनाच्या (पासून) (पर्यंत) थोडक्यात | ठरणारा कागदोपत्री 


पृष्ठ १३७ पैकी ६५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


कार्यक्रमासाठी वर्णन पुरावा जर अर्जदाराने 
संघटन कोणत्याही किंवा सर्व 
करण्याचा अभिकरणाची कागदपत्रे 
मागील अनुभव पुरविण्यात कसूर केली 


असेल तर लक्ष्ये त्या 
प्रमाणात कमी करण्यात 
येतील. 


जर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाकडे प्रकल्पासाठी अनेक संघटन अभिकरणे असतील तर, कृपया 
अतिरिक्त तक्ते समाविष्ट करावेत. 
५.५ सहाय्यभूत पत्रे - प्रकल्प प्रकार २ (नियोक्ता परीवस्तू) 
प्रकल्प प्रकार २ साठी पूर्व ज्ञान मान्यते अंतर्गत नेमावयाच्या नियोक्त्याचे पत्र, प्रकल्प प्रस्तावाच्या या 
नमुन्यासोबत सादर करावयाचे आहे. 

प्रस्तावित पद्कार्याच्या बाबतीत, जे पूर्व peas मान्यता उपक्रम हाती घेतील अशा 
कर्मचाऱ्याची संख्या आणि जेथे पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता आयोजित करण्यात येईल ते स्थळक्षेत्र या 
संदर्भात पूर्व ज्ञान मान्यतेची आवश्‍यकता त्या पत्रामध्ये नमूद करावयाची आहे. तसेच संभाव्य 
नियोक्त्याच्या एकल संपर्क प्रतिनिधीचे (स्पॉक) नाव व संपर्क तपशील देखील नमूद करावा. 


सहभागी नियोक्त्याचे नाव : आवश्‍यक असलेले सहाय्यभूत दस्तऐवज 


एकल संपर्क प्रतिनिधीचे । सहभागी होणा-या | नियोक्त्याचे एकल संपर्क | अधिकृत संकेत 
नाव एकल संपर्क प्रतिनिधीचा ई मेल आयडी स्थळ 
प्रतिनिधीचे पदनाम विधी संस्थापन पत्र 
विधी संस्थापन झाल्याचे वर्ष 
नियोक्त्याकडे सध्या काम 
करीत असलेल्या 
कर्मचाऱ्याची संख्या 


जर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने प्रकल्पासाठी अनेक नियोक्त्याची नेमणूक केली असेल तर 
त्याबाबतचे अतिरिक्‍त Tat समाविष्ट करावेत. 


पृष्ठ १३७ पैकी ६६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


५.६ नमुना सर्वेक्षण निष्कर्ष अहवाल 
« अर्जदार याद्वारे प्रस्तावित केलेल्या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता आर.पी.एल कार्यक्रमाच्या 
आवऱ्यकतेस पृष्टी देणारेसर्वेक्षण किमान हाती घेतील. 
« नमुना सर्वेक्षणाचे किमान प्रमाण हे प्रत्येक प्रस्तावित पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता ठिकाणच्या ५ टक्के 
इतके असेल. 
« जर अर्जदाराने कोणत्याही प्रस्तावित ठिकाणचे नमून सर्वेक्षण केळे नाही तर त्या संबंधीची अंतिम 
लक्ष्ये, यथायोग्य प्रमाणात कमी करण्यात येतील. 
« उमेदवार सर्वेक्षण माहितीमध्ये लक्ष्यीत लाभार्थ्यांचा खालील तपश्ील नंद करावा. 
> उमेदवाराचे नाव 
> उमेदवाराचा संपर्काचा तपशील. 
>पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता प्रमाणन प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या पद कार्यातील पूर्वीच्या 
अनुभव वर्षांची संख्या 
« अर्जदार खालील मुद्याबाबतची महत्वाची संक्षिप्त ठळक माहिती ०२ पृष्ठांमध्ये सादर करील. 
> सर्वेक्षणाची उद्दिष्टे 
>सर्वेक्षण करण्यासाठी वापरलेली पद्धत 
> सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष 
अर्जदार नमुना सर्वेक्षण बाबतचा तपशीलवार अहवाल सादर करील. त्या अहवालात हाती 
घेतलेल्या सर्वेक्षणाची पद्धती व तत्सम परिणाम नमूद करावेत. 
१. सर्वेक्षण केलेली प्रकल्प ठिकाणे 
२. सर्वेक्षणाची उद्दिष्ट्ये 
३. उमेदवार नमुना सर्वेक्षणाचे प्रमाण 
४. सर्वेक्षण पद्धती 
५. ठिकाणाची रूपरेषा 
(प्रत्येक पद्कार्य करिता प्रस्तावित केलेल्या ठिकाणाच्या किमान ५ टक्के) 
क) स्थळ क्षेत्राशी असलेली संबंधता 
ख) ठिकाणाशी असलेली पद्कार्याची संबधता 
गो सर्वेक्षण केलेल्या ठिकाणच्या परिसरातील औद्योगिक/पारंपारिक समूहाची उपस्थिती 
५. उमेदवाराचा संख्यात्मक अभ्यास 


पृष्ठ १३७ पैकी ६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


क) वयाबबातचा तपशील : 

ख) शौक्षणिक तपशील 

ग) अनुभवाचा तपज्ील 

घ) व्यवसायाची माहिती 

६. लक्ष्यीत उमेदवाराच्या कौडाल्य त्रुटींचा अभ्यास 

अ) कामगाराच्या कौशल्य संचात वगळलेली मुख्य राष्टीय व्यवसाय मानके 
(दिशानिदेशन /सेतू पाठ्यक्रम यामध्ये अंतर्भूत करावयाचे) 

ब) कामगाराच्या कौशल्य संचात वगळलेली दुय्यम राष्टीय व्यसाय मानके 
(दिशानिदेशन /सेतू पाठ्यक्रम यामध्ये अंतर्भूत करावयाचे) 

७. प्रत्यक्ष लाभाच्या संधी (कौशल्याचे अधिमुल्य, कौशल्य वर्धन, आर्थिक आधार इ.) 
८. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष : 


५.७ प्रस्तावित सेतू पाठ्यक्रमाबाबतचा अभ्यास पाठ्यक्रम 

(प्रकार १ आणि २ प्रकार ३ करिता लागू नाही) 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने खालील नमुन्यामध्ये प्रत्येक प्रस्तावित पदकार्यासमोर अभ्यास 
पाठ्यक्रमाचा तपशील सोबत जोडावा. सेतू अभ्यास पाठ्यक्रमास क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून प्रमाणित 
करण्यात यावे. 


अनुक्रमांक घटक व उपघटक कालावधी (तासिकामध्ये ) निष्पती 


पद कार्य १ 


ae 


२ 


3 


पद कार्य 2 


शिक आं 


२ 


५.९ परिव्यय परिगणना पत्रके (अनिवार्य ) Cost calculation sheets 
प्रकार 2 प्रस्ताव परिगणनाचे सोबत जोडावयाचे पत्रक खालील नमुन्यामध्ये आहे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


टीप : संबंध खर्चाच्या शीर्षासाठी निश्चित केलेल्या कमाल व किमान मर्यादा ह्या मान्यता प्राप्त मार्गदर्शक 


तत्त्वांप्रमाणे आहेत. 
| aay अनिर्वाय शेरे 
अ.क्र खर्चाचे शीर्ष उपशीर्ष ना की जात (खर्चाच्या शिर्षाचे 
प्रस्तावित केळेली हा 
रक्‍कम रुपयांमध्ये age सगली 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाचे प्रदान 
बि दिझ्ानिदेडान 
| 9.4 | एक भाड्याचे ठिकाण 
ठिकाणाची संख्या दरमहा भाडे एकूण खर्च 
दोन | प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण 
प्रशिक्षकांची संख्या प्रति प्रशिक्षकांचा | एकूण खर्च 
खर्च 
तीन । प्रशिक्षकांचे वेतन 
प्रशिक्षकांची संख्या प्रति प्रशिक्षकांचा एकूण खर्च 
खर्च 
चार । प्रवास खर्च तपशिलासह (कोणताही 
असल्यास) 
पाच | शिबिरे स्थापन करण्यासाठीच्या प्रशासकीय 
खर्च 
बाबी बाबींची संख्या व | एकूण खर्च 
युनिटचा खर्च 
सहा | कर्मचाऱ्यान बाबतचा प्रशासकीय खर्च 
कर्मचाऱ्यांची संख्या वेतन एकूण खर्च 
सात | पुरविण्यात आलेली प्रशिक्षण सामग्री 


पृष्ठ १३७ पैकी ६९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


बाबी बाबींची संख्या व | एकूण खर्च 
युनिटचा खर्च 
आठ | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
नऊ । खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
दहा | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
१.२ जाहिरात प्रचालन व प्रसिद्धी 
एक | फ्लेक्स बोर्ड 
फ्लेक्स बोर्डाची संख्या व युनिटचा खर्च एकूण खर्च 
दोन | पॅनल्सची संख्या व युनिटचा खर्च एकूण खर्च 
तीन ।माहिती पुस्तिका 
माहिती पुस्तिकांची संख्या व युनिटचा खर्च । एकूण खर्च 
चार | रेडीओ 
वाहिनीची संख्या लहरी व युनिटचा | एकूण खर्च 
खर्च 
पाच | दूरदर्शन 
वाहिनीची संख्या लहरी व युनिटचा | एकूण खर्च 
खर्च 
सहा | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
सात | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
आठ | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
नऊ | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
दहा | खर्चाच्या अतिरिक्‍त उप शिर्षाचे नाव 
१.३ 


एकूण पद कार्य (ख) विशिष्ट संच प्रमोद महाजन 


कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान संचासह 
जास्तीत जास्त रुपये २००/- 


प्रमोद महाजन Ged व उद्योजकता विकास 


अभियान टी शार्ट /जॅकेट (नियत रु. १२०/-) 


पृष्ठ १३७ पैकी ७० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रमोद महाजन कौडाल्य व उद्योजकता विकास 
अभियान टोपी (नियत रु. ४०/-) 


इतर बाबी कृपया, संख्या, युनिटचा खर्च व एकूण 


खर्च विनिर्दिष्ट करावा. 
२ मुल्यामापनाबदल चे प्रदान 
राष्ट्रीय कौडल्य अहर्ता खर्च शिंगी Q 3 
आराखडा स्तर 
कि वरिष्ट स्तर /विशिष्ट 
९ । कार्यकारी स्तर ११२५ ९३७.५ ७५० 
g 
७ | Hea स्तर ९७५ ८२५ ६७५ 
& 
4 
8  । प्रवेश स्तर / कार्यात्मक ९०० ७५० ६०० 
३ | रोजगार 
२ | रोजगार पूर्व हळांसाठी| ५२५ ४५० ३७५ 
/ अशासकीय संस्थात्मक) 
१ | 
३ | उमेदवाराला केलेले ५००.००ते 
DBT प्रदान १००० 
४ | Ul पाठ्यक्रमाचा खर्च 
५  । प्रत्येक उमेदवाराचा 
एकूण खर्च 


प्रकार १ व ३ प्रस्ताव परिव्यय परिगणना पत्रक खालील नमुन्यामध्ये सोबत प्रस्ताव जोडवयाचे आहे. 
टीप : संबंध खर्चाच्या शीर्षासाठी निश्चित केलेल्या कमाल व किमान मर्यादेच्या मान्यता प्राप्त मार्गदर्ाक 
तत्त्वाप्रमाणे आहेत. 


पृष्ठ १३७ पैकी ७१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


अ.क्र खर्चाचे शीर्ष waaay प्रत्येक अनिर्वाय ay 
उमेदवाराचे (खर्चाच्या शिर्षाचे 
प्रस्तावित केळेळी | वर्णन व समर्थन) 
रक्‍कम 
(रुपयांमध्ये) 
7 प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
bod एकूण प्रदान 
(क,ख,ग) 
संघटन (जास्तीत 
जास्त रु. ५००/-) 
तिक. ॥ .१ ।एक संघटकाचा तपजीील 
संघटकाची संख्या भाड्याचा एकूण खर्च 
कालावधी व वेतन 
दोन वाहतूक आकार (कोणतेही असल्यास) 
तीन उप खर्च शिर्षाचे नाव 
चार उप खर्च शिर्षाचे नाव 
पाच उप खर्च शिर्षाचे नाव 
१.२ | दिशानिदेशन 
जोडपत्रक्र-२ अनिवार्य अनुपालन पडताळणी सूची 
अनु मापदंड ठिकाणांसाठी तपासणी | अभिप्राय 
क्रमांक 
सर्वप्रस्तावित प्रकल्पांच्या संघटनांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व 
Gg संघटन अभिकरणाहवारे (पंचायती, संघ, कोर्पोरेट संस्था क 
इरादा पत्राच्या किंवा सामजस्य कराराच्या नमुन्यामध्ये संघटनेचा 
पुरावा 
: उद्योग व निगम सहयोग SAI योजनेत सहभागी असलेल्या सर्व 


नियोक्त्यानी स्वाक्षरीत केलेले इरादा पत्र 


पृष्ठ १३७ पैकी ७२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


सुविधाकारी संघटनेचे तपशील 


प्रवर्तकाच्या पार्श्वभूमीचा तपशील 


भूतकाळातील कोणत्याही कामगिरीचा प्रवर्तकाच्या मान्यतेचा पुरावा 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचा तपशील 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण - प्रवर्तकाच्या पार्श्वभूमीचा तपशील 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण - भूतकाळातील कोणत्याही 
कामगिरीचा प्रवर्तकाच्या मान्यतेचा पुरावा 


क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून मान्यता प्राप्त निर्धारण अभिकरणाचा 
तपशील 


सर्वक्षणाची कागदपत्रे 
को प्रत्यक्षस्थळ सर्वक्षण अहवाल - सर्व प्रस्तावित ठीकानामध्ये 
उमेद्वाराकरिता करण्यात आलेल्या सर्वक्षणाची कागदपत्रे 
ख) किमान उमेदवारांसाठी नमुना प्रमाण हे प्रत्येक पद्कार्याकरिता 
प्रत्येक प्रस्तावित ठिकाणच्या ५ टक्के असेल. 


सर्वक्षणाचे उदिष्ट/ पद्धती/ निष्कर्ष ठळकपणे विठाद करणारा दोन 
पानी कार्यकारी सारांश 


उमेदवारांसाठी प्रस्तावित सर्व स्पष्ट लाभांच्या समर्थनार्थ अशी केस्कॅन 
HOS कागदपत्रे 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकार १ व ३ च्या बाबतीत प्रस्तावित 
ठिकाणांचे सर्वक्षण करण्यात आळे आहे व ती शिबीर आयोजित 
करण्यासाठी योग्य व उपलब्धही आहेत हे दर्शविणारे कागदोपत्री पुरावे 
/ इरादापत्रे कृपया सादर करावीत 


विषयक्रम पूर्व छाननीवर आधारभूत दस्तएवजीकारानावर भर देणे 
आणि स्वयंमुल्य निर्धारण प्रश्नावली (क्षेत्र कौशल्य परिषदेद्वारे प्रमाणित 
करावयाची) 


सर्वसमावेशक दिशानिदेशात विषयक्रम - प्रत्यक्ष स्थळ सर्व क्षणात 
निश्चित केलेल्या कौशल्यातील acre बाबतीत प्रस्तावित केलेल्या 
प्रत्येक पद्कार्याकरिता उपविषय, कालावधी व अपेक्षित परिणाम यांची 
माहिती सविस्तर देणे (क्षेत्र कौडाल्य परिषदेद्वारे प्रमाणित करावयाचे 


रि 


सर्वसमावेञा सेतू पाठ्यक्रम विषयक्रम(अहर्ता सूचीनुसार)- प्रस्तावित 
केलेल्या प्रत्येक पद्कार्याकरिताउपविषय, काळावधीव अपेक्षित 
परिणाम, गरजा याबाबतची माहिती सविस्तर देणे (क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेद्वारे प्रमाणित करावयाची) 


पृष्ठ १३७ पैकी (9३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


ae q | प्रस्तावित क्षेत्रातील प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाचा मागील अनुभव 
व्यास पुष्टी देणाऱ्या कागदपत्रासह 
१२ | शासनाच्या कोडल्य विकास योजनेमधील कोणताही अन्य कोणत्याही 
मागील अनुभव / पारितोषिके व दाखले नमूद अशी छाननी केलेली 
कागदपत्रे 
१३  । प्रशिक्षण paren अस्तित्वाचाव तेथीळ प्रशिक्षणाचा दर्जा 
पुरावा(प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजने तर केंद्रे असल्यास 
१४ | शिफारस केलेली लक्ष्ये व शिफारशीची कारणे स्पष्ट दर्शविणारे क्षेत्र 
alae’ परिषदेचे शिफारसपत्र 
१५ | ३ वर्षापेक्षा अधिक काळ अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या, प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाच्याविधी संस्थापन प्रमाणाची स्कॅन केलेली प्रत 
१६ । प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाच्यासलग्नता प्रमाणपत्राची स्कॅन 
केलेली प्रत लागू असेल तेथे. 
प्रकल्प कार्यान्वयन | प्रकल्प 
अभिकरण राष्ट्रीयकौडल्य | कार्यान्वयन 
विकास महामंडळाझी | अभिकरण क्षेत्र 
सलग्नीतअसल्याचेप्रमाणपत्र | कौशल्य 
परिषदेशी 
संलग्नीत 
असल्याचे 
प्रमाणपत्र 
१७ । विवरणपत्रांवरीलटिपांसह मागीळ 3३ वित्तीय वर्षाची सनदी 
लेखापालाने लेखापरीक्षण केलेली वित्तीय विवरणपत्रे 
१८ | दिलेल्या नमुन्यानुसार विभागणी केलेला निदर्शक प्रकल्प खर्च 
१९  । प्रशिक्षक प्रमाणित कागदपत्रे 
२० | प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाच्या पॅनकार्डाची स्कॅन केलेली प्रत 
२१  । संस्था काळ्यायादीत नाही किवातिलाकेद्र कोणत्याही राज्य शासनाने 
निलंबित abc नाही, असे प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याने प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाच्या नाममुद्रित सही केलेले प्रमाणपत्र 
२२ । प्रस्ताव सादर करतेवेळी संस्था आर्थिक soa नाही / संस्थेने 
दिवाळखोरी साठी अर्ज केलेला नाही असे प्रकल्प कार्यान्वयन 
२३ । दिलेलीसर्वमाहिती योग्य असून तीस्त्यापित केळेळी आहे आणि 


कोणतीही उपलब्ध महत्वाची महिती लपवलेली नाही असे प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाचे प्रतिज्ञा पत्र 


पृष्ठ १३७ पैकी ७४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


“कागदपत्रे अनिवार्य आहेत अन्य सर्व कागदपत्रे जोडणे वैकल्पिक आहे 
मात्र त्यास प्राधान्य दिले जाईल. 

टीप: प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषद कागदपत्राची तपासणी पूर्ण 
झाल्याची आणि प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणा नेपालन दिलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन केले आहे याची खात्री करील आणि अशा 
दोन्ही प्रस्ताव सूचीची प्रत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाला 
सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावाच्या सर्व छापीलप्रतीच्या पहिल्या 
पृष्ठावर जोडण्यात Ue आणि त्यासोबत missionco@mssds.in 
यावर पूर्वज्ञान मान्यता संघाला या प्रस्तावाची संगणकीय प्रत (सोफ्ट 
कॉपी) देखील पाठविण्यात येईल 

सही) 

क्षेत्र कौठाल्य परिषदेचे नाव) 

पदनाम) 

कंपनीचा शिक्का) 


र: “<<. र “अ 


* कागपत्रे अनिर्वाय आहेत. अन्य सर्व कागदपत्रे जोडणे वैकल्पिक आहे. मात्र त्यांस अधिक प्राधान्य दिली 
जाईल. 


टीप : कौशल्य परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण प्रस्तावाच्या संबंधित क्षेत्र कौडल्य परिषद, 
कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्याची आणि प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांचे 


(सही) 
क्षेत्र कौशल्य परिषदेचे नाव) 
(पदनाम) 

(कंपनीचा शिक्का) 


पृष्ठ १३७ पैकी ७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


जोडपत्र - क्षेत्र कौशल्य परिषदेचे शिफारस व अनुपालन तपासणी सूची 


प्रति, 

अभियान समन्वयक 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी 
पत्ता 


विषय: (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचे नाव)यांनीप्रस्तावित केलेल्या प्रमोद महाजन weed व 
उद्योजकता विकास अभियान पूर्वज्ञानमान्यता प्रकल्प प्रस्तावाला मान्यता देण्याबाबत 


महोदय/महोदया, 


आम्ही (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचे नाव) यांनी सादर केलेल्या पूर्वज्ञान मान्यता प्रकल्प 
(प्रकल्पाचे शीर्षक) यांचे अवलोकन केले आहे आणि व्यक्‍तींना पूर्वज्ञान मान्यता लक्ष्य पूर्वज्ञान मान्यता 
देण्यासाठी तो हाती घेण्यास योग्य असल्याचे दिसून येते (क्षेत्र कौशल्य परिषदेचे नाव ) ने अनुपालन 
तपासणी केळी आहे आणि (प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचे नाव ) ने सादर केलेल्या प्रस्तावास पुढील 
गुणवत्ताच्या आधारे मान्यता देण्यात यावी अशी शिफारस करीत आहे . 


हिं Gear | राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता स्तर । लक्ष्य शिफारस संख्या 
२ Tear | राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता स्तर । लक्ष्य शिफारस संख्या 
३ Gear | राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता स्तर । लक्ष्य शिफारस संख्या 


सोबत अनुपालन तपासणी सूची निरीक्षणासव जोडलेली आहे . 

या प्रस्तावास आम्ही पुढील बाबीच्या आधारे समर्थन देत आहोत. 
१. वर नमूद केलेल्या पद्कार्यासाठी पूर्व छाननी नमुन्याची तरतूद 
२. दिशा निर्देशन विषय क्रमाचे प्रमाणिकरण व सेतूपाठ्य लागू असल्यास क्रमाची तरतूद 
३. निर्धारण अभिकरणानासामावून घेणे 


या प्रकल्पाच्या प्रभावी कार्यान्वयन / पूर्ततेच्यासुनिश्चितीकरिता, आम्ही पुढील गोष्टी हाती घेत आहोत :- 
१. प्रस्तावित सर्व पूर्वज्ञान मान्यतेच्या अभिकरणे / यांना प्रभावीपणे सामावून घेतल्याची 
आणि ते उपस्थित आहेत याची सुनिश्चिती करणे 
२. उमेदवारांचे अति प्रमाणन यांना मान्यता दिल्याची सुनिश्चिती करणे 


पृष्ठ १३७ पैकी ७६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


३. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटीने मागवलेले अहवाल वेळेवर सादर करण्यात 
येत आहे , याची सुनिश्चिती करणे 
४. समाज माध्यमांवर या प्रकल्पाचे सक्रियपणे प्रचालन करते. 
आपला 


(सही) 

(मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे नाव) 
क्षेत्र कौशल्य परिषदेचे नाव) 
(कंपनीचा शिक्का) 


* क्षेत्र कौशल्य परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण प्रस्तावाच्या बाबतीत संबंधित aa कौडाल्य 
परिषद, अनुपालन तपासणी पूर्ण झाल्याची खातरजमा करील. क्षेत्र कौशल्य परिषदेच्या शिफारस 
पत्राची आणि क्षेत्र कौशल्य परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण प्रस्तावासाठीची अनुपालन 
तपासणी सूचीची प्रत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावाच्या 
सर्व छापील प्रतीसोबत जोडण्यात यावी. त्याच बरोबरीने missionco@mssds.in या संकेतस्थळावर 
पूर्वज्ञान मान्यता संघाला देखील प्रस्तावाची संगणकीय प्रत (सोफ्ट कॉपी) पाठविण्यात आली पाहिजे. क्षेत्र 
कौशल्य परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण प्रस्तावाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास 
सोसायटीला सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावाच्या सर्व छापील प्रतीसोबत केवळ अनुपालन तपासणी सूची 
जोडण्यात यावी त्याच बरोबरीनेपूर्वज्ञान मान्यता संघाला देखील प्रस्तावाची संगणकीय प्रत (सोफ्ट कॉपी) 
पाठविण्यात आली पाहिजे. 


अनुपालन तपासणी सूची 


अनु.क्र. मापदंड तपासणी । निरीक्षण 


१ | प्रस्तावाची परिपूर्णता 


धि प्रस्तावाच्या नमुन्यातील सर्व Rat जागा भरावयाच्या 
आहेत. तसेच लागू नसलेल्या रिक्‍त जगामध्ये तसे 
दर्शविणारा मजकूर भरावयाचा आहे 


२ अनिवार्य साद्यभूत (Supporting) कागदपत्रे 


२.१ । प्रस्तावाबरोबर सर्व साद्यभूत कागदपत्रे व जोडपत्रे जोडणे 


पृष्ठ १३७ पैकी ७७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


२.२ । परिपत्र म्हणून जोडपत्र जोडणे आणि क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किवा प्राधिकृत 
सदस्य यांना स्वाक्षरीत करणे 

३ प्रयोजन व उदिष्ट 

३.१  । पूर्वज्ञान मान्यतेच्या उदिष्टाना अनुसरून प्रस्ताव असणे 

३.२ | प्रस्तावित पद्कार्य ही, राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता संरचनेच्या 
स्वीकार्य स्तरांतर्गत असणे 
नमुना सर्वेक्षण 

४.१ । प्रत्यक्षस्थळाच्या नमुना सर्वक्षणा तून काढलेले निष्कर्ष 
सोबत जोडलेले असणे 

४.२ | सर्वक्षणपद्धती आणि व्याप्ती स्पष्टपणे विशद केलेली 
असणे 

४.३ क्षेत्र कौशल्य परिषदेला दिलेला व तिने पडताळणी 
केलेला प्रारंभिक सर्वक्षण aie तसेच उमेदवाराचा 
तपशील 

५ प्रयोजन विवरणपत्र 

५.१ । लक्ष्यितलाभार्थांचीतपज्ञीलवार माहिती 

५.२ | प्रस्तावित ठिकाणांची व पद्कार्यांची निवड करण्यासाठीचे 
समर्थन 

५.३ | उमेदवारांना मिळणाऱ्या स्पष्ट लाभांची व्याख्या व त्याचे 
दस्तएवजीकरण 

६ आर्थिक यथोचित जागरुकता 

७ संघटन कृतियोजना 

७.१ । स्पष्ट कालमर्यादा अपेक्षित फलनिष्पत्ती यासह सादर 
केलेले ठोस संघटन कृतियोजना 

é दिशानिदेशन विषयक्रम 

८.१ | उपविषयांद्वारे तपशीलवार दिशानिदेडान विषयक्रम 

८.२ । नमुना सर्वक्षणामध्ये निश्चित केलेल्या कौशल्यातील त्रुटी 
भरून काढणारे प्रस्तावित feast विषय 

८.३ । अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट केलेल्या डीजीटल 
रोकडरहितव्यवहाराबाबतचे दिशानिदेशन 

९ सेतू पाठ्यक्रम विषयक्रम(ळलागू असल्यास) 


पृष्ठ १३७ पैकी ७८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


९.१ । प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने दिलेल्या सेतू पाठ्यक्रम 
संबंधातील अभ्यासक्रमाचा सविस्तर आराखडा 


९.२ जोडपत्र अ- ४.१ स्पष्टीकरणात्मक टीप यामधील मापदंडा 
नुसार तरतूद केलेल्या सेतू पाठ्यक्रमासाठीचे समर्थन 


शिक ० पद्कार्याकरीताचा विशिष्ट साहित्य 


hia Gear साहित्य संचातील अनिवार्य नसलेल्या सर्व 
बाबींच्या समावेशाबाबत समर्थन देणे 


१०.२ | पद्कार्य साहित्य संचातील बाबी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटी कडील सुचीबध्द विक्रेत्यांकडून नियत 
पद्कार्य साहित्य संचातील बाबी विकत घेणे 


pas.  ». निदर्डाकप्रकल्प वित्तीय विवरणपत्रे 


a” आवड्यक केल्याप्रमाणे एक्सेलनमुन्यामध्ये सादर केलेले 
खर्चाचे सविस्तर पत्रक 


११.२ । प्रस्तावित केलेली प्रकल्पाची वित्तीय विवरणपत्रेत्या 
प्रकल्प प्रकारासाठीच्या संबंधित खर्च शीर्षाअंतर्गत असणे 


१२ निर्धारण अभिकरणाचा तपशील 


१२.१ । योजनेकरिता नाम निर्देशित करणे दोन किवात्यापेक्षा 
अधिक निर्धारण अभिकरणे 


१२.२ | जोडपत्र स्पष्टीकरणात्मक टिपा यामधील विनिर्दशानुसार 
देलेली प्रत्येक अभिकारणाची रूपरेषा 


अतिरिक्त निरीक्षणे / शिफारशी.................................. 


जोडपत्र - अनुपालन तपासणी सूचीवरील स्पष्टीकरणात्मक टीप 


१. प्रस्तावाची परिपूर्णता 


प्रस्तावाच्या नमुन्यात अंतर्भूत सर्व रिक्‍त जागा भरणेअनिवार्य आहे आणि मागणी केलेल्या तपशिलाने त्या 
भरण्यात आल्याच पाहिजेत तसेच लागू नसलेल्या रिक्‍त जागांमध्ये तसे दर्शविणारा मजकूर भरावयाचा 
आहे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ७९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


२. अनिवार्य साह्यभूत कागदपत्रे 


खालीदिलेल्या मुद्यांचे अनुपालन करण्याव्यतिरिक्‍त, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणानेजोडपत्र २ 
जोडलेल्या तपासणी सूचीनुसार सर्व अनिवार्य कागदपत्रे सादर करणे आवश्‍यक आहे. जर प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरण हे क्षेत्र कौशल्य परिषदेतर संस्था असेल तर क्षेत्र कौशल्य परिषदेने सर्व आवश्‍यक 
कागदपत्रे अंतर्भूत केली आहेत याची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे कागदपत्रांच्या तपासणी सूचीची 
प्रत भरून ती क्षेत्रकौशल्य परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने अथवा कोणत्याही प्राधिकृत व्यक्‍तीने 
स्वाक्षरीत केलीच पाहिजे आणि ती प्रस्तावासोबत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला सादर 
केली पाहिजे. 


३. प्रयोजन व उदिष्टे 


प्रस्ताव पूर्वज्ञान मान्यतेच्याउदिष्टानाअनुसरून असलाच पाहिजे. पूर्वज्ञान मान्यतेच्या उदिष्टांचे मुख्य 
तीन प्रकार आहेत 


एक - देशातील अनियमित कार्यबळाच्या क्षमता अंतर्गतप्रमाणीकृत राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता आणणे 


दोन - व्यक्‍तीच्या कारकीर्दीतील रोजगार क्षमतेतील संधी मध्ये वाढ करणे, त्याचबरोबर त्यांना 
उच्चशिक्षणाचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे 


तीन - ज्ञानाचे विवक्षित प्रकार इतरांना उपलब्ध न होता काही विशिष्ट गटापुरतेचमर्यादित राहिल्याने 
निर्माण झाळेळी असमानता कमी करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे 


ज्या कामगारांना आणि गटांना त्यांच्या कौशल्याधारित व्यवसायांमध्ये कमाल अनुभव आहे मात्र ज्यांना 
औपचारिक प्रशिक्षणाच्या संधी मिळालेल्या नाहीत अशा दुर्लक्षित कामगारांना आणि गटांना या 
प्रस्तावामध्ये लक्ष्य केलेले असलेच पाहिजे त्याशिवाय पूर्वज्ञान मान्यतेचा कुडाल कार्यबलाच्या HRCI 
मान्यता मिळवून देणे व टी कौशल्ये प्रमाणित करणे हा उद्देश आहे राष्ट्रीय कौशल्ये अहर्ता स्तर १व २ 
अंतर्गत येणारी पद्कार्य विचारात घेतळी जाणार नाहीत हे राष्ट्रीय कौशल्ये अहर्ता स्तर कौशल्य विकास 
व उद्योजकता मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (htto://www.skilldevelopment.gov.in/nsaf.html) 
उपलब्ध असलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, अनुक्रमे APA व प्रवेशस्तरीय व्यवसाय दर्शवतात. 


पृष्ठ १३७ पैकी ८० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


४. नमुना सर्वेक्षण 


नमुना सर्वेक्षण म्हणजे विविध समूह क्षेत्रधारित उद्योगांमध्ये आणि नियोक्‍्त यांच्या ठीकाणामध्ये प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकारणाने करावयाची त्या स्थळाची पाहणी होय, जी पुढील मापदंडाच्याआधारे पूर्वज्ञान 
मान्यतेच्या गरजेबाबत ठोस परिमाण योग्य निरीक्षणे नोंदवील. 


लक्ष्यीत समूह क्षेत्रांमध्ये आणि / किवा नियोक्‍्तांच्या ठिकाणांमध्ये विविक्षित संख्येत उमेदवारांची 
उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावरील व्यापार किवा पारंपारिक समूह क्षेत्रांमध्ये विवक्षित पद्कार्याच्या लक्ष्याची 
उपलब्धता पूर्वज्ञान मान्यतेची लक्ष्यीत ठीकाणामध्ये तसेच प्रस्तावित पद कार्याकरिता गरज. 


दिशानिशेदना विषयक्रमामध्ये किवा लागू असल्यास सेतू पाठ्यक्रमाच्या विषयक्रमामध्ये ज्याकरिता 
उपाययोजना समाविष्ट करता येतील अशी विनिर्दिष्ट कौशल्याच्या त्रुटी निश्चित करणे 


सूक्ष्म अर्थपुरवठा मिळवणे, उद्योगांमध्ये श्रेणी स्तरीय व सम स्तरीय स्थानातरणा साठीची क्षमता विकसित 
करणे इ. यासारख्या शक्‍य अज्ञात स्पष्ट मुल्य वर्धानासाठीची क्षेत्रे निश्चित करणे 


जर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हि क्षेत्र कौडाल्य परिषदेतर संस्था असेल तर ठमेदवारांच्या 
तपशिलासह सर्वेक्षणातील प्रारंभिक माहिती aa area परिषदेलाही या इच्छेकरीत्या पडताळणी 
करण्यासाठी व आढावा घेण्यासाठी देण्यात यावी 


नमुना सर्वेक्षणाचे किमान प्रमाण हे प्रत्येक प्रस्तावित ५ टक्के इतके असेल. 


५. प्रयोजनाचे विवरणपत्र 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने योजनेच्या लक्ष्यित लाभार्थीच्या तपशिलाची रूपरेषा तयार करणे 
MRI आहे त्यात त्यांच्या वयाची माहिती सामाजिक आर्थिक दर्जा, शौक्षणिकपूर्वेतिहास, अनुभवाचा 
स्तर व केलेल्या कामाची परिस्थिती यांचा समावेडा असेल परंतु ती तेवढ्या पुरतीच मर्यादित नसेल. 
याव्यतिरिक्त प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण प्रस्तावित ठिकाणाच्यातसेचप्रस्तावितपद्कार्याच्या 
निवडीबाबत समर्थन दिले पाहिजे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने उमेदवार पूर्व ज्ञान मान्यते अंतर्गत प्रमाणित केला जाण्याच्या 
परिणामी त्याला मिळणे शाक्य होतील अशा निश्चित / स्पष्ट लाभांचे दस्त सादर करणे आवश्‍यक आहे या 
लाभांमध्ये पुढील बाबींचा अंतर्भाव होऊ शकेल परंतु ते त्या बाबीपुरतेच मर्यादित नाहीत 


पृष्ठ १३७ पैकी ८१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


« प्रधानमंत्री जन सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत सुरक्षा मिळण्यासह इतर ळाभदायक शासकीय 
योजनांची उपलब्धता 

© अधिकृत बाजारपेठेशी जोडणी 

७ वेतनात वाढ आणि उमेदवारांच्या संबंधित क्षेत्रात समस्तरीय व श्रेणीस्तरीय स्थानातारणाच्या 
संधी या स्वरूपातील Slated प्रोत्साहके/ उद्योग मान्यता 

« वँकेच्या कर्जाची आणि / किवा वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता 

७ लायसन मिळण्याच्या संधी 

७ सहकारी संस्था आणि/ किवा संघस्थापन करणे 

«७ डिजिटल/ रोकडरहित व्यवहारांचे धडे / पाठ. 

«७ कोणत्याही स्पष्ट लाभाचा दस्तऐवजावरआधारलेला पुरावा हा आदर्श रीतीनुसार त्या त्या 
हितसंबंधीतव्यक्‍ती बरोबरच्या सामंजस्य कराराच्या रुपातदेण्यात येईल. 


६. वाजवीवित्तीय खबरदारी (Financial Due Diligence) 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने, वित्तीय विवरण पत्रावरील लेखापरीक्षकांची भाष्ये व टिपण्यासह 
लेखापरीक्षा केलेली मागील तीन (३) वित्तीय वर्षाची वित्तीय विवरणपत्रे सादर करणे आवश्‍यक आहे. जर, 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हे तीन (३) वर्षापेक्षा कमी असेळ एवढ्या कालावधीत विधिसंस्थापित झाले 
असेल तर, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने, ज्या वित्तीय वर्षासाठी अभिकरणाला तसे करणे शाक्य आहे 
त्या सर्व वित्तीय वर्षाची लेखापरीक्षा केलेली विवरणपत्रे दिली पाहिजेत 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हे क्षेत्र कौशल्य परिषदेवर संस्था असेल तर, क्षेत्र कौडल्य परिषदेने, 
वाजवी वित्तीय खबरदारीघेण्याची आणि कमी उलाढाल कार्यचालनातीलहानी व Heo निव्वळ खर्च यांचा 
समावेश असलेले परंतु त्यांच्या पुरतेच मर्यादित नसळेले प्रमाण लेखांकन निर्देश (Flags) स्पष्टपणे 
मांडणे आवश्‍यक आहे. 


७. संघटन कृतियोजना (Mobilization Strategy) 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने, मोठ्या संख्येतील उमेदवारांचे संघटन करण्याबाबतची निश्चित 
कृतियोजना त्या कृतियोजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची(प्रकल्पप्रस्तावाच्या नमुन्यानुसार) 
कालमर्यादा व अपेक्षित परिणाम यांसह सादर केलीच पाहिजे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ८२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


प्रकार १ च्या(पूर्वज्ञान मान्यता शिबिरे) आणि प्रकारच्या ३ च्या (पूर्वज्ञान मान्यता केंद्रे)प्रस्तावांच्या बाबतीत 
प्रकल्प कार्यान्वयनअभिकरणहे समूह नेते, पंचायती, कामगार संघटना, समूहगट इत्यादीबरोबरच्या 
भागीदारीचा कागदोपत्री पुरावा प्राधान्याने सादर करील. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेतर संस्था असेल तर, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाची मागील संघटनाची संख्या हि प्रस्तावित 
योजनेसाठी संघटन करणाऱ्या त्यांच्या क्षमतेची निदर्शाक आहे याची क्षेत्र कौडल्य परिषदेने पडताळणी 
करावी. 


प्रकार २ च्या (Parad परिवास्तू) प्रस्तावांच्या बाबतीत, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने योजनेत 
समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक नियोक्त्याकडून इरादा पत्रे मिळवलीच पाहिजेत व ती सादर केली पाहिजेत. 
हि पत्रे नियोक्‍त्याच्या अधिकृत नाममुद्रितपत्रावरच असली पाहिजेत, व त्यामध्ये पुढील मापदंडाची नोंद 
असली पाहिजे: 


७ नियोक्त्याचे नाव 

७ योजनेसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार्या नियोक्त्याच्या ठीकानाचेनाव व पत्ता 

«७ ज्यासाठी पूर्वज्ञान मान्यतेची आवश्‍यकता आहे अजी पद कार्य 

« पूर्वज्ञान मान्यतेच्या प्रमाणनासाठी उपलब्ध असलेल्या उमेदवारांची संख्या 

७ प्रस्तावासोबतनियोक्त्यांची इरादा पत्रे समाविष्ट नसतील तरी, मूल्यमापन सुरु करता येईल. 
इरादापत्रे प्राप्त होईपर्यंत छाननी व कार्यकारी समित्याकडून सशर्त मान्यता देता येईल. जर 
इरादापत्रे हि मान्यतेच्या दिवसापासून कामकाजाच्या १५ दिवसामध्ये मिळाली नाहीत तर, 
कार्यकारी समितीकडून मान्यता रद्द करता येईल. 


८. दिशानिदेशन विषयक्रम 


क्षेत्र कौशल्य परिषदांनी दिशानिदेशनविषयक्रम प्रमाणित करण्याची आणि तो नमुना सर्वेक्षणामध्येनिश्चित 
केलेल्या तांत्रिक व व्यवहार कौडल्यातील उणीवांशी निगडीत असल्याची खातरजमा करण्याची 
आवर्यकता आहे. समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक घटकाची आणखी संयुक्‍त उपघटकांमध्ये विभागणी केलीच 
पाहिजे ; प्रत्येक भागाचा (Module) अपेक्षित काळावधी व परिणाम नमूद केलेच पाहिजेत 


पृष्ठ १३७ पैकी ८३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


९. सेतू पाठ्यक्रम 


प्रकार २ च्या (aaa परिवास्तु व प्रकार ३ च्या (पूर्वज्ञान मान्यता केंद्रे) प्रस्तावांच्या बाबतीत कमाल 
६८ तासांची मुभा असलेल्या सेतू असलेल्या सेतू पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी तरतुदी केल्या 
आहेत. सेतू पाठ्यक्रम वैकल्पिक तरतूद असून हा पाठ्यक्रम लक्ष्यीत उमेदवाराच्या गटामध्ये असलेल्या 
अशा सामान्यपेक्षा कोणत्याही अधिककिवा राष्ट्रीय व्यवसाय मानकांमध्ये विनिर्दिष्ट कौडाल्यातीळ भरून 
काढण्यास मदत होण्यासाठी तयार केला आहे. 


सेतू पाठ्यक्रम प्रस्तावित करण्यात येत असेल तर, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने पुढीलप्रमाणे समर्थन 
दिलेच पाहिजे: 


कोणत्या राष्ट्रीय व्यवसाय मानकानुसार सेतू पाठ्यक्रमाचीआवश्‍्यकता आहे हे निर्धारित करण्यासाठी 
ठिकाणामधीळ areas उणीवांचा तपशीलवार अभ्यास करणे. अभ्यासातील मुळ निष्कर्ष व 
अनुमाने हि, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे सादर केलीच पाहिजेत. क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाच्या बाबतीत हे निष्कर्ष महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटीकडे सादरकरण्यापूर्वीपडताळणीसाठी पहिल्यांदा क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडे सादर केलेच 
पाहिजेत. 


ज्या उमेदवारांना सेतू पाठ्यक्रमाची आवश्‍यकता असेल अशा उमेदवारांची टक्केवारी आणि / किवा 
संख्या, तसेचकोणत्या उमेदवारांना सेतू पाठ्यक्रमाची आवश्‍यकता आहे आणि कोणत्या उमेदवारांना 
सेतूपाठ्यक्रमाची आवश्‍यकता नाही, याचे निर्धारण करण्यासाठीची तपशीलवार कृतियोजना आखणे जर 
सेतू पाठ्यक्रम १०० टक्के उमेदवारांसाठी लागू करावयाचा असेल तर, प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने 
त्याचे तपशीलवार समर्थन fed पाहिजे आणि त्यास अतिरिक्‍त हितसंबंधितानी( पंचायती, कामगार 
संघटना, नियोक्‍्ते इत्यादी)तसेच क्षेत्र कौडल्य परिषदेने प्रमाणित केले पाहिजे प्रत्येक पद्कार्यासाठीच्या 
सेतू पाठ्यक्रमाचा विषयक्रम प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण तयार करील व क्षेत्र कौशल्य परिषद तो 
प्रमाणित करील 


१०.पदृकार्य विशिष्ट साहित्य संच : 


नावनोंदणी केलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला ven विशिष्ट संच feo पाहिजे संचामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या वस्तूच्या दर्जाची सुनिश्चिती करण्यासाठी, पदकार्य संचातील वस्तूंचे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 


पृष्ठ १३७ पैकी ८४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


विकास सोसायटीच्या नामिकेवर असलेल्या विक्रेत्यांकडून प्रापण करणे अनिर्वाय आहे आणि त्या 
खालील Gara खरेदील्या पाहिजेत. 


प्रमोद महाजन कौडाल्य व उद्योजकता विकास अभियानाचे चिन्ह असलेला टी-शर्ट, जॅकेट - रुपये 
१२०/- प्रतिउमेदवार प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाचे चिन्ह असलेलीटोपी 
रुपये ४०/- प्रति उमेदवार वर नमूद केलेल्या किंमती मध्ये कराचा समावेश आहे व पोच (delivery 
charges) खर्चाचा समावेश नाही. 


विक्रेत्यांचे तपशील लवकरच प्रकाशित करण्यात येतील. 


प्रस्तावित पद्कार्य साहित्य संचातील जादा वस्तू मान्यतेसाठी कार्यकारी समितीकडे सादर करण्यात 
येतील 


११.प्रकल्पाची निदर्डाक वित्तीय विवरणपत्रे 


प्रकल्पकार्यान्वयनअभिकरणाने, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून मान्यता मिळालेल्या 
खर्चाच्या सोबत प्रकल्पाची सोबतजोडलेल्याखर्चाच्यानमुन्यानुसारवित्तीय विवरणपत्रे करणे आवश्‍यक 
आहे. सर्व खर्च हे पूर्वज्ञान मान्यता मार्गदर्शक तत्वाच्या आणि त्या तत्वांमध्ये निर्धारित केलेल्या प्रति 
उमेदवार खर्चाच्या मर्यादेच्या अधीत आहेत आणि ते खर्च पुढे पुन्हा नमूद केलेले आहेत. 


अ.क्र प्रदानावरील खर्च 

शि र बदलण्याजोगा खर्च रु. 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला प्रदान  |।११४०/- 
संघटन(कमाल रुपये २००) (खर्चाची 
दिशानिदेशन कमाल 
पद्कार्य संच (कमाल रुपये २००) मर्यादा) 
जाहिरातीद्वारे प्रचाळन व प्रसिद्धीकमाल 
रुपये १ ००) 
+ Payout for Insurance 
निश्चित खर्च 

२. क्षेत्र कौडल्य परिषदेला प्रदान (निर्धारण 
शुल्क) 


पृष्ठ १३७ पैकी ८५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


राष्ट्रीयकोडल्य | सामाईक मानकांचा प्रवर्ग a २ 3 
अहर्ता संरचना 
सार 
हरपत वरिष्ठस्तर/विशेषीकृत, कार्यकारी स्र॑  ।११२५ ।९३७.५ | ७५० 
५,६,७ मध्य-स्तर/ प्रशासाकीय सेवायोजन ९७५ ८२५  । ६७५ 
३,४ प्रवेश स्तर / कार्यचालनात्मक सेवायोजन ।९०० =f ७५० — | ६०० 
१,२ पूर्वूशाळांसाठी)/ सेवायोजन संघटनेतर  ।५२५  ।४५० | ३७५ 
३ उमेदवाराला 10७ Hat  (। ५०० ते | ५०० ते ५० ते 
उमदेवाराचेएकूण गुण ३० टक्‍के व त्यापेक्षा | १००० | qooo |।१००० 
अधिक असलेच पाहिजेत) 
“सेतू पाठ्यक्रम BT, प्रकल्पप्रकार १ साठी लागू नाही 
तक्ता ८ : पूर्वज्ञानमान्यता प्रकल्प प्रकार २ साठी निधी व्यवस्था. 
अ.क्र प्रदानावरील खर्च 
ति व बदलण्याजोगा खर्च रु. ९४०/- 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभीकरणाला प्रदान । (खर्चाची कमाल 
दिशानिदेशन मर्यादा) 
पद्कार्य 
साहित्य संच (कमाल रुपये २००) 
जाहिरातीद्वारे प्रचालन व प्रसिद्धी(कमाल 
रुपये २००) 
२. निश्चित खर्च 
क्षेत्र कौशल्य परिषदेला प्रदान (निर्धारण 
शुल्क) 
राष्ट्रीय सामाईक मानकांचा प्रवर्ग शि २ ३ 
कौशल्य अहर्ता 
संरचना सार 
€,8,90 वरिष्ठस्तर/विशेषीकृत, कार्यकारी ER । ११२५ ९३७.५ | ७५० 
५,६,७ मध्य-स्तर/ प्रशासकीय सेवायोजन ९७५ ८२५ | ६७५ 
3,8 प्रवेशा स्तर / कार्यचालनात्मक सेवायोजन | ९०० ७५० ६०० 
१,२ सेवायोजन पूर्व(शाळांसाठी)/ सेवायोजन | ५२५ ४५० । ३७५ 
संघटनेतर 


पृष्ठ १३७ पैकी ८६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


३ उमेदवाराला = DBT प्रदान  (।५००ते १००० 
उमदेवाराचेएकूण गुण ३० टक्के व त्यापेक्षा 
अधिक असलेच पाहिजेत) 
४ सेतूपाठ्यक्रमासाठी प्रदान (एक तक्ता ९: | सामाईकखर्चाच्या 
प्रकल्प प्रकारा ३ एक साठी लागू मानकानुसार 
निधीव्यवस्था 
TEAS: FASTA प्रकल्प प्रकार ३साठी निधी व्यवस्था. 
अ.क्र प्रदानावरील खर्च 
| बदलण्याजोगा खर्च रु.११४०/- 
प्रकल्प कार्यान्वयन अहिकरणाला DBT प्रदान । (खर्चाची 
दिशानिदेशन कमाल मर्यादा 
Tears साहित्य संच ) 
जाहिरातीद्वारे प्रचालन व प्रसिद्धी 
2 निश्चित खर्च 
क्षेत्र कौशल्य परिषदेला प्रदान (निर्धारण शुल्क) 
राष्ट्रीयकौडल्य | सामाईक मानकांचा प्रवर्ग | २ 3 
अहर्ता संरचना 
सार 
८,९,१० वरिष्ठस्तर/विशेषीकृत, कार्यकारी स्तर ११२५ ९३७.५ | ७५० 
५,६,७ मध्य-स्तर/ प्रशासाकीय सेवायोजन ९७५ ८२५ | ६७५ 
3,8 प्रवेशा स्तर / कार्यचालनात्मक सेवायोजन ९०० ७५० | G00 
9,2 सेवायोजन पूर्वूह्याळांसाठी/ सेवायोजन | ५२५ ४५० | ३७५ 
संघटनेतर 
3 उमेदवाराला DBT प्रदान ( उमदेवाराचेएकूण | ५०० ते १००० 
गुण ३० टक्के व त्यापेक्षा अधिक असलेच 
पाहिजेत) 
४ सेतूपाठ्यक्रमासाठी प्रदान (एक तक्ता ९:| सामाईक 
प्रकल्प प्रकार ३ एक साठी लागू निधीव्यवस्था खर्चाच्या 
मानकानुसार 


पृष्ठ १३७ पैकी ८७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हे क्षेत्र कौशल्य परिषदेतर संस्था असेल तर, सर्व खर्च हे समुयित 


कमाल मर्यादेच्या आत आहेत, आणि प्रकल्प प्रस्ताव नमुन्याच्या ५.९ च्या दर्शक नमुन्यानुसार प्रत्येक 
स्तरावर उपश्ीर्षाची विभागणी दिलेली आहे व त्याचे समर्थन Hots आहे याची क्षेत्र कौशल्य परिषदेने 


पडताळणी करणे आवश्यक आहे. 


१२. निर्धारण अभिकरणाचा तपशील 


क्षेत्र कौशल्य परिषद ही, प्रत्येक प्रस्तावाकरिता दोन किवा अधिक निर्धारण अभिकरणे नेमून देईल 


प्रत्येक अभिकरणाबाबत, क्षेत्र कौशल्य परिषदेने पुढीलप्रमाणे माहिती द्यावी - 


क्षेत्र कौठाल्य परिषदेबरोबर सलग्नतेचा महिना व वर्ष निर्धारण अभिकरणाची निवड करण्यासाठीचे 


समर्थन मागील आर्थिक वर्षात संबंधित क्षेत्रामध्ये केलेल्या निर्धारणाची संख्या, प्रस्तावित केलेल्या प्रत्येक 


ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या निर्धारकांची संख्या, तसेच निर्धारण त्या ठिकाणांच्या स्थानिक भाषांमध्ये 


आयोजित केली जाऊ शकतात किवा कसे इत्यादी. 


जोडपत्र ख - उमेदवाराच्या अभिप्रायाचा नमुना 


उमेदवाराचे नाव : पूर्वज्ञान मान्यता ठिकाण : 
पद्कार्य : केंद्र क्रमांक : 
पूर्वज्ञान मान्यता आधार क्रमांक : 
सुरु केल्याचा दिनांक : 
पूर्वज्ञान मान्यता सुविधाकाराचे भ्रमणध्वनी क्रमांक : 
नाव : 
क. संघटन 
तपशील संघटन । वर्तमानपत्रातील आकाडावाणी इतर कोणताही 
अभिकरण जाहिरात वरील जाहिरात । पर्याय असल्यास 
कृपया नमूद करा 
प्रमोद महाजन कौडाल्य व 


उद्योजकता विकास 
अभियानाअंतर्गत पूर्वज्ञान 
मान्यते विषयी तुम्हाला 
माहिती कशी मिळाली? 


पृष्ठ १३७ पैकी ८८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


ख) प्रमोदमहाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाबद्दलचीजाणीवजागृती 


(कृपया, होय किवा नाही बरोबर अशी खुण करा) 


तपशील 


होय 


नाही 


पूर्वज्ञान मान्यता सुविधाकाराने आपल्याला प्रमोद महाजन कौशल्य व 
उद्योजकता विकास अभियानाविषयी माहिती दिली काय? 


तुम्हीसमावेडानाच्या वेळी, प्रमोद महाजन Grey व उद्योजकता 
विकास अभियानाची माहितीपर ......चित्रांकित(व्हिडीओ) पहिली होती 
का? 


पूर्वज्ञान मान्यता सुविधाकाराने तुम्हाला राष्ट्रीय कौशल्य अहर्ता 
संरचने विषयी माहिती दिली होती का? 


पूर्वज्ञान मान्यता सुविधाकाराने पूर्वज्ञान मान्यतेचेअंतिमनिर्धारणव 
प्रमाणिकरण प्रक्रिया समजावून सांगितली होती का? 


RRA प्रमानानंतर तुम्हाला मिळणाऱ्या DBT प्रदानाविषयी तुम्हाला 
माहिती आहे का ?० 


ग) पूर्व छाननी (कृपया, होय किवा नाही यावर बरोबर अशी खुण करा) 


तपशील 


होय 


नाही 


तुम्हाला उमेदवार स्वयं-निर्धारण नमुना भरण्यासाठी दिला होता का? 


पद कार्याच्या तुमच्या सध्याच्या Sates उणीवा निश्चित करण्यामध्ये 
स्वयं-निर्धारण उपयुक्‍त ठरले होते का? 


घ. दिशानिदेशञन (कृपया, होय किवा नाही यावर बरोबर अशी खुण करा) 


तपशील 


नाही 


दिशानिदेशान वर्गामध्ये तुमचे सर्व प्रश्न व हांका सोडवल्या गेल्या होत्या का? 


पूर्वज्ञान मान्यता सुविधाकाराने तुम्हाला व्यवहार कौशल्ये, आरोग्य व सुरक्षा 


आणि उद्योजकता याविषयी उपयुक्त सूचना दिल्या होत्या का? 


अनुसरून करण्यास सुलभ अशा सूचना दिशानिदेशनाच्यादिल्या गेल्या 


होत्या का? 


पृष्ठ १३७ पैकी ८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


ड. अंतिम निर्धारण (कृपया, होय किवा नाही च्या रकान्यात बरोबर अशी खुण करा) 


arate होय नाही 


तुमचे निर्धारणासंबंधी दिश्ञानिदेशान करण्यात आले होते का? 
तुमच्या प्रादेशिक भाषेमध्ये निर्धारण केळे होते का? 


च. पूर्वज्ञानमान्यता ठिकाण (कृपया, होय किवा नाही च्या रकान्यात बरोबर अशी खुण करा) 


तपशील होय नाही 


पूर्वज्ञान मान्यता उपक्रमाचे स्थळ सहज पोहचतायेण्याजोगे होते का? 


जागा, प्रकाशा व स्वच्छता याबाबतीत पूर्वज्ञान मान्यता उपक्रम स्थळ चांगले 
होते का? 


छ. एकूण अनुभव (एकापर्यायावर बरोबर अशी खुण करा) 


अती चांगला बरा वाईट 
उत्कृष्ट 
पूर्वज्ञान मान्यतेच्या एकूण अनुभवाबद्दल 
कसे दर्जाकन कराल? 
उमेदवाराची सही............... दिनांक........... 


जोडपत्र ग- सामाईक मानके अधिसूचना 


कौडल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सामाईक मानके 
अधिसूचना विचारात घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ १३७ पैकी ९० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


जोडपत्र घ - पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता जाहिराती द्वारे प्रचालन व संसुचना विषयक मार्गदर्शनतत्वे 


१. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता पार्श्वचित्र: हे wale महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास 
अभियानाच्या पूर्व ज्ञान मान्यतेच्याधर्तीवर असली पाहिजे (सूचक वापर : प्रशिक्षण कक्षाचे / 
स्तलाचे पार्श्वचित्र म्हणून) 

२. ए- ३ आकाराची भित्ती पत्रके : हि, प्रमोदमहाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या 
पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या धर्तीवर असलीपाहिजेत. 

(सूचक वापर : प्रकल्पाविषयी जाणीवजागृती निमार्ण करण्यासाठी प्रशिक्षण कक्षाच्या/स्थळाच्या 
भिंतीवर जेथे उमेदवार वारंवार ये-जा करतात अशा अन्य क्षेत्रांमध्ये ) 

३. उभे प्रसिद्धी फलक 


(सूचक वापर : प्रमाणनाचे लाभ व कौशल्यांची मानके नमूद करणारे योजनेविषयीचे माहितीपर उभे 
प्रसिद्धी फलक जे मुख्य प्रशिक्षण कक्षामध्ये ठेवावेत) 


जोडपत्र ड : लक्ष्ये रद्द करण्याबाबतची सारणी (पूर्वज्ञान मान्यता) 


शर्ती करावयाच्या कृतीसह प्रकल्पाची कालमर्यादा 
नेमून दिलेल्या| नाव नोंदणी | 1:९० | T+920 ग--२७० ग--३६० | 1--४५० 
लक्ष्याच्या उमेदवारांच्या 


तुलनेत नाव | तुलनेत, प्रमाणित 
नोंदणी केलेल्या | केलेल्या 
उमेदवारांची उमेदवारांची 
टक्केवारी टक्केवारी 


(२५% (७५% ताकोद । नेमून दिलेल्या | नेमून दिलेल्या | प्रकल्पा | लागू नाही 
देणे प्रकल्प प्रकल्प dt 

लक्ष्याच्या १० | लक्ष्याच्या २० | समाप्ती 
टक्के किवा | टक्के किवा 
उर्वरित लक्ष्ये उर्वरित लक्ष्ये 
यांपैकी जी कमी | यांपैकी जी 
असतील ती रद्द | कमी असतील 


करण्यात ती रद्द 
येतील करण्यात 
येतील 


पृष्ठ १३७ पैकी ९१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


२५% ते | (94% लागूना | ताकीद देणे | नेमून नेमून प्रकल्पा 
४९.९% ही दिलेल्या दिलेल्या ची 
प्रकल्प । प्रकल्प | समाप्ती 
लक्ष्याच्या | लक्ष्याच्या 
२० टक्‍के | २० टक्के 
किवा किवा 
उर्वरित =| odRa 
लक्ष्ये ल्क्ष्ये 
यांपैकी यांपैकी 
जी कमी जी कमी 
असतील | असतील 
ती रद्द ती रद्द 
करण्यात | करण्यात 
येतील  । येतील 
५० % | (७५% लागूना | लागूनाही jate ॒ । नेमून प्रकल्पा 
ते७४.९% ही देणे दिलेल्या | di 
प्रकल्प | समाप्ती 
लक्ष्याच्या 
qo टक्‍के 
किवा 
उर्वरित 
लक्ष्ये 
यांपैकी 
जी कमी 
असतील 
ती रद्द 
करण्यात 
येतील 
टीप 


१. “” हा संस्थेला महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी पोर्टलवर सामावून घेण्याचा दिवस 
आहे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ९२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२. नावनोंदणी आणि प्रमाणनासाठीची अट हि “ आणि*वर आधारित (स्तंभ १ आणि २) आहे. 
३. रद्द केलेली लक्ष्य प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाच्या नेमून दिलेल्या एकूण लक्ष्यापैकी आहेत. 
४. सारणी त्यात्या प्रकारानुसार लागू असेल. 


हि सारणी चाळू असलेल्या प्रकल्पांना लागू असेल, तथापि, लक्ष रद्द करण्यापूर्वी, प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणानाताकीद किवा कारणेदाखवा नोटीस देण्यार येईल 

काही प्रशिक्षण प्रदाते महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटीकडेप्रदानेकरण्याचे अथवा 
कार्यवाही करण्याचे बाकी असल्याने कसुरदार असतील, अशा प्रशिक्षण प्रदात्यांचा त्यानुसार 
विहार Hor जाईल 

सनियंत्रण गटाची रद्द करण्याबाबतची व दंडाची सारणी हि या रद्द करण्याबाबतच्या सारणीच्या 
जोडीला लागू होईल 


. दिवस - ९०,१८०,२७०,३६०आणि ४५० हे १ वर्षाच्या प्रकल्प कालावधीच्या पुनर्विलोकनाच्यासाठी 


आहेत आणि हेच गुणोत्तर भिन्न कालावधीच्या प्रकल्पांना लागू होईल 
मासिक कामगिरी अहवाल (MPR) आणि प्रमाणन समारंभ छायाचित्रे वेळेत अपळोड करण्याच्या 
कालमर्यादेचा देखील (टप्पा २ साठी प्रदान करण्यासाठीच्या शार्ती) वर नमूद केलेल्या प्रकल्पाच्या 


कालमर्यादेसोबत मागोवा घेतला जाईल. 


जोडपत्र च - शास्ती तक्‍ता/ चौकट (पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता)-?०1॥॥/ Grid 


co) 


अनुपालन मानके 


प्रस्तावित दंड 


क) 


क)महाराष्ट्र राज्य Hea 
विकास सोसायटी 
पोर्टलमध्ये नमूद केलेल्या 
ठिकाणी पूर्वज्ञान मान्यतेचे 
प्रशिक्षण आयोजित न करणे. 


उच्च 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला निधीचे संवितरण 


खो)महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटी 


तात्काळ थांबविण्यासह कारणे दाखवा नोटीस बजावणी 
आणि अनुपालन न करण्याबाबत अंतिम निर्णय 


पोर्टलनुसार तुकड्यांचे वर्ग 


होईपर्यंतप्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला भविष्यातील 


चाळू असताना उमेदवार 
पूर्वज्ञान मान्यतेच्या ठिकाणी 
उपलब्धनसणे. 


लक्ष्ये नेमून देणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ९३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रशिक्षण तुकड्या सुरु 4) उक्त पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
असताना कार्यान्वयन अभिकारानासाठी Io टक्‍के लक्ष्य किंवा उर्वरित 
लक्ष्य यापैकी जे कमी असेल ते, रद्द करण्यात येईल. 

२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही संवितरण केले जाणार 
नाही. 

३) विसंगता अनुरूप तुकडीसाठी यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुली योग्य असेल आणि भविष्यात प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाला करावयाचा प्रदानामध्ये ते 
समायोजित करण्यायोग्य असेल. 


बनावट उमेदवार उच्च 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाळला निधीचे संवितरण 
तात्काळ थांबविण्यासह कारणे दाखवा नोटीस बजावणे 
आणि अनुपालन न करण्याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला भविष्यातले लक्ष्ये नेमून 
देणे. 


१) उक्त पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाचे १० टक्के लक्ष्य किंवा उर्वरित 
लक्ष्य यापैकी जे कमी असेल ते , रद्द करण्यात येईल 

२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही संवितरण केळे जाणार 
नाही. 

३) विसंगत / अनुरूप तुकडीसाठी यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुली योग्य असेल आणि भविष्यात प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाला करावयचा प्रदानामध्ये 
समायोजित करण्यायोग्य असेल. 


३. । अनैतिक / गैर व्यवहार उच्च 


निर्धारणाचा परिणामानंतर | प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला निधीचे संवितरण त्वरित 
प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा | थांबविण्यासह कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आणि 
प्रशिक्षणाच्या परिणामाला | अनुपालन न करण्याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत 
बाधा पोहोचवण्याच्या | कार्यान्वयन अभिकरणाला भविष्यातील लक्ष्य नेमून देणे. 

कोणत्याही असद्भधावपूर्वक | क) सदर ठिकाणी असलेल्या सर्व तुकड्यासाठीच्या 
हेतूने निर्धारकासारख्या | संवितरण इतका दंड वसुली योग्य असेल व तो भविष्यातील 


पृष्ठ १३७ पैकी ९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


हितसंबंधीत व्यक्‍तींना 
अनुसिच प्रकारे लाभ देऊ 


प्रदानामधून समायोजित करण्यात येईल. 
ख) प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाविरुद्ध कारवाई 


करण्याच्या / रकमेची किंवा 


करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराकडे छ़ागाराकडे प्रकरण 


अन्य कोणत्याही प्रकारचा 
मागणी करण्याच्या अनैतिक 
बाबींमध्ये प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाला 
गुंतले असल्याचे आढळून 
येणे. 


निर्देशित करण्यात येईल. 


त्या नंतरच्या अपराधासाठी : 

क) सदर ठिकाणी असलेल्या सर्व तुकड्यासाठीच्या 
संवितरण इतका दंड वसुली योग्य असेल व तो भविष्यातील 
प्रदानामधून समयोजित करण्यात येईल. 

ग) प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाविरुद्ध कारवाई 
करण्यासाठी प्रकल्प व्यस्थापन सल्लागाराकडे प्रकरण 
निर्देशित करण्यात येईल. 


महाराष्ट्र राज्य कौडल्य 
विकास सोसायटी पोर्टल / 


निर्धारणा  अभिकरणाच्या 
ठिकाण व्यतिरिक्त अन्य 
ठिकाणी निर्धारण 


करण्यासाठी निर्धारकास 
धमकावणे . 


उच्च 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला निधी संवितरण त्वरित 
थांबविण्यासह कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आणि अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत अनुपालन न करणा-या प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणास भविष्यातील लक्ष्य नेमून देणे. 


१) उक्त पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाचे १० टक्के लक्ष्य किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी असतील टी रद्द करण्यात येतील. 

२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही संवितरण केले जाणार 
नाही. 


पृष्ठ १३७ पैकी ९५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


3) विसंगत / अनुरूप तुकडीसाठी यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुली योग्य असेळ आणि ते भविष्यातील 
प्रदानामधून प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला करावयाचा 
समायोजित करण्यायोग्य असेल. 


त्यांनंतर च्या अपराधासाठी 

अ) सदर ठिकाणी असलेल्या सर्व तुकड्यासाठीच्या 
संवितरणा इतका दंड वसुली योग्य असेल व तो 
भविष्यातील प्रदानामधून समायोजित करण्यात येईल. 


उमेदवाराची पूर्व छाननी 
आणि त्याचे समुपदेशन 
झाले नसल्यास 


मध्यम 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला निधी संवितरण त्वरित 
थांबविण्यासह कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आणि 
अनुपालन न करण्याबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणास भविष्यातील लक्ष्य नेमून देणे. 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
काम /गैरवर्तन सुधारण्याबाबत इमेलद्वारे कडक ताकीद 
देण्यात येईल. 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता 
किंवा प्रमोद महाजन 
कौडल्य व उद्योजकता 
विकास अभियान याविषयी 
उमेदवारांना माहित नसणे. 


मध्यम 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाळा कारणे दाखवा नोटीस 
बजावणे. 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
काम /गैरवर्तन सुधारण्याबाबत इमेलद्वारे कडक ताकीद 
देण्यात येईल. 


प्रज्राक्षणार्थी पद कार्य 
साहित्य संचाचे वितरण (टी- 


मध्यम 


पृष्ठ १३७ पैकी ९६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


शर्ट /जॅकेटआणि टोपीसह 
वितरण न करणे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला कारणे दाखवा नोटीस 
बजावणे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास संचासाठी केलेले 
संवितरण वसुलीयोग्य असेळ व प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणास भविष्यात करण्यात येणाऱ्या प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात येईल. 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
काम /गैरवर्तन सुधारण्याबाबत इमेलद्वारे कडक ताकीद 
देण्यात यावी. 


८. केंद्राच्या ठिकाणी क्षेत्र । मध्यम 
area परिषद प्रमाणित 
प्रशिक्षक उपलब्ध नसणे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाळा कारणे दाखवा नोटीस 
बजावणे. 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
काम /गैरवर्तन सुधारण्याबाबत इमेलद्वारे कडक ताकीद 
देण्यात येईल. 


९. । उमेदवारांना प्रशिक्षण | मध्यम 
साहित्याचे वितरण न करणे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाळा कारणे दाखवा नोटीस 
बजावणे. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास प्रशिक्षण साहित्यासाठी 
केळेळे संवितरण वसुली योग्य असेळ आणि प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणास भविष्यातील करण्यात येणाऱ्या 
प्रदानामधून ते समायोजित करण्यात येईल. 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
काम /गैरवर्तन सुधारण्याबाबत इमेलद्वारे कडक ताकीद 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी ९७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
ठिकाणासाठी विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जाहिरातीद्वारे 
प्रचाळन केलेल्या व प्रसिद्धी 
यासाठीच्या प्रमोद महाजन 
aed व उद्योजकता 


विकास अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांना धरून 
न राहणे. 


निम्न 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाळा कारणे दाखवा नोटीस 
बजावणे. 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
काम /गैरवर्तन सुधारण्याबाबत इमेलद्वारे कडक ताकीद 
देण्यात यावी. 


वर सूचीबद्ध नसलेला अन्य 


उच्च/माध्यम /निम्न वर सूचीबद्ध नसलेला अन्य कोणतही 


कोणताही अपराध अपराध 
संस्था व्यवस्थापन समितीद्वारे उच्च/मध्यम/निम्न अपराध 
याप्रमाणे प्रवर्गुकृत केला जाईल. संस्था व्यस्थापक समिती 
कार्यवाहीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन समितीकडे हे प्रकरण 
त्यावरील भाष्यसह अग्रेषित करील. 
नंतरच्या अपराधानंतर दंडात्मक कारवाई : 
अपराधाचे निम्न मध्यम उच्च 
स्वरूप 
दुसरा संबंधित तुकडीसाठीच्या | १ प्रकल्पासाठी | १) प्रकल्पासाठीची 
अपराध । संवितारणा इतका दंड, जो प्रकल्प | अतिरिक्‍त ५ टक्के | अतिरिक्‍त २० टक्के 
कार्यान्वयन अभिकरणाला । लक्ष्ये किंवा उर्वरित | लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
भविष्यात केल्या जाणाऱ्या | लक्ष्ये यापैकी जी कमी । लक्ष्ये यापैकी जी कमी 
प्रदानामधून समायोजित करण्यात | असतील तेवढी लक्ष्ये| असतील तेवढी लक्ष्ये 
येईल. यापैकी जी कमी | कमी करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ९८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


असतील तेवढी लक्ष्ये 
कमी करणे. 


२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 


२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 
केले जाणार नाही. 


केले जाणार नाही. 
३) विसंगत/अनुरूप 
तुकडीसाठी यापूर्वी 


३) विसंगत/अनुरूप 


केलेले कोणतेही 


तुकडीसाठी यापूर्वी 
केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 


संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


तिसरा 
अपराध 


संबंधित तुकडीसाठी संवितारणा 


१) प्रकल्पासाठी 


१) प्रकल्पासाठीची 


इतका दंड, जो प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाला 
करावयाच्या भविष्यातील 


अतिरिक्त १० टक्‍के 


अतिरिक्त १५ टक्‍के 


लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 


प्रदानामधून समायोजित करण्यात 
येईल. 


असतील तेवढी लक्ष्ये 


लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 
असतील तेवढी लक्ष्ये 


यापैकी जी कमी 
असतील तेवढी लक्ष्ये 
steal करणे. 


कमी करणे. 
२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 


२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 
केले जाणार नाही. 


केले जाणार नाही. 
३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 


३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 


संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 


प्रकल्प कार्यान्वयन 


करावयाच्या 


पृष्ठ १३७ पैकी ९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


चौथा 
अपराध 


संबंधित तुकडीसाठीच्या 


१) प्रकल्पासाठी 


१) प्रकल्पासाठीची 


संवितारणा इतका दंड, जो प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाला 
करावयाच्या भविष्यातील 


अतिरिक्त 94 टक्‍के 


अतिरिक्त २५ टक्के 


लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 


प्रदानामधून समायोजित करण्यात 
येईल. 


असतील तेवढी लक्ष्ये 


लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 
असतील तेवढी लक्ष्ये 


यापैकी जी कमी 
असतील तेवढी लक्ष्ये 
अक्मी करणे. 


कमी करणे. 
२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 


२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 
केले जाणार नाही. 


केले जाणार नाही. 
३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 


३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 


संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


पाचवा 
अपराध 


संबंधित तुकडीसाठीच्या 


१) प्रकल्पासाठी 


१) प्रकल्पासाठीची 


संवितारणा इतका दंड, जो प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाला 
करावयाच्या भविष्यातील 


अतिरिक्त २० टक्के 


अतिरिक्त ३० टक्के 


लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 


प्रदानामधून समायोजित करण्यात 
येईल. 


असतील तेवढी लक्ष्ये 


लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 
असतील तेवढी लक्ष्ये 


यापैकी जी कमी 


कमी करणे आणि संपूर्ण 


पृष्ठ १३७ पैकी १०० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


असतील तेवढी लक्ष्ये 
कमी करणे. 


प्रकल्पासाठी २० टक्के 
हप्ता जो निश्चित 


२) उक्त तुकडीसाठी 


तारखेपर्यंत संवितरीत 


कोणतेही संवितरण 
केले जाणार नाही. 


करण्यात आलेला 
नसल्यास जप्त 


३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुलीयोग्य 


करण्यात येईल. 
२) उक्त तुकडीसाठी 
कोणतेही संवितरण 


असेल आणि भविष्यात 


केले जाणार नाही. 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 


३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुलीयोग्य 
असेळ आणि भविष्यात 


समायोजित करण्यात 
येईल. 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


सहावा 
अपराध 


१) प्रकल्पासाठी अतिरिक्‍त ०५ 
टक्के लक्ष्ये किंवा उर्वरित लक्ष्ये 
यापैकी जी कमी असतील तेवढी 
लक्ष्ये कमी करणे. 

२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण केले जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 


१) प्रकल्पासाठी 
अतिरिक्त २५ टक्के 
लक्ष्ये किंवा उर्वरित 
लक्ष्ये यापैकी जी कमी 
असतील तेवढी लक्ष्ये 
कमी करणे. 

२) उक्त तुकडीसाठी 


केलेले कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेळ आणि 


कोणतेही संवितरण 
केले जाणार नाही. 


भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला करावयाच्या 


३)विसंगत तुकडीसाठी 


१) प्रकल्प थांबविला 
जाईल. 

२) त्या प्रकल्पासाठी 
पुढील हप्त्याचे 
संवितरण करण्यात 
येणार नाही. 

३) संबंधित क्षेत्रात सहा 
महिन्यासाठी कोणतीही 
लक्ष्ये असणार नाहीत. 
४) उक्त तुकडीसाठी 


यापूर्वी केलेले कोणतेही 


प्रदानामधून ते समायोजित 
करण्यात येईल. 


संवितरण वसुलीयोग्य 


कोणतेही संवितरण 
केले जाणार नाही. 


असेल आणि भविष्यात 


५) विसंगत तुकडीसाठी 


पृष्ठ १३७ पैकी १०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


प्रकल्प कार्यान्वयन | यापूर्वी केलेले कोणतेही 
अभिकरणाला संवितरण वसुलीयोग्य 
करावयाच्या असेल आणि भविष्यात 
प्रदानामधून ते | प्रकल्प कार्यान्वयन 
समायोजित करण्यात | अभिकरणाला 
येईल. करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 
सातवा ।१) प्रकल्पासाठी अतिरिक्त go | 49) प्रकल्पासाठी | १ वर्षासाठी काळ्या 
अपराध | टक्के लक्ष्ये किंवा उर्वरित लक्ष्ये| अतिरिक्‍त ३० टक्के | यादीत टाकणे. 
यापैकी जी कमी असतील तेवढी । लक्ष्ये किंवा उर्वरित जर ssc प्रकल्प 
लक्ष्ये कमी करणे. लक्ष्ये यापैकी जी कमी | कार्यान्वयन अभिकरण 
२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही | असतील तेवढी लक्ष्ये orion तर पुढील १२ 
संवितरण केले जाणार नाही. कमी करणे. महिन्यांसाठी लक्ष्य 
३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी | २ उक्त तुकडीसाठी | वितरीत करण्यात 
केलेले कोणतेही संवितरण | कोणतेही संवितरण । येणार नाही. 
वसुलीयोग्य असेल आणि | केले जाणार नाही. 
भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन | ३) विसंगत तुकडीसाठी 
अभिकरणाला करावयाच्या | यापूर्वी केलेले कोणतेही 
प्रदानामधून ते समायोजित | संवितरण वसुलीयोग्य 
करण्यात येईल. असेल आणि भविष्यात 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 
आठवा ।१) प्रकल्पासाठी अतिरिक्त १५ | १ प्रकल्पासाठी उर्वरित 
अपराध | टक्के लक्ष्ये किंवा उर्वरित लक्ष्ये | लक्ष्ये रद्द करण्यात 
यापैकी जी कमी असतील तेवढी येतील व पूर्ण 


लक्ष्ये कमी करणे. 


प्रकल्पासाठी २० टक्के 


पृष्ठ १३७ पैकी १०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


2) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण HS जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 
केलळेळे कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेल आणि 
भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 


हप्ता जो निश्चित 
तारखेपर्यंत संवितरीत 
करण्यात आला 
नसल्यास जप्त 
करण्यात येईल. 

२) उक्त तुकडीसाठी 


अभिकरणाला करावयाच्या 


कोणतेही संवितरण 


प्रदानामधून ते समायोजित 
करण्यात येईल. 


केले जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 
संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


नववा 
अपराध 


१) प्रकल्पासाठी अतिरिक्‍त २० 


१) प्रकल्प थांबविळा 


टक्के लक्ष्ये किंवा उर्वरित लक्ष्ये 
यापैकी जी कमी असतील तेवढी 
लक्ष्ये कमी करणे. 


जाईल. 
2) त्या प्रकल्पासाठी 
पुढील हप्त्याचे 


२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण HS जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 
Sd कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेळ आणि 
भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 


संवितरण करण्यात 
येणार नाही. 

३) संबंधित क्षेत्रात सहा 
महिन्यासाठी कोणतीही 
लक्ष्ये असणार नाहीत. 
४) उक्त तुकडीसाठी 


अभिकरणाला करावयाच्या 


कोणतेही संवितरण 


प्रदानामधून ते समायोजित 
करण्यात येईल. 


केले जाणार नाही. 
५) विसंगत तुकडीसाठी 
यापूर्वी केलेले कोणतेही 


पृष्ठ १३७ पैकी १०३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


संवितरण वसुलीयोग्य 
असेल आणि भविष्यात 
प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला 
करावयाच्या 
प्रदानामधून ते 
समायोजित करण्यात 
येईल. 


दहावा 
अपराध 


१) प्रकल्पासाठी अतिरिक्त २५ 
टक्के लक्ष्ये किंवा उर्वरित लक्ष्ये 


प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला एक 


यापैकी जी कमी असतील तेवढी 
लक्ष्ये कमी करणे. 


वर्षासाठी/याशिवाय 
जेंव्हा क्षेत्र कौशल्य 


२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण HS जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 
eos कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेल आणि 


परिषद हि प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरण 
असेल किंवा काळ्या 
यादीत टाकावे. 

क्षेत्र विकास परिषदेला 


भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 


पुढील १२ महिन्यांसाठी 


अभिकरणाला करावयाच्या 


पूर्व कौडशल्यज्ञान 


प्रदानामधून ते समायोजित 
करण्यात येईल. 


मान्यता लक्ष्ये देण्यात 
येणार नाहीत. 


अकरावा 
अपराध 


१प्रकल्पासाठी अतिरिक्‍त 30 
टक्के लक्ष्ये किंवा उर्वरित लक्ष्ये 
यापैकी जी कमी असतील तेवढी 
लक्ष्ये कमी करणे. 

2) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण केले जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 
ood कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेळ आणि 
भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला करावयाच्या 


पृष्ठ १३७ पैकी १०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


प्रदानामधून ते समायोजित 
करण्यात येईल. 


बारावा 
अपराध 


१) प्रकल्पासाठी उर्वरित लक्ष्ये रद्द 
करण्यात येतील व पूर्ण 
प्रकल्पासाठी २० टक्के हप्ता जो 
निश्चित तारखेपर्यंत संवितरीत 
करण्यात आला नसल्यास जप्त 
करण्यात येईल. 

२) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण केले जाणार नाही. 

३) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 
eos कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेल आणि 
भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला करावयाच्या 
प्रदानामधून ते समायोजित 
करण्यात येईल. 


तेरावा 
अपराध 


) प्रकल्प थांबविला जाईल. 

२) त्या प्रकल्पासाठी पुढील 
हप्त्याचे संवितरण करण्यात येणार 
नाही. 

3) संबंधित क्षेत्रा सहा 
महिन्यासाठी कोणतीही लक्ष्ये 
असणार नाहीत. 

४) उक्त तुकडीसाठी कोणतेही 
संवितरण केले जाणार नाही. 

५) विसंगत तुकडीसाठी यापूर्वी 
eos कोणतेही संवितरण 
वसुलीयोग्य असेळ आणि 
भविष्यात प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाला करावयाच्या 
प्रदानामधून ते समायोजित 


पृष्ठ १३७ पैकी १०५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


करण्यात येईल. 


प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला 
एक वर्षासाठी/याशिवाय जेंव्हा 
as area परिषद हि प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरण असेल 
किंवा काळ्या यादीत टाकावे. 

क्षेत्र विकास परिषदेला पुढील १२ 
महिन्यांसाठी पूर्व कौडल्यज्ञान 


चौदावा 
अपराध 


मान्यता लक्ष्ये 
नाहीत. 


देण्यात येणार 


महत्वाच्या संज्ञा: 


प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (PMKUVA) 


पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता : Recognition of Prior Learning / RPL 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारण : प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था / PIA 
निर्धारण : मूल्यमापन / Assessment 

क्षेत्र कौडाल्य परिषद : सेक्टर स्कील कौन्सिल / SSC 

संघटन अभिकरण : मोबीलायझेशन एजन्सी 

Genre : अभ्यासक्रम 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार 


: RPL Facilitator 


: National Skills Qualifications Framework /NSQF 


प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण : Training of Trainer 
स्वयं निर्धारण : Self-Assessment 
राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हता संरचना 

दिझ्ानिदेशन : Orientation प्रशिक्षण 
सेतु पाठयक्रम : Bridge Course 
निर्धारण अभिकरण 


: मूल्यमापन संस्था / Assessment Agency 


पृष्ठ १३७ पैकी १०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


सामाईक माईक मानके : Common Norms 
DBT : Direct Beneficiary Transfer 
प्रदान : Payout 


पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता छाननी समिती: Screening Committee 
कार्यकारी समिती : Executive Committee 


Weld : Supporting 


प्रकल्प ४ - अव्वल दर्जाच्या (श्रेष्ठतम श्रेणी) नियोक्त्यांच्या पूर्व ज्ञान मान्यते बाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे 


(Best In Class Employer) 


१) उद्दिष्टे : 

योजनेतील पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यतेच्या पद्धतीमध्ये क्षेत्र कौशल्य परिषदेमार्फत विविध क्षेत्रातील 
सर्वात नामांकित नियोक्त्यांसोबतच्या सहयोगावर लक्ष केंद्रित केले आहे. श्रेष्ठतम श्रेणीतील 
अव्वल दर्जाच्या नियोक्त्यानी त्यांच्या कामकाजाच्या विविध क्षेत्रातील त्यांच्या कर्मचार्यांना 

प्रमाणित करणे या अटींसह क्षेत्र leet परिषदेकडून निवड केली जाणे अपेक्षित आहे. 
अव्वल दर्जाच्या नियोक्त्याना कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी ठेऊन विविध क्षेत्रामधील अशा 
विद्यमान नियोक्त्यांकडील प्रमाणित नसलेल्या मोठ्या संख्येतील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय कौशल्य 
Sed! संरचनेचे प्रमाणन देणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पामध्ये “नियोक्ता Paka” 
म्हणून अव्वल दर्जाचे अधिकारी / कर्मचारी (उदा. हेड शेफ विभागीय 
प्रमुख/पर्यवेक्षक/कार्यशाळा व्यवस्थापक/वरिष्ठ पर्यवेक्षक/मुख्य Patera प्रशिक्षक) यांचा वापर 
करून घेण्याकडे लक्ष दिले जाईल. क्षेत्र कौडाल्य परिषद, राष्ट्रीय कौडाल्ये अर्हता संरचेने 
अंतर्गत पात्र पदकार्याशी कर्मचाऱ्याच्या क्षमतेचा मेळ घालण्यासाठी एकत्रित काम करतील. 
विनिर्दिष्ट पद कार्याची आवश्‍यकता असेल त्याबाबतीत क्षेत्र कौडल्य परिषद, नवीन पद 
कार्यासाठी मानके तयार करील आणि ती राष्ट्रीय कौशल्य आर्हता संरचने संलग्न करील. 
उद्योगांशी संपर्क करणे, निर्धारकाचे व लाभार्थ्यांचे दिशानिदेशान करणे आणि निर्धारणाची व 
प्रमाणीकरणाची व्यवस्था करणे यासाठी क्षेत्र कौशल्य परिषद हा महत्वाचा दुवा असेल. नियोक्ता 
निर्धारकाने निर्धारण यडवास्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर, क्षेत्र कौशल्य परिषद, राष्ट्रीय कौशल्य 
पृष्ठ १३७ पैकी १०७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


अर्हता संरचेनेरूप प्रमाणपत्रे देईल. प्रमाणपत्रावर, नियोक्त्याच्या बोधचिन्हाचा अंतर्भाव करून 
त्याचेही जाहिरातीद्वारे प्रचालन Hoe असेल. दस्तऐवज व मान्यता यासाठीच्या आवशयकता 
किमान ठेऊन प्रकल्पाला मान्यता दिलेल्या वित्तीय विवरणपत्रामध्ये पद कार्य व उद्योग यात 
बदल करण्याची मुभा देवून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी कडून /कौशल्य विकास 
रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून, क्षेत्र Hired परिषदेला, प्रारंभिक लक्ष्य उद्योग/कॉर्पोरेट 
क्षेत्र, पद कार्य, कालावधी करिता व वित्तीय मान्यता देण्यात येतील. 


१.१ पात्रता निदर्शक (Indicative) 


क) नियोक्ता 


संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून पात्रता निकष तयार करण्यात येतील. प्रत्येक क्षेत्रासाठीचे 


पात्रता निकष परिपूर्ण नसले तरीही खाली मापदंड देण्यात आले आहेत. क्षेत्र कौशल्य परिषद श्रेष्ठतम 


नियोक्‍्ताचे त्यांनी केलेले वर्गीकरण देईल आणि त्यानुसार ते क्षेत्र निहाय मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट 
केले जाईल. 


उलाढाल 

कर्मचाऱ्यांची संख्या 

मुंबई NAL बाजारावर/राष्ट्रीय होअर बाजारावर सूचीबद्ध असणे. 
कामकाजाची वर्ष 

पारितोषिके / मान्यता 

इतर निकष 


खो) कर्मचारी 


संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून प्रत्येक क्षेत्रासाठीचे पात्रता निकष तयार करण्यात येतील. 


परिपूर्ण नसले तरी निदर्शक असे मापदंड खाली देण्यात आले आहेत. 


क्षेत्र कौशल्य परिषद पात्र कर्मचाऱ्याचे bos वर्गीकरण देईल. आणि त्यानुसार ते क्षेत्र निहाय केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये समाविष्ट केळे जाईल. 


पात्र नियोक्‍ताच्या वेतन पटावरील कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार. 

राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता संरचेने अंतर्गत अगोदरच प्रमाणित न केलेले. 

अव्वल दर्जाच्या नियोक्त्यांकडे काम करण्याचा किमान ०१ वर्षाचा अनुभव असलेले किंवा ०२ 
वर्षाचा अनुभव असेलेले . 


पृष्ठ १३७ पैकी १०८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


« प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार इतर 
अनिर्वाय आव्यक गोष्टी. 


१.२ अंमलबजावणी (कार्यान्वयन) यंत्रणा. 


कार्यक्रमाचे क्रमवार सचित्र आढावा पुढीलप्रमाणे देता येईल. 


आकृती ४ : अव्वल दर्जाच्या श्रेणीतील नियोक्त्याच्या केलेल्या जाणाऱ्या पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या 
कार्यान्वयनातील कार्यक्रमाचा क्रम : 


पात्र नियोक्त्या जाचे संवेदिकरण नियोक्ता निर्धारक व कर्मचारी प्रकल्प सादर करणे व मान्यता. 
(Sensatization) करणे आणि निश्चित करणे. 


त्यांना सामावून घेणे. 


__'क ee 
नियोक्ता निर्धारकाचे 
दिज्ानिदेशान 


निर्धारण प्रमाणन (Cobranding सह) 


क) पात्र नियोक्त्यामध्ये संवेदिकरण (Sensitization) आणि त्यांना सामावून घेणे. 

* क्षेत्र कौशल्य परिषदेला नियोक्त्याची श्रेष्ठतम श्रेणीतील नियोक्ता म्हणून त्यांच्या संबंध क्षेत्रातील 
पात्रता निश्चित करण्याकरिता मुभा दिळी जाईल. 

७ पात्रता निकषांना अंतिमरूप दिल्यानंतर क्षेत्र कौशल्य परिषद, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटीस आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयास अधिसूचित करील. क्षेत्र कौशल्य 
परिषदाना मार्गदर्शक तत्वांच्या शासकीय अधिसूचनेच्या दिवसापासून ३० दिवसाच्या आत 
याबाबतचा तपशील देण्याबाबत सूचित करण्यात येईल. 

© क्षेत्र कौशल्य परिषदांना त्यांच्या नियामक परिषद सदस्याच्या उद्योग/व्यवसायाशी आणि त्यांच्या 


क्षेत्रातील अन्य अव्वल दर्जाच्या उद्योगाशी संपर्क ठेवण्याबाबत प्रोस्ताहन देण्यात येइल. 


७ क्तेत्र कौडल्य परिषद पात्र उद्योगाशी संपर्क साधील आणि प्रकल्प प्रकारासाठी पदकार्य आणि 
संभाव्य लक्ष्ये निश्चित करील. 


ख) नियोक्ता निर्धारक व कर्मचारी निश्चित करणे. 
«७ नियोक्ते त्यांच्या विभागातून नियोक्ता निर्धारक निश्चित करतील. 


पृष्ठ १३७ पैकी १०९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


«७ नियोक्ता विभागीय प्रमुख/अव्वल दर्जाचे अधिकारी / कार्यशाळा व्यवस्थापक /वरिष्ठ 
पर्यवेक्षक/मुख्य प्रशिक्षक कर्मचारी “नियोक्ता निर्धारक” म्हणून पर्यवेक्षकांना निश्चित करील. 
७ “नियोक्ता निर्धारक” हा आवश्‍यक अर्हता असणारा आणि त्या पद कार्याबाबत निर्धारण केले जात 
असेल त्या पद्कार्याची किमान अनुभव असणारा अनुभवी कर्मचारी असेल. 
«७ नियोक्ता देखील या प्रकल्प पद्धती अंतर्गत पात्रता शर्ती निकषानुसार त्यांच्या कर्मचाऱ्याचे, 
औद्योगिक कार्यनिहाय वर्गीकरण करील आणि प्रकल्प सादर करण्यासाठी क्षेत्र कौशल्य 
परिषदेकडे सर्व कर्मचाऱ्याची सूची पाठवील. 
«७ नियोक्ताव क्षेत्र कौशल्य परिषद, यांनी औद्योगिक पद कार्ये हि राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता सूची 
आणि राष्ट्रीय व्यवसाय मानके यानुसार निश्चित करणे/त्यांचा मेळ घालणे. 
© राष्ट्रीय कौशल्य seat संरचना स्तर ३ व त्यावरील स्तरासाठीची, राष्ट्रीय व्यवसाय मानके 
Med! Yat या प्रकल्पा अंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल. विवक्षित प्रकरणी, राष्ट्रीय कौशल्य 
अर्हता संरचना स्तर २ याचा देखील समावेश करता येईल. 
७ ज्या पद कार्यासाठी (लायसन्स) किंवा तत्सम शासकीय विनियमन आवश्‍यक असेल अशी पद 
कार्ये, पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या प्रकार ४ साठी विचारात घेता कामा नये. कारण लायसन्स म्हणजे 
विवक्षित नोकरी/व्यापार करण्यासाठीची एखाद्या व्यक्तीमधील क्षमतेची मान्यता असते. ज्या 
प्रकरणामध्ये लायसन्स च्या कक्षेत येत नसलेल्या पद कार्याशी संबंधित असणारे किंवा 
CRIA कक्षेत येत असलेल्या Hewes भर टाकता येतील असे कौडल्य प्रकार 
शिकविण्यात किंवा प्रमाणित करण्यात येत असतील अशाच प्रकरणाचा केवळ पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता ज्ञान प्रकार ४ अंतर्गत विचार करता येईल. 
ग) प्रकल्प सादर करणे आणि मान्यता 
७ क्षेत्र कौशल्य परिषद प्रकल्पावर प्रक्रिया करण्यासाठी “MSSDS” कडे (महाराष्ट्र राज्य 
कौशल विकास सोसायटी) प्रस्ताव सादर करील. प्रस्तावाचा नमुना/जोडपत्र-१ मध्ये दिळा 
आहे. 

« प्रस्तावात नियोक्ता, कर्मचारी, नियोक्ता निर्धारक sted, पद्कार्ये सूची, कार्यान्वयन 
योजना इ.च्या TIT समावेश असेल. 

७ महाराष्ट्र राज्य कौड़ठाल्य विकास सोसायटीकडे प्रस्तावाची छाननी करण्यात येईल आणि तो 
कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या कार्यकारी समितीकडे पाठविण्यात 


पृष्ठ १३७ पैकी ११० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


येईल. वित्तीय मान्यतेसाठी प्रकल्पाचे कार्यान्वयन, संघटन, दिझानिदेशन, निर्धारण व 
प्रमाणन या तपशिलाचे कार्यकारी समितीकडून मूल्यमापन करण्यात येईल. 

कार्यकारी समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, क्षेत्र okey परिषदेला प्रकल्पाचे 
कार्यान्वयन करण्याकरिता परवानगी देण्यात येईल. 


घ) नियोक्ता निर्धारक, दिशानिदेठान 


मान्यता मिळाल्यानंतर, क्षेत्र कौशल्य परिषदेचे प्रमुख संसाधनी राष्ट्रीय कौशल्य आर्हता 
संरचना, अर्हता सूची (QP) व राष्ट्रीय व्यवसाय मानके (NOS) यानुसार “नियोक्ता निर्धारक” 
निश्चित करण्यासाठी दिझानिदेशान आयोजित करतील. 

क्षेत्र कौशल्य परिषदा प्रमुखाने संक्षिप्त संगणकीय दिझानिदेशन प्रमाणकानुसार नियोक्ता 
दिझ्ानिदेशञन कार्यक्रमाचे आयोजन करील. 

क्षेत्र कौशल्य परिषद विहित नमुन्यात कर्मचाऱ्यांचे तपशील मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर 
नियोक्‍ता/ नियोक्ता निर्धारकाचे दिशानिदेशन (Orientation) देखील करील. 

नियोक्ता faker यथोचितरित्या भरावयाची आणि प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी 
कौशल्य परिषदेकडे द्यावयाची निकाल पत्रिका भरण्याविषयीचे दिझानिदेडान क्षेत्र कौडाल्य 
परिषदेकडून करण्यात येईल. 


ड) निर्धारण 


क्षेत्र कौशल्य परिषदेने दिशानिदेदहान केलेळे नियोक्ता निर्धारक या प्रकल्पाच्या 
प्रकाराखालील निर्धारण पार पाडतील. 

क्षेत्र कौशल्य परिषदा नियोक्ता निर्धारकास निर्धारणाचे निकष आणि प्रश्न संच पुरवतील. 

क्षेत्र कौशल्य परिषदेला प्रत्यक्ष स्थळी निर्धारण करण्यासाठी संगणकीय (ऑनलाईन) पोर्टल 
विकसित करण्यास/त्याचा वापर करण्यास उत्तेजन देण्यात येते. या बाबतीत नियोक्ता 
निर्धारक निर्धारण करण्यासाठी सुविधाकार म्हणून काम करील. 

ऑफलाईन निर्धारण बाबतीत घेतलेल्या चाचणीचा व प्रात्यक्षिकरित्या(व्हीडीओ) ध्वनीचित्र 
मुद्रनाद्वारे आणि इतर गोष्टी इ. यासाठी random पद्धतीने 8/087065 /पुरावा मिळविण्यात 
येईल. निर्धारणाची पुरावा मिळावयाची टक्केवारी हि, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था 
संबंधित क्षेत्र कौडल्य परिषदेशी विचारविनिमय करून ठरवील आणि ती १०० टक्‍क्‍यांपर्यंत 
नेता येऊ शकते. 


पृष्ठ १३७ पैकी १११ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


*« पद कार्य राष्ट्रीय कौशल्य अर्हता संरचनेत बसविण्यापूर्वी आणि प्रमाणन करण्यात आलेले 


नसावे. 
« या पद्धतीमध्ये निर्धारण करण्यासाठी पद्धती प्रति दिन प्रति निर्धारक निर्धारणाची कमाल 
संख्या ठरवलेली असावी. 
कार्ये जबाबदारी 

निर्धारणाचे निकष क्षेत्र कौशल्य परिषद 

प्रश्न संच क्षेत्र कौठल्य परिषद 

निर्धारण करणे अंतर्गत 

निकाल कळविणे नियोक्ता क्षेत्र कौडल्य परिषदेस राष्ट्रीय 
व्यवसाय मानकाची गुणपत्रिका पाठवील. 

प्रमाणन क्षेत्र कौडाल्य परिषद प्रमाणपत्र तयार करील. 
Wenig ya (को-ब्रान्डेड ) 

च) प्रमाणन : 


७ नियोक्ता निर्धारकाने क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून देण्यात आलेल्या विहित नमुन्यात क्षेत्र कौशल्य 


परिषदेला निकाळ पाठवील. कौशल्य विकास व्यवस्थापन यंत्रणेने देखील प्रक्रिया सुकर 


करण्यासाठी एक्सेल अपलोड सुविधा द्यावी. 


e क्षेत्र कौशल्य परिषद सह प्रसिद्धी युक्‍त असे, प्राप्त केलेले प्रमाणपत्र देईल आणि ते नियोक्‍्त्यास 


देखील पाठवील. निकालाच्या परिगणनेवरील अधिक तपशील पुढे नमूद केला आहे. 
« नियोक्ता कर्मचाऱ्याना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी नियोक्त्याच्या परीवास्तुत प्रमाणपत्र 


वितरण समारंभ आयोजित करील. 


« पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उमेदवारांना दुहेरी-बोधचिन्ह असलेले प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 


१.३ निधी व्यवस्था : 


७ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान या योजनेच्या एकूण निधीपैकी २०% 
इतका निधी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (RPL) प्रकल्पासाठी वापरण्यात येईल. त्याकरिता निधी 
उपलब्ध झाल्यानंतर सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद प्रकल्प प्रकारांपैकी प्रकारनिहाय 
विभागणी, लाभार्थ्यांची संख्या इत्यादी बाबी निश्चित केल्या जातील. 


पृष्ठ १३७ पैकी ११२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


७ प्रकल्प प्रकारासाठी क्षेत्र कौडल्य परिषदांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमासाठी त्यांना पुढील 
बाबीकरिता निधी प्रस्तावित केले आहे. 
« पुढील बाबींवरील खर्च : 
> नियोक्त्याची शिफारस करणे आणि त्यांना सामावून घेणे. 
प्रकल्प नमुना सादर करणे. 
नियोक्ता निर्धारकाचे दिशानिदेशान करणे. 
निर्धारणावरील प्रशासकीय खर्च. 
निर्धारण निकष आणि प्रश्नसंच यांची तरतूद करणे. 
संगणकीय (ऑनलाईन) निर्धारण (लागू असल्यास) करणे. 
प्रमाणपत्रे तयार करणे. 


१४” VV VV WV 


* प्रति उमेदवार प्रदान (fraate/ Indicative) 

संगणकीय (ऑनलाईन) निर्धारण करण्यासाठी क्षेत्र कौडल्य परिषदेला प्रदान । रु. ८००/- 

असंगणकीय (ऑफलाईन) निर्धारण करण्यासाठी क्षेत्र कौडल्य परिषदेला | रु. ५००/- 

प्रदान 

* उपरोक्त प्रदान खर्चाची कमाल मर्यादा दर्शविते आणि क्षेत्र कौशल्य परिषदेना निर्धारण पद्धती 

आणि करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार आणखी स्पर्धात्मक खर्च मिळू शकतो. 

« क्षेत्र कौशल्य परिषदेला तुकडीनुसार कर्मचाऱ्याच्या यशस्वी प्रमाणानंतर प्रदान केले जाईल. 

७ प्रमोद महाजन कौडल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या अंतर्गत 
०३ वर्षासाठी सर्व प्रमाणित उमेदवारांना अपघाती विमा देण्यात येईल. 

© प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे प्रमाणित उमेदवारांना रु. ५०० ते १००० इतकी रक्‍कम (Award 


Money). 


जोडपत्र क पात्रतेचे निकष, नियोकक्‍्त्याची पात्रता निदर्डाक 
« प्रत्येक क्षेत्रासाठीचे पात्रतेचे निकष संबंधित aa okie परिषदेकडून निश्चित करण्यात येतील. 
निदर्शक मापदंड पुढे देण्यात आले आहेत आणि ते परिपूर्ण नाहीत. 
> कर्मचाऱ्याची संख्या 
> मुंबई शेअर बाजारात/ राष्ट्रीय होअर बाजारात सूचीबद्ध 
> कार्यरत असलेली वर्ष 


पृष्ठ १३७ पैकी ११३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


> पारितोषिके / मान्यता 
> इतर कोणतेही 


© क्षेत्र कौशल्य परिषद आपले श्रेष्ठतम नियोक्त्याचे तिने केलेले वर्गीकरण देईल आणि त्यानुसार ते 
क्षेत्र निहाय केलेल्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. 


«७ कर्मचारी अर्हता निदर्शक 


« संबंधित क्षेत्र कौडल्य परिषदेकडून प्रत्येक क्षेत्रासाठी पात्रता निकष तयार करण्यात येतील. 


निदर्शक मापदंड देण्यात आले आहेत आणि ते परिपूर्ण नाहीत. 


> पात्र नियोक्त्यच्या वेतनपटळावरील कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार. 


> श्रेष्ठतम नियोक्त्याकडे किमान १ वर्षाचा काम करण्याचा अनुभव असलेले किंवा एकूणच 
दोन वर्षाचा अनुभव असलेले. 


> प्रधानमंत्री कौठाल्य विकास योजना / प्रमोद महाजन कौडाल्य व उद्योजकता विकास 


अभियान यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार इतर अनिर्वाय आवश्यक गोष्टी. 


> क्षेत्र कौशल्य परिषद पात्र कर्मचाऱ्यांचे तिने केलेले वर्गीकरण देईल आणि त्यानुसार ते 
क्षेत्र निहाय केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. 


जोडपत्र ख) प्रस्ताव सादरीकरण नमुना 


विभाग १ : प्रकल्पाचा आढावा 


को) प्रकल्प शीर्षक 


खो) प्रस्तावक क्षेत्र 
alate’ परिषदेचे नाव 


ग) श्रेष्ठतम fried / fared 
नाव 


१) सहभाग घेत असलेल्या नियोक्ता १ चे नाव 
2) सहभाग घेत असलेल्या नियोक्ता २ चे नाव (सर्व 
नियोक्त्यांचे तपशील समाविष्ट करावेत.) 


घ) श्रेष्ठतम नियोक्त्याच्या / श्रेष्ठतम 
नियोक्त्याच्या पात्रतेचे निकष 
नियोक्त्याने /श्रेष्ठतम नियोक्त्यानी पूर्तता 
केलेल्या निकषांची यादी नमूद करा. 


(नियोक्ता निहाय पात्रतेचे निकष नमूद करावेत.) 


पृष्ठ १३७ पैकी ११४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौडल्य-१ (अभियान-१) 


ड) व्याप्तीत आणलेली प्रकल्पाची ठिकाणे 


(संख्या)राज्यांमध्ये पूर्व ज्ञान मान्यतेची (संख्या) ठिकाणे 


/जिल्हा १. ठिकाण१ वजिल्हा १ 
२. ठिकाण 2 वजिल्हा २ 
च) प्रस्तावित पदकार्य / पद्कार्य १. HET सूचीप्रमाणे पद्कार्य १ चे नाव (पद्कार्य संकेतांक) 


(राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हता संरचना स्तर) 


२. अर्हता सूचीप्रमाणे पद्कार्य २ चे नाव (पद्कार्य संकेतांक) 
(राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हता संरचना स्तर) 


छ) एकूण प्रस्तावित पूर्व कोडल्यज्ञान | (संख्या) 
मान्यता लक्ष्ये 
ज) प्रकल्प काळावधी (कमाल १२ महिने) | (संख्या) महिने 


विभाग २ : ठिकाणाचा व पद्कार्याचा तपशील 


नियोक्‍तानिहाय तपशील, (वेगवेगळ्या नियोक्त्यांसाठी वेगवेगळे तक्ते द्यावेत) 


अ.क्र जिल्हा ठिकाणाचे नाव पद कार्याची नावे । प्रति पद्कार्य प्रस्तावित 
(राष्ट्रीय pled अर्हता लक्ष्य 
संरचना स्तर) 
श्व 
२ 


विभाग ३: श्रेष्ठतम नियोक्त्याचा तपशील 


(वेगवेगळ्या नियोक्त्यांकरिता वेगवेगळे तक्‍ते भरा) 


नियोक्त्याचे नाव आवश्यक पुष्ठ्यर्थ कागदपत्रे 
प्रवर्तकाचा तपशील १. विधी संस्थापनेचे प्रमाणपत्र 
प्रवर्तकांची थोडक्यात पार्श्वभूमी २. पॅन कार्ड 
नियोक्त्याचे अधिकृत संकेतस्थळ ३. श्रेष्ठतम नियोक्त्याचे अर्हता विषयक 
मापदंडाच्या पुष्ठ्यर्थ कागदपत्रे 
एकल संपर्क प्रतिनिधी | एकल संपर्क प्रतिनिधी । एकल संपर्क प्रतिनिधी । एकल संपर्क प्रतिनिधी 


(5209 स्पॉक) चे नाव 


स्पॉक चे पदनाम : 


स्पॉक चा संपर्क क्रमांक 


स्पॉक चा इमेळ आयडी 


क. विधीसंस्थापनाचे वर्षे : 


पृष्ठ १३७ पैकी ११५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


विभाग ४ : प्रस्तावित वित्तीय बाबी 


अनुक्रमांक खर्चाचे शीर्ष say | प्रति उमेदवार प्रस्तावित शेरा (खर्चाच्या 
रक्‍कम रुपयांमध्ये (कमाल | शिर्षाचे वर्णन आणि 
मर्यादेला अधीन राहून) समर्थन) 


ma क्षेत्र कौठाल्य 
परिषद प्रदान 


२ प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरण प्रदान 


३ उमेदवार DBT 
प्रदान 


एकूण 


जोडपत्र ग - नियोक्ता निर्धारक आणि कर्मचारी यांच्या तपशिलाकरिता नमुना 


पदृकार्याचे 
नाव 
ग ठिका | (राष्ट्रीय | नियोक्ता wre | orga शैक्षणिक । कर्मचाऱ्या | कायमस्व 
डा जिल्हा । णाचे | कौडल्ये ।निर्धारका - /व्यावसायि | ची एकूण | रूपी 
। = वाम वर्ष es aaa ree 
नाव अर्हता चे नाव क अर्हता | संख्या | / 
संरचना 
स्तर) 
Ke 
२ 
3 


RPL प्रकल्प प्रकार ५ : मागणीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यतेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे (0) 
पार्श्वभूमी : 

७ कौठल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने (MSDE) सन २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री कौशल्य विकास 
योजना (PMKVY) सुरु केली. या योजनेचा सन २०१६ मध्ये आणखी विस्तार करण्यात आला. 
भारतीय युवकांना मोठ्या प्रमाणात अधिक ast उपजीविका मिळवण्यात मदत होईल, असे 
उद्योगांशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण घेणे सहज शक्‍य करणे हा या कौडल्य प्रमाणन योजनेचा 
उद्देश होता. पूर्व ज्ञान अनुभवासह किंवा कौडठल्यासह निर्धारणासाठी आणि प्रमाणनासाठी एक 
घटक योजनेच्या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (RPL) घटकाखाली सुरु करण्यात आली. 


पृष्ठ १३७ पैकी ११६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


© सध्या असे आढळून आळे आहे कि, प्रधानमंत्री कौदल्य विकास योजनेचा घटक असलेल्या 
अल्पकालीन प्रशिक्षण (511) योजनेच्या तसेच प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्राच्या (PMKK) कार्यकक्षे 
अंतर्गत मोठ्या संख्येने प्रशिक्षण केंद्रे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या 
आयोजनासाठी चांगल्या दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्राच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याने 
या योजना घटकांचा अधिकाधिक प्रसार करता येईल. म्हणून अज्ञा प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी 
तसेच स्कील इंडिया पोर्टलवर सूचीबद्ध असणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता 
या प्रकल्प प्रकाराद्वारे या प्रशिक्षण केंद्रांना यात सहभागी करून पूर्व ज्ञान मान्यतेसाठी हि केंद्रे 
वापरण्यात येतील/ खुली करण्यात येतील, असे प्रस्तावित आहे. 

© प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता या प्रकल्प प्रकारामध्ये प्रधानमंत्री कौडाल्य 
विकास योजनेच्या GRC वातावरणामध्ये तयार केलेल्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये व्यक्ती पूर्व ज्ञान 
मान्यतेच्या आयोजनेवर प्रामुख्याने भर दिला आहे. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना स्मार्ट 
(SMART/SIP) मार्गदर्शक तत्वाद्वारे घाळून दिलेल्या गुणवत्ता हमी मानकाच्या अनुपालनानंतर 
संलग्नता व अधिस्वीकृती दिलेली आहे आणि प्रधानमंत्री कौशल्ये केंद्रे हि, अत्याधुनिक प्रशिक्षण 
केंद्रे असून ती विविध पाठ्क्रमामध्ये प्रशिक्षण देण्यामध्ये पारंगत आहेत. ही केंद्रे पूर्व कौडल्यज्ञान 
मान्यता प्रमाणित pares व्यक्‍तीच्या समूह निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काम करतील. इच्छुक 
उमेदवारांना एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करून Gals कामगारांसाठीची मागणी व पुरवठा 
यातील अंतर भरून काढणे हे या प्रकल्प प्रकाराचे ध्येय आहे. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
कार्यक्रमाच्या मागणीवर आधारित दृष्टीकोन अनुसरण्यात येईल, ज्यामध्ये प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणास इच्छुक उमेद्वाराची माहिती मागणी एकत्रीकरण (ऑनलाईन) पोर्टल द्वारे एकत्रित 
करणे शक्‍य होईल. 


१. उद्दिष्टे : 
संकल्पनात्मकदृष्ट्या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता हे औपचारिक किंवा अनौपचारिक साधनाद्वारे 
एकत्रित केलेल्या व्यक्‍तीच्या विद्यमान कौडल्यांना वैध ठरविण्याचे एक साधन म्हणून ओळखले 
जाऊ Weed. यामध्ये, अनुभवातून आणि किंवा कामाच्या ठिकाणी काम करता करता प्राप्त होत 
गेलेल्या कौडल्यांचा समावेश होतो. पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या उद्दिष्टांचे मुख्य तीन उद्दिष्ट आहेत. 
१. देशाच्या विद्यमान कार्यदलाच्या क्षमता प्रमाणीकृत राष्ट्रीय कौशल्ये अहर्ता संरचने (१5९0) 
अंतर्गत आणणे. 
२. व्यक्तींची रोजगारक्षमता आणि किंवा उद्योजकता विषयक संधी वाढविणे. 
३. विशिष्ट प्रकारातील ज्ञान विशिष्ट गटापुरते मर्यादित राहिल्यामुळे इतरांबाबत निर्माण झालेली 
असमानता कमी करण्यासाठी संधी पुरविणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी ११७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२. महत्वाच्या संज्ञा आणि पात्रतेचे निकष 
२.१ प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) 

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हि पूर्व ज्ञान मान्यतेचे संपूर्णतः आणि कार्यान्वयन अंमलबजावणी 
करण्यासाठी जबाबदार असलेली, पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पाकरिताची प्रस्तावक संस्था आहे. 
aa ares परिषद (550), श्रेष्ठतम नियोक्ता, मंत्रालयीन / शासकीय संस्था / मंडळे, स्मार्ट/ 
स्कील इंडिया पोर्टल (SMART / SIP) अधिस्वीकृत केंद्रे इ. सारख्या अभिकरणाना प्रमोद महाजन 
कौशल्य उद्योजकता विकास अभियाना अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण म्हणून कार्य करता 
येईल. केंद्राच्या ठिकाणी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता या प्रकाराकरिता पात्र प्रशिक्षण केंद्रामध्ये 
प्रधानमंत्री कौडाल्य विकास केंद्रासह स्कील इंडिया पोर्टलवर सूचीबद्ध, अशा केंद्राचा समावेडा 
असेल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने (NSDC) अधिसूचित केल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट पात्रतेच्या 
वेळोवेळी व्याख्या करता येईल / त्यात फेरफार करता येईल. या प्रकल्प प्रकारा अंतर्गत पात्र प्रशिक्षण 
केंद्राचा म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाचा पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रे म्हणून देखील 
निर्देश करण्यात येईल. 


२.२ पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटना (RPL Facilitator Agency) : 

पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटना ही वेगवेगळ्या yd कौशल्यज्ञान मान्यता 
पद्धतीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे इतर कार्याबरोबरच लाभार्थ्याचे संघटन समुपदेडान, पूर्व छाननी 
आणि दिश्ानिदेशन यासाठी जबाबदार असलेली संस्था आहे. त्या त्या प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरणाने निवडलेल्या व्यक्‍तिगत प्रशिक्षक प्रदात्यांना पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार 
संघटना म्हणून कार्य करता येईल. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण आणि पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
सुविधाकार संघटना मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जेथे लागू असेल तेथे तेच देखील असू शकेल. प्रशिक्षण 
केंद्राच्या ठिकाणी पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता या प्रकल्प प्रकारासाठी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण हे 
पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता सुविधाकार संघटना म्हणून देखील कार्य करील. 


२.३ संघटन अभिकरण (Mobilization Agency) 
संघटन अभिकरण हे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमासाठी उमेदवाराचे संघटन करण्यासाठी 
जबाबदार असलेले कोणतेही अभिकरण आहे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणात पूर्व ज्ञान 
मान्यतेसाठी संघटन अभिकरणास नियुक्‍त करण्यासाठी निवडता येईल. तथापि, तसे करणे अनिर्वाय 
नाही. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता करिता पात्र उमेदवारांची मागणी ऑनलाईन एकत्रित करण्याकरिता 
एक पोर्टल विकसित करण्यात येईल. हे पोर्टल इच्छुक उमेद्वारांसाठी एक संघटन साधन म्हणून 
कार्य करील जे प्रस्तावित पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमाबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी 
उमेदवारांना एक व्यासपीठ पुरवील. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण या ऑनलाईन Wes वरून 
वेगवेगळ्या पद कार्यासाठी पूर्व Heys मान्यता कार्यक्रमासाठीची मागणी वास्तव वेळेनुसार 
पृष्ठ १३७ पैकी ११८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


उपलब्ध होणे शक्‍य असेल हे पोर्टल प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणे आणि इच्छुक उमेदवार यामधील 
माहितीचे अंतर कमी करील आणि पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणित होण्यासाठी इच्छुक 
कार्यालयाची मागणी व पुरवठा यांचा मेळ शिघ्रतेने बसवला जाईल. 


२.४ लक्ष्यीत लाभार्थी 
संघटन अभिकरणाच्या सहाय्याने / सहाय्यशिवाय प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने निश्चित 
केलेले संपूर्ण देशभरातील कौशल्य नसलेले अप्रमाणित कार्यबल म्हणजे या मार्गदर्शक तत्त्वांतील 
लक्ष्यीत लाभार्थी आहेत. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता हे भारतीय राष्ट्रीयत्व असलेल्या कोणत्याही 
उमेदवारास लागू आहे जो, 
«७ नाव नोंदणीच्या दिनांकास अर्हत सूचीच्या आवडक्‍्यतेनुसार किमान वयाच्या निकषांची पूर्तता 
करीत असेल. 
«७ वैध आधारकार्ड धारक असेल. 
« क्षेत्र कौशल्य परिषदेने त्या त्या पदकार्यासाठी स्पष्ट केलेल्या पूर्व छाननीच्या निकषांची 
पूर्तता करीत असेल. 
« प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या शासन निर्णयानुसार इतर 


निकष. 


२.५ पद कार्ये (Job roles) 

राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हत समितीने (NSQF) स्तर ३ व त्यावरील क्षेत्र कौशल्य परिषदांनी विहित 
केलेल्या आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या संकेत स्थळावर व सूचीबद्ध केलेल्या सर्व अर्हता 
सुचीच्या या प्रकल्प प्रकारातील पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता आयोजनासाठी पात्र लागू आहेत. तथापि 
राष्ट्रीय कौसल्ये अर्हत संरचना स्तर २ च्या पद कार्यांना देखील प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाने 
दिलेल्या तपश्ीीलावर समर्थनासह अपवादात्मक परिस्थितीत मान्यता देता येईल. तसेच प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरण, ज्या पद कार्यासाठी त्याच्या केंद्राला महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी 
/ राष्ट्रीय Hated विकास महामंडळ यांच्याकडून वैध संलग्नता आणि / किंवा मान्यता प्राप्त झालेली 
असेल केवळ त्याच पद कार्यातील पूर्व ज्ञान मान्यतेचे आयोजन करण्यास पात्र असेल. 

तसेच, पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन करत असताना पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता केद्राला महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीने / राष्ट्रीय कौडल्य विकास महामंडळाने 
नवीन / अतिरिक्‍त पदकार्यामध्ये लक्ष्ये नेमून दिलेळी असतील तर त्यासाठीचे देखील पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता निर्धारने पार पडण्यास पात्र असेल. 


पृष्ठ १३७ पैकी ११९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


२.६ निर्धारक 

ह्या प्रकल्प प्रकारामध्ये प्रशिक्षक-निर्धारक कार्य करील जो पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता विषयक 
दिश्ानिदेशन केलेल्या उमेदवारांच्या निर्धारणा संबंधित कामे हाती घेईल. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
केंद्रांनी कामावर नेमलेले प्रशिक्षक हे प्रशिक्षक-निर्धारक म्हणून ओळखले जातील. 

प्रशिक्षक-निर्धारक प्राधान्याने पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता केंद्राच्या वेतनपटळलावरील नेमलेला 
असला पाहिजे. तथापि, स्वतंत्र सल्लागार/कंत्राटी प्रशिक्षकांना देखीळ सहभगी करून घेता येईल. 
Pear पुढील शार्तीची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. 

निर्धारक म्हणून संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेने निश्चित केलेला निर्धाराकांचे क्षेत्र कार्यक्रम पूर्ण करणे 


आणि प्रमाणपत्र मिळवणे निर्धारकांकारिता अनिर्वाय असेल. 


¢ निर्धारकांचे प्रशिक्षण प्रमाणन हे पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमास प्रारंभ करण्यापूर्वी पूर्ण 
करण्यात येईल. 

७ निर्धारक, विशिष्ट पद कार्याकरिता क्षेत्र कौडल्य परिषदेने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषात 
पूर्तता करणारा असेल. 

७ निर्धारकाकडे आधार क्रमांक असला पाहिजे. 


२.७. प्रशिक्षक 


usta aa area परिषदेने विनिर्दिष्ट केलेले प्रशिकांचे प्रशिक्षण घेणे आणि प्रमाणपत्र 
मिळवणे अनिर्वाय आहे. प्रशिक्षक विशिष्ट पद कार्यासाठी aa alates परिषदेने निश्चित केलेय 
पात्रता निकषात बसणारा असेल. 


३. अंमलबजावणी (कार्यान्वयन) यंत्रणा : 
प्रशिक्षण केंद्रावरील पूर्व ज्ञान मान्यतेसाठीच्या कार्यान्वयन यंत्रणा खालीलप्रमाणे आहे - 


प्रक्रियेचा क्रम : 


THAT १० - केंद्रावरील पुर्व ज्ञान गान्यतेकरीता संपुर्णप्रक्रियेचा क्रय - 


अ.क्र ।कृती जबाबदारी 


7 सहभागी संस्थासाठी विनिर्दिष्ट पात्रता निकषांसह | महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास 
केंद्रावरील पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्प | सोसायटी 

प्रकारातील सहभागासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती 
(Eol) जारी करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


२. । विनिदिष्ट नमुन्यात स्वारास्याची अभिव्यक्ती । इच्छुक केद्र 
स्वीकृतीची तरतूद 
३. । डेस्क असेसमेट. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटी 
४. । पूर्वज्ञान मान्यता केंद्रांना तिमाही लक्ष्य वाटप महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटी 
५. ।पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रावर मागण्याच्या | महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
एकत्रीकरणासाठी ऑनलाईन पोर्टलच्या वापरकार्याचे | सोसायटी 
नाव व परवलीचा शब्द (पासवर्ड) याची तरतूद. 
६. । प्रशिक्षक निर्धारक तयार करण्यासाठी निर्धारकांचे | ssc / पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
प्रशिक्षण आयोजित करणे (TOA) केंद्र 
७. । मागण्याच्या एकत्रीकरणाकरीताच्या ऑनलाईन | पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्र 
पोर्टलवर, निश्चित केलेल्या /उमेदवारांचे जमवाजमव 
व समुपदेशन 
८. | प्रकल्प ऑनबोर्डिंग - MSSDS / SIP पोर्टलवर प्रकल्प | महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
अंमलबजावणी संस्थेचे लॉग इन तयार करणे. सोसायटी 
९. | महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी पोर्टलवर | पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्र 
उमेदवारांचे संघटन व पात्र उमेदवारांची नोंदणी. 
हि मार्गदर्शक तत्वांच्या धर्तीवर पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता | पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्र 


कार्यक्रमाचे आयोजन. 


3.9 पात्र प्रशिक्षण केंद्राचा सहभाग : 


* कार्यक्रमाच्या कार्यक्षमता चाचणीकरिता एक पथदर्शी (Pilot) HHA सुरु करता येईल. 


या मार्गदर्शक तत्त्वात निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व पात्र केंद्रे या प्रकल्प प्रकारात सहभागी होण्यास 
इच्छुक केंद्राने, त्यांच्या केंद्रावर पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता आयोजित करण्याकरिता त्याची इच्छा 


३.२ लक्ष्य नेमून देणे : 


दर्शवणारी स्वरास्याची अभिव्यक्तीची स्वीकृती पुढे मांडण्याची आवश्‍यकता असेल. 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना, पूर्व ज्ञान मान्यतेसाठी एकूण लक्ष्य नेमून देण्यावर कमाल 


मर्यादा असेल. पात्र केंद्रांना वर्षातून कमाल दोन वेळा प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता 


विकास अभियान नेमून देण्यात येईल. अल्पकालीन नेमून दिलेले लक्ष्य प्रशिक्षणाकरिता 


महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी /कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग 


पृष्ठ १३७ पैकी १२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


याच्या स्वेछानिर्णयाच्या अधिनतेने पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना लक्ष्य नेमून देण्याकरीताच्या 
मुलभूत WAAAY सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. लक्ष्य नेमून देण्याकरिता पात्र संख्या, प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकारनाकडे तीन महिन्यानी पाठविण्यात येईल. नेमून दिलेल्या लक्ष्याची संख्या 
योजनेच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर अद्यावत देखील करण्यात 
येईल. त्यानुसार प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाकडून लक्ष्याची प्रत्यक्ष पूर्ततेचे महाराष्ट्र राज्य 
कौडाल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवरील पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता निर्धारणाच्या संदर्भात 
सनियंत्रण करण्यात येईल. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, मागील टप्प्यांच्या लक्ष्याची प्रत्यक्ष 
पूर्तता झाल्यावरच लक्ष्य नेमून देण्याच्या पुढील टप्प्यासाठी पात्र असेल. 


३.३ निर्धारकाला प्रशिक्षण देणे : 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्राला लक्ष्य नेमून दिल्यानंतर क्षेत्र कौशल्य परिषद, या प्रकल्प 
प्रकारासाठी निर्धारक म्हणून त्याच्या प्रशिक्षकांना प्रमाणित करण्यासाठी कृती आराखडा 
आखण्याकारिता पात्र पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्राबरोबर काम करील याचा प्रशिक्षक निर्धारक 
म्हणून निर्देश करण्यात येईल. सर्व निर्धारकांनी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्पाच्या प्रारंभापूर्वी 
निर्धारकाचे प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे प्रशिक्षण घेतलेले असलेल्याची खात्री करणे हे प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणासाठी अनिर्वाय आहे. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण निर्धाराकाचे प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाचे वेळपत्रक मिळविण्यासाठी संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेशी समन्वय साधील. 
विशिष्ट शंका/आवऱ्यकता यासाठी संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेशी थेट संपर्क साधता येईल. 
पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता ठिकाणावरील प्रशिक्षकाना प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता 
विकास अभियाना अंतर्गत केवळ या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकल्प प्रकाशाकरिता प्रशिक्षक 
निर्धारक म्हणून समजण्यात येईल. 


३.४ उमेदवाराचे संघटन व नोंदणी : 

या प्रकल्प प्रकारातील उमेदवाराच्या संघटनासाठी पात्र उमेदवाराच्या मागणी एकत्रीकरणासाठी 
निर्माण केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवर सहाय करण्यात येईल. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, 
ऑनलाईन पोर्टलवर मिळालेल्या स्वारस्याच्या संख्येद्वारे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रावर पूर्व 
ज्ञान मान्यतेच्या मागणीची सुनिश्चिती करील. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रम पद कार्ये, 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण एकल संपर्क प्रतिनिधीचे (5200) नाव, संपर्क क्रमांक इ. करिता 
उपलब्ध केंद्राचे तपशील पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमासाठी नोंदणी करण्याकरिता इच्छुक 


पृष्ठ १३७ पैकी १२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


उमेदवारांना सहाय करण्यासाठी AMAA आवश्‍यकता पूर्ण केल्यावर पोर्टलवर उपलब्ध केले 
जातील. 


उमेदवाराच्या नोंदणीसाठी मार्गदर्शक मापदंड आहेत पुढीलप्रमाणे. 

«७ सहभागासाठी स्वारस्याची स्वीकृती दिल्यावर आणि किमान पात्रता अटींची परिपूर्ती 
केल्यावर पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या धर्तीवर योग्य वाटेल 
त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य कौडठाल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर तीन महिन्यांनी लक्ष्ये 
नेमून देण्यात येतील. 

© पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रला मागणीच्या एकत्रीकरणासाठी ऑनलाईन पोर्टलच्या 
वापरकर्त्याचे नाव व परवलीचा शाब्द (पासवर्ड) दिला जाईल. ऑनलाईन पोर्टलचा 
वापरकर्ता प्रवेश मिळवण्यासाठी पात्र प्रशिक्षांकारिता असेलला निर्धारकाना प्रशिक्षित 
करणे हा कार्यक्रम पूर्ण करणे. पूर्व ज्ञान मन्यता केंद्राकरिता अनिर्वाय असेल. 

© इच्छुक असलेल्या व्यक्‍तींना ऑनलाईन पोर्टलवर प्रवेश देता येईल. मान्यता 
कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी पोर्टलवर पूर्व ज्ञान मान्यतेची पार्श्वभूमी तसेच प्रक्रियेची 
रूपरेखा यांचे वर्णन करण्यत येईल. उमेदवारांना पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी दोन 
पर्याय असतील ते म्हणजे निश्चित केलेल्या तुकडीसाठी नोंदणी आणि एक केंद्राकरिता 
सर्वसाधारण नोंदणी. 

७ निश्चित केलेल्या तुकडीसाठी नोंदणी. 

> नाव नोंदणी करणे उमेदवारांना शाक्य व्हावे म्हणून पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना आगामी 
पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता तुकड्यांचे वेळापत्रक किमान २१ दिवस आधी समाविष्ट करावे. पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांनी तुकडीचे वेळापत्रक समाविष्ट करताना, तुकडी सुरु होण्याचा 
दिनांक, समाप्तीचा दिनांक, पद कार्ये, पद कार्ये तुकडीचा आकार इ. यासारखे तपशील 
द्यावेत. 

> वेगवेगळ्या पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्रांनी तयार केलेल्या आधारभूत तपशिलासह आगामी 
तुकड्यांचे वेळापत्रक हे उमेदवारांना नाव नोंदणी पृष्ठावर पाहता येईल असे असेल. 

> इच्छुक उमेदवार हे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमाकरिता तुकडी सुरु होण्याच्या 
दिनांकापृवी किमान सात दिवस अगोदर स्वतःची नोंदणी करतील. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


७ केंद्रासाठी सर्वसाधारण नोंदणी : 

> उमेदवार एखाद्या विशिष्ट पूर्व कौडाल्यज्ञान मान्यता केंद्रासाठी नोंदणी करू हाकतील आणि 
भविष्यात एखादी तुकडी तयार करण्याविषयी केंद्रासाठीची आपली मागणी नोंदवतील. 

> ज्या उमेदवारांना नियोजित आगामी वेळापत्रकाच्या योग्य तुकडी मिळाली नसेळ अशा 
उमेदवाराचे तपशील मिळवण्यासाठी हा पर्याय उपयुक्‍त ठरेल. 


७ कोणत्याही पद्धतीद्वारे नोंदणी केल्यावर उमेदवारांना प्रणाली नोंदणी यशस्वीरीत्या झाल्याची 
पुष्टी देणारा ईमेळ आणि लघु संदेश प्राप्त होईल. 

७ ऑनलाईन पोर्टलवर उमेदवारांची नोंदणी झाल्यावर, पूर्व Geass मान्यता केंद्राला 
अद्यायावत माहिती मिळेल. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता मान्यता केंद्रांना नोंदणी झालेल्या 
उमेदवारांचे संपक तपशील मिळतील आणि त्यांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटीच्या पोर्टल योजनेच्या उमेदवारांची नोंदणी करण्यासंबंधातील कामे करण्यासाठी 
उमेदवाराशी संपर्क साधता येईल. 

७ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्र हे मागणी एकत्रीकरण करण्याकरिता तयर केलेल्या 
ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून ज्या उमेदवारांचे संघटन केवळ त्याच उमेदवाराची नोंदणी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर करू WHS. 

७ कार्यक्रमाच्या कार्यान्वयना दरम्यान प्रमुख सहभागधारकाकडून हाती घेतली जाणारी मुख्य 
कामे खाली दिलेली आहेत. 


AH - ११ सहभागधारक आणि जबाबदारी : 


अ. क्र. | सहभागधारक मुख्य जबाबदारी 
|| महाराष्ट्र राज्य 9. प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता या 

कौशल्य विकास | मध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वरस्याची अभिव्यक्ती तसेच 

सोसायटी सहभागी संस्थांच्या विशिष्ट पात्रता जारी करणे. 

२. मागणीचा एकत्रीकरणासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार 
असल्याची सुनिश्चिती करणे. 

३. स्वारस्याच्या अभिव्यक्‍तीमध्ये पुरवलेल्या तपशिलाचे 
विभागवार निर्धारण करणे. 

४. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ज्यांनी पात्रता निकष पूर्ण केलेले 
आहेत अशा पात्र केंद्राची यादी निश्चित करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


. सहभागाची मान्यता प्राप्त केद्राची सूची करणे. 
. पात्र पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना तिमाही तत्त्वावर 


. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना मागणीच्या 


. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी पोर्टलवर पात्र 


. नेमून दिलेली लक्ष्ये पूर्ण होण्याच्या संदर्भात प्रकल्प 


नेमून दिल्याची लक्ष्ये सुनिश्चिती करणे. 


एकत्रीकरणाकरिता ऑनलाईन पोर्टलचे वापरकर्ता नाव 
(युजर नेम) आणि परवलीचा शब्द (पासवर्ड) पुरवण्याची 
सुनिश्चिती करणे. 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना प्रकल्प कार्यान्वयन 
अभिकरनामध्ये सामावून घेणे. 


कार्यान्वयन अभिकरणाच्या कामगिरीचे सनियंत्रण करणे. 


२. पूर्व कौशल्यज्ञान 
मान्यता केंद 


Me) 


विशिष्ट नमुन्यातील स्वारस्याची अभिव्यक्ती स्वीकृती 
(Application for Eol) देणे. 

सर्व पात्र पद कार्यासाठी क्षेत्र कौडाल्य परिषदेबरोबर 
दिशानिदेशानाचा विषयक्रम विकसित करणे आणि पूरक 
ज्ञान मान्यता कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास 
सोसायटीला सादर करणे. 

आगामी तुकड्यांच्या वेळापत्रकाचे तपशील पुरवणे. 
मागणीच्या एकत्रीकरणाकरीता ऑनलाईन पोर्टलवर 
नोंदणी केलेल्या उमेदवारांचे संघटन करण्यासाठी आणि 
We महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास 
अभियानाच्या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमा विषयी 
समुपदेशन करण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधणे. 
महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर 
उमेदवारांच्या नोंदणीकरिता आवश्यक असलेली 
उमेदवार स्तरीय इतर संबंधित माहिती प्राप्त करणे. 

क्षेत्र okra परिषदेशी समन्वय साधने आणि 
प्रशिक्षकांनी पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमास 
सुरुवात करण्यापूर्वी निर्धारकाचे प्रशिक्षण (टीओए ) घेतळे 
आहे याची सुनिश्चिती करणे. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


७. महाराष्ट्र राज्य ores विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर 
पात्र उमेदवारांची नोंदणी करणे. 

८. ऑनलाईन पोर्टलमध्ये समावेशन करण्यासाठी प्रशिक्षण 
घेण्याकरिता संलग्निकरण किंवा मान्यतेविषयी महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे पोर्टल नियमितपणे 
अद्यावत करणे. 

९. मार्गदर्शक तत्वांच्या धर्तीवर पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
कार्यक्रम घेत असल्याची सुनिश्चिती करणे. 

३. क्षेत्र कोौडल्य १. निर्धारकाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि 

परिषद वेळापत्रक प्रस्तुत करणे. सर्व प्रशिक्षकांसाठी निर्धारकांचा 
प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झाल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरनाबरोबर समन्वय साधणे. 

२. कोणत्याही तुकडीचे निर्धारण करण्यापूर्वी सर्व 
प्रशिक्षकांनी निर्धारकाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केला आहे 
याची सुनिश्चिती करणे. 

३. पात्र पद कार्यासाठी प्रमाण दिझ्ञानिदेशान विषयक्रम 
विकसित करण्यामध्ये प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास 
सहकार्य करणे आणि त्यास मान्यता मिळवून देणे. 

४. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या मार्गदर्शक 
तत्त्वांनुसार सनियंत्रणाची कामे हाती घेणे. 

५. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना अचानक तपासणी भेटी 
दिल्याची सुनिश्चिती करणे. 


३.५ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता आयोजित करणे : 

पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये उमेदवारांचे संघटन पूर्व-छाननी 
व समुपदेशन दिझ्ानिदेशन व अंतिम निर्धारण करणे यांचा समावेश असेल. 
टप्पा १ : संघटन (Mobilization) 
उमेदवारांच्या मागणीच्या एकत्रीकरणा करिता निर्माण केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलच्या मार्फत 
उमेदवारांचे संघटन करण्यात येईल. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग महाराष्ट्र 
राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, क्षेत्र कौशल्य परिषद आणि प्रशिक्षण केंद्रे ही लक्ष्यीत 
उमेदवारांपैकी पोर्टलविषयीची माहिती प्रसारित करण्यासाठी संपर्क विषयक करतील. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- २०२०/प्र.क्र. १३६/कौशल्य-१ (अभियान-१) 


टप्पा २: पूर्व छाननी आणि समुपदेशन 


नोंदणीनंतर पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता करण्याची बाबीविषयी उमेदवाराचे समुपदेशन 
करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान काय आहे? 

पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता म्हणजे काय? आणि त्याच्या कार्यान्वयामधील सर्व टप्प्यांचे 
स्पष्टीकरण. 

समुपदेशनानंतर प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकारणाने उमेदवारांचे पूर्व ज्ञान क्षमता आणि 
अनुभव यांच्याशी कोणते पद कार्य (१०७ Role) जुळते याची खात्री करण्यासाठी 
उमेदवारांची कसून अन परिपूर्ण पूर्व छाननी करण्याची आवश्यकता आहे. 

पूर्व छाननी प्रक्रिया दोन भागांमध्ये विभागलेली आहे. 

भाग १ : क्षेत्र कौशल्य परिषदेने, (SSC) विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे विशिष्ट पदकार्याच्या 
संबंधातील आधारभूत दस्तऐवज आणि किंवा इतर कोणतीही माहिती यासह 
उमेद्वाराकडील आधारभूत दस्तऐवज आणि पुरावा गोळा करणे. 

भाग २ : प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणला उमेदवाराचे स्वयं निर्धारण अधिक सुलभ 
करता येईल. उमेदवाराच्या स्वयं निर्धारणाची क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडील माहितीच्या 
धर्तीवर करण्यात येईल. पदकार्याच्या मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकाच्या (NOS) अनुसार 
असणे आवश्‍यक आहे. उमेदवाराचे स्वयं निर्धारण हे १५ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ 
करण्यात येणार नाही. 


७ पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रात समुपदेशन व पूर्व छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच उमेदवारांची 
या योजनेंतर्गत नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. नाव नोंदणी करण्याच्या वेळी उमेदवारांकडे 
वैध आधार कार्ड क्रमांक आणि बँक खाते असणे अनिर्वाय आहे. जर उमेदवाराकडे आधार 
कार्ड आणि /किंवा त्याचे बँक खाते नसेल तर, पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्राने महाराष्ट्र 
राज्य Hed विकास सोसायटीच्या (MSSDS) पोर्टल मार्फत उमेदवारांची योजनेमध्ये नाव 


नोंदणी करण्यापूर्वी तसे करून घेणे आवश्‍यक आहे. 


टप्पा३ : दिशानिदेशन (Orientation) : 


७ नाव नोंदणी केलेल्या प्रत्येक उमेदवाराने पूर्व Hess मान्यता (३२?!) कार्यक्रमा 
दरम्यान अनिर्वायपणे १२ तासाच्या दिझानिदेशनामध्ये उपस्थित राहिला आहे याची पूर्व 


पृष्ठ १३७ पैकी १२७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


कौडाल्यज्ञान मान्यता केंद्र करील. क्षेत्र कौशल्य परिषदेशी व पडताळणी करून प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरनाकडून दिझानिदेडानाचा क्रम देण्यात येईल. क्षेत्र कौशल्य परिषदेच्या 
(550 प्रमाणित प्रशिक्षकांकडून घेण्यात येईल अशा या दिशानिदेशानामध्ये पुढील 


कार्यक्रमाचा Badal असेल. 
तक्ता १२ : दिशानिदेशान कार्यक्रम आणि कालावधी 
अ.क्र कार्यक्रम किमान कालावधी 
[= a डोमेन प्रशिक्षण ६ तास 
पदकार्याची विशिष्ट व्यवहार कौठाल्ये आणि wee 
२. उद्योजकता यासंबंधी सूचना 8 
उद्योजकता यासंबंधी सूचना 
निर्धारण प्रक्रिया आणि याबाबतीत परिचय करून oe 
3. देणे २ तास 


७ उमेदवारांची नोंदणी आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टल वरील 
तुकडीमध्ये नावनोंदणी या दरम्यान आधार सहाय्यभूत बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर 
करणे अनिर्वाय आहे. 

आधार सहाय्यभूत बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीवर न नोंदविलेले उमेदवार, पूर्व ज्ञान 
मान्यतेच्या प्रकल्प प्रकारच्या अंतर्गत प्रमाणीकरणासाठी पात्र असणार नाहीत. 


टप्पा ४ : अंतिम निर्धारण : 


या पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रकारासाठी पुढील निर्धारण पद्धतीचा स्वीकार करण्यात येईल. 


«» क्षेत्र कौशल्य परिषद, प्रशिक्षक निर्धाराकला निर्धारण घेण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून 
तपशीलवार निर्धारण आणि पदकार्याशी संबंधित प्रश्नसुची देईल. 

e क्षेत्र कौशल्य परिषद त्यांच्या संबंधित पद कार्यासाठीच्या निर्धारनाच्या संगणकीय (Modules) 
विकसित करतील. हे अनिर्वाय नसले तरी त्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेळे आहे. याबाबतीत पूर्व 
Peas मान्यता केंद्रात प्रशिक्षक निर्धाराकाची भूमिका अधिक करून सुविधाकाराची 
असेल यामुळे अधिकतम प्रमाणीकरण आणि काटेकोर निर्धारण करण्याची सुनिश्चिती होण्यास 
मदत होईल. 

© पूर्व ज्ञान मान्यते अंतर्गतचे निर्धारण हे राष्ट्रीय कौशल्ये अहर्ता संरचनेच्या मापदंड अनुसार 
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (२०१६ -२०२०) चा अल्पकालीन प्रशिक्षण निर्धारण घटक / 

पृष्ठ १३७ पैकी १२८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान/प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान 
यांच्या निर्धारणाच्या रीतीप्रमाणे करण्यात येईल. निकालाचे मूल्यमापन करण्याची पद्धत वेगळी 
असून ती पद्धत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणपत्रे सध्या दिळी जात आहेत त्या धर्तीवर आहे. 

« निर्धारणामध्ये वापरलेली भाषा, संवाद आणि शब्दप्रयोग हे उमेदवारांना समजण्याजोगे व योग्य 
असले पाहिजेत. 

७ जे उमेदवार वाचू / लिहू शकत नसतील किंवा पुरविलेल्या निर्धारण तंत्रज्ञानाचा वापर 
करण्यास त्यांची असमर्थता दर्शावतील SAT उमेदवारांसाठी विशेष व्यवस्था करता येईल. 

« निर्धारक हा निर्धारणाच्या दरम्यान त्यांचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र नेहमीच जवळ 
बाळगील. निर्धारकाने उमेदवाराने सादर केलेल्या पुराव्यांचे देखील करणे गरजेचे असेल. 
उमेदवारांच्या ओळखीबाबत खात्री करणे आणि यासारखे उमेदवाराने पुरविलेल्या 
दस्ताऐवजाची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे. 

« अंतिम निर्धारणाचे निकाल हे क्षेत्र कौडल्य परिषदेने प्रमाणित केलेल्या प्रशिक्षण निर्धारकाने 
निर्धारण पूर्ण झाल्यापासून ७ दिवसाच्या आत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या 


पोर्टल वर अपलोड करावेत. 

© उच्च वर्षाची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ (चलचित्र) काढून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास 
सोसायटी कडून चलचित्र मापन प्रक्रिया आणि छायाचित्रांचे आकारमान विनिर्दिष्ट 
करण्यात येतील. उपस्थिती तक्ते आणि पूर्व ज्ञान कौडल्य प्रमाणपत्रे देण्याआधी आवश्यक 
असे इतर कागदपत्रे यांची शिफारस केली आहे. मागणीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यते मध्ये निर्धारण 
करण्यासाठी क्षेत्र कौशल्य परिषदांद्वारे अनुसरावयाच्या कार्यचालन कार्यपद्धती जोडपत्र 
पाहावे. 


३.६ प्रमाणीकरन : 


«७ या दस्तऐवजात उल्लेख केलेल्या पूर्वज्ञान मान्यता उमेदवारांचे प्रमाणन करण्यासाठीच्या संपूर्ण 
मार्गदर्शक मापदंडांच्या व्यतिरिक्त, पुढील सूचना लागू असतील. 

७ प्रत्यक्ष स्थळावरील निर्धारक महाराष्ट्र राज्य ores विकास सोसायटीच्या वेबदालनाद्वारे ( 
Portal) Ye Aa Greg परिषदेला / MSCVT सविस्तर निकाल सादर करेल. 

« क्षेत्र कौशल्य परिषद / ।॥$०७७५, अंतिम निर्धारणापासून सात दिवसांच्या आत secret 
निर्धारकाने अपलोड केलेल्या निर्धारणाच्या निकालाना प्रमाणित करेल व मान्यता देईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १२९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


« पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्राने उमेदवाराला अंतिम निर्धारण निकाल कळविण्याची आणि 
त्यांना पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कौशल्य प्रमाणपत्र आणि / किंवा गुणपत्रिका कधी मिळू 
शकतील याच्या वेळापत्रकाचे तपशील देण्याची आवश्‍यकता आहे तसेच पूर्व कौडल्यज्ञान 
मान्यता केंद्राने उपरोक्त तपज्ञील संदेशाद्वारे (SMS) त्यांना कळवावेत. 


३.७ निधी व्यवस्था : 


प्रमोद महाजन Sed व उद्योजकता विकास अभियान या योजनेच्या एकूण निधीपैकी 
२०% इतका निघी पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (RPL) प्रकल्पासाठी वापरण्यात येईल. त्याकरिता 
निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद प्रकल्प प्रकारांपैकी प्रकारनिहाय 
विभागणी, लाभार्थ्यांची संख्या इत्यादी बाबी निश्चित केल्या जातील. 


या प्रकल्प प्रकाशन पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण, क्षेत्र कौशल्य परिषद आणि उमेदवारांना देण्यात येणाऱ्या 
निधीच्या तपशिलाचा सारांठा खालील तक्त्यात दिला आहे. 


तक्ता १३ : पात्र संस्थाना निधी देण्यासंबंधातीळ तपञ्ील. 


अ. प्रदान शीर्ष रक्‍कम रुपयात 

व 

हिं पूर्वज्ञान मान्यता केंद्रांना प्रदान (संघटन आणि दिझानिदेशन ५६०.०० 
सहाय्य्‌ चिन्हांकन आणि प्रसिद्धी) 

२ । क्षेत्र कौशल्य परिषदेला प्रदान निर्धारण आणि प्रमाणन ३५०.०० 
सहाय्य्‌ (बदल होवू BAH) 

३ | *उमेदवारांला DBT प्रदान (किमान रु. ५०० ते कमाल रु. *५००.०० 
१०००) 

४ | अपघाती विम्यासाठी प्रदान ७६.७० 

एकूण खर्च १४८६.७० 


उमेदवारांना देण्यात येणा-या अपघाती विम्याची तरतूद करण्यासाठी रक्‍कम प्रत्येक संबंधित 
संस्थेला द्यावयाच्या प्रदानामधून करण्यात येईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १३० 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


« महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी योजनेअंतर्गत एखाद्या तुकडीत प्रमाणित केलेल्या 


वैध असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येच्या आधारावर पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रांना करावयाचे 
प्रदान हस्तांतरित करण्यात येईल. प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला करावयाच्या प्रदानाचे टप्पे 


पुढीलप्रमाणे असतील. 
तक्ता १४ : प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाला करावयाच्या प्रदानाचे टप्पे : 
टप्पा । प्रति उमदेवार एकूण प्रदानाचे मापदंड 
खर्चाची टक्केवारी 
एक Lo टक्के महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटी योजनेच्या 
पोर्टलवर उमेदवाराचे GA प्रमाणन झाल्यानंतर. 
दोन २० टक्के १. प्रमाणपत्र वितरण समारंभामध्ये प्रमाणाधरीत पुरावे 


अपलोड केल्यानंतर उठमेदवाराची प्रमाणपत्रासह 
तुकडीनिहाय छायाचित्रे आणि प्रमाणपत्र वितरण, चलचित्र 
व्हीडीओ चित्रफित, समारंभाचे द्रुकश्राव्य ध्वनीफित. 

२. मासिक कामगिरी अहवाल. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलनुसार पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणपत्र 
RIN SASS] तयार केल्यानंतर संलग्न असलेल्या उमेदवाराच्या वैध आणि आधार 
क्रमाकांशी बँक खात्यात उमेदवाराचे रु. yoo ते रु.१००० DBT प्रदान थेट जमा केले जातील. 
पर्यायी ओळखपत्राच्या संदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण DBT प्रदान करण्यात येईल. प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाने नावनोंदणी दरम्यान महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या 
पोर्टलवर उमेदवारांच्या बँकेचे अचूक तपशील नोंदवले आहेत, याची सुनिश्चितती करण्याची 
आवर्यकता आहे. 

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर योजनेच्या अंतिम निर्धारणास 
विधिग्राह्मता आणि मान्यता देल्यानंतर क्षेत्र कौशल्य परिषदेला निर्धारण आणि प्रमाणन सहाय्य 
शुल्काचे प्रदान केळे जाईल. 


४. प्रमाणीकरण : 


क्षेत्र कौडाल्य परिषदेच्या प्रमाणाच्या सर्व पद्धतीसाठी, क्षेत्र कौडाल्य परिषद अर्हता सूचीची पद 
कार्यासाठी मुख्य आणि दुय्यम अशी राष्ट्रीय व्यवसाय मानके नेमून देईल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


अर्हता सूचीच्या मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकामध्ये मिळालेल्या गुणांना एकूण गुणांपैकी ७० टक्के 
गुणाधिक्य देण्यात येईल. उर्वरित ३० टक्के दुय्यम राष्ट्रीय व्यवसाय मानकातून देण्यात येईल. 
उदाहरणार्थ : “क” या अर्हता सूचित पाच राष्ट्रीय व्यवसाय मानके आहेत. (तीन मुख्य आणि दोन 
दुय्यम) “क” उमेदवाराने तीन मुख्य राष्ट्रीय व्यवसाय मानकामध्ये ३०० पैकी २४० गुण मिळविले, 
आणि दोन दुय्यम राष्ट्रीय व्यवसाय मानकामध्ये २०० पैकी १६० गुण मिळवले. उमेदवाराचे एकूण 
गुण (२४०/३०० x ७०) + (१६०/२०० x 30)= १०० पैकी ८० इतके असतील. 
NSOF राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हता संरचना स्तराच्या आधारे एखाद्या अर्हता सुचीसाठीची उत्तीर्ण 
होण्याची टक्केवारीचा खालील तक्त्यात दिला आहे. 

तक्ता १५ : पूर्व GRACIA मान्यता निर्धारणात अर्हता सूचीसाठीची उत्तीर्णतेची टक्केवारी 


राष्ट्रीय कौशल्ये अर्हता संरचनेचा स्तर | अर्हता सूची उत्तीर्ण होण्यासाठीची आवश्‍यक % 


2,3 ५०% 
४ आणि यापेक्षा अधिक (90% 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणपत्रासाठी पात्र उमेदवारांना अंतिम निर्धारणात मिळवलेल्या 
गुणांच्या आधारावर श्रेणी (अ /ब /क )देखील देण्यात येईल. खाली दिलेल्या तक्त्यात, प्रत्येक 
श्रेणीसाठीच्या गुणांची मर्यादा देण्यात आली आहे. 

तक्ता १६ : पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमाणपत्रामध्ये दिलेल्या श्रेण्या 


श्रेणी गुणांची मर्यादा 
राष्ट्रीय कौशल्य अहता संरचना स्तर २ व३ च्या पद कार्याकरिता 
अ ८५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त 
ब ७० टक्के ते (८५ टक्के) 
क ५० टक्के ते ७० टक्के 
राष्ट्रीय कौशल्य अहता संरचना स्तर ४ व त्यावरील स्तरांच्या पद कार्याकरिता 
अ ८५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त 
ब ७० टक्के ते (८५ टक्के) 


जो उमेदवार अहता प्राप्तीसाठी वरील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार उत्तीर्ण होण्यासाठीच्या 
टक्केवारी इतकी किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्केवारी प्राप्त करील अशा उमेदवारास पूर्व 
कौडल्यज्ञान मान्यता कौशल्य प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि रु. yoo ते रु. १००० Wad इतके 
DBT प्रदान देण्यात येतील. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता प्रमानिकृत उमेदवारांना त्यांच्या पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता कौशल्य प्रमाणपत्रावर श्रेणी (अ, ब,क ) सुद्धा देण्यात येईल. 

पृष्ठ १३७ पैकी १३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


« अहर्ता प्राप्तीसाठी नमूद केलेल्या उत्तीर्ण होण्यासाठीच्या टक्केवारीपेक्षा कमी टक्के मिळालेल्या 
पण एकूण गुणांपैकी किमान ३० टक्के किंवा अधिक गुण मिळालेल्या उमेदवारास केवळ 
गुणपत्रिका आणि रु.५००/- ते रु. १००० इतके DBT प्रदान देण्यात येतील. जाहिरात प्रकारचा 
वापर चालू पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमास प्रसिद्धी दिली पाहिजे. 

७ डिजिटल व मुद्रित प्रसार माध्यमाद्वारे प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियाना 
अंतर्गत पूर्व ज्ञान मान्यतेचे जाहिरातीद्वारे प्रचालन, विपणन आणि प्रर्सद्धी याकरिता प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरण जबाबदार असेल. 

७ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान जाहिरातीद्वारे प्रचालन व संरचना 
विषयक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जाहिरातीद्वारे प्रचालन संसूचना यासाठी आवश्‍यक सहसंबंधाची 
व्यवस्था करण्यासाठी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरन जबाबदार असेल. 


५. संनियंत्रण : 


मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करण्याच्या बाबतीत कोणतीही सबब खपवून घेतली जाणार नाही. क्षेत्र 
कौशल्य परिषद आणि सहभागी प्रधानमंत्री कौशल केंद्रे / प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता 
विकास, अभियान केंद्रे यांनी, सर्व सूचीबद्ध मार्गदर्शक निकष, विशेषतः आणि इतर जाहिराती 
प्रकारचा वापर करून चालू पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता कार्यक्रमास प्रसिद्धी दिलीच पाहिजे. 


निर्धारणे ही पारदर्शक व न्याय रीतीने होत असल्याची खात्री करावी. अन्यथा तसे आढळल्यास, 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला /कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाला 
भविष्यातील पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता निर्धारणे घेण्यासाठी पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्रावर बंदी 
घालण्याच्या आणि संबंधित क्षेत्र कौशल्य परिषदेवर गंभीर कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. 
यामुळे प्रधानमंत्री कौडल्य विकास योजना / प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियान 
/राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान या अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षणामध्ये पूर्व कौडल्यज्ञान 
मान्यता केंद्राच्या लक्ष्ये नेमून देण्यावरदेखील दंड आकारला जाईल. 


पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या या प्रकारासाठी पुरावाधारित संनियंत्रण अनिर्वाय आहे. क्षेत्र कौशल्य 
परिषदानी सुरुवातीच्या ३-४ तुकड्यांसाठी (बॅच) १०० टक्के प्रत्यक्ष संनियंत्रण होत असल्याची 
१०० टक्के खात्री केलीच पाहिजे. क्षेत्र कौडल्य परिषद अनिर्वाय असे संनियंत्रण १० टक्के पुढे 
चाळू ठेवेल आणि उर्वरित प्रत्यक्ष व डिजिटल अशा प्रकारे सानियंत्रण करून करता येईल. पूर्व 


पृष्ठ १३७ पैकी १३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


कौशल्यज्ञान मान्यता अंमलबजावणीच्या संपूर्ण सानियंत्रनासंबंधात पुढील मार्गदर्शक मापदंड लागू 
असतील. 


पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता केंद्र योजनेच्या आवश्‍यकतेनुसार आणि वेळोवेळी सूचित 
केल्यानुसार नियमितपणे उमेदवारनाचा तपशील आणि संबंधित कागदपत्रे महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर अद्यावत करील. 
पूर्व ज्ञान मान्यतेचा प्रमोद महाजन कौडल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या संनियंत्रण 
संरचनेच्या कार्यकक्षे अंतर्गत Garda असेल. त्यातील कोणत्याही विचलनासाठी पूर्व ज्ञान 
मान्यतेच्या दंड TERT कारवाई केली जाईल. 
क्षेत्र कौशल्य परिषदानी प्रशिक्षण केंद्राच्या ठिकाणी पूर्व ज्ञान मान्यतेसाठी संनियंत्रण उपक्रम 
हाती घ्यावयाचे आहेत. पूर्व ज्ञान मान्यतेचे संनियंत्रण करण्यासाठी क्षेत्र कौशल्य परिषदेच्या 
सविस्तर कार्ये आणि जबाबदारी याबाबत महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी माहिती 
देण्यात येईल. 
पुढील मापदंडाचे दर्शविल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य Hlarey विकास सोसायटी, क्षेत्र कौशल्य 
परिषद आणि कोणतेही नियुक्‍त अभिकरन यांच्याकडून अचानक निरीक्षण भेटीद्वारे पूर्व 
कौशल्यज्ञान मान्यता ठिकाणाचे मूल्यमापन करता येईल. san भेटीच्या निष्कर्षाचा प्रकल्प 
कार्यान्वयन अभिकरणाचा कामगिरीवर परिणाम होईल आणि त्यानंतर लक्ष्ये पुन्हा नेमून 
दिली जातील. 

> संघटन प्रक्रिया 
> समुपदेशन आणि पूर्व छाननी प्रक्रिया 
> feariears प्रक्रिया 
> 
> 


विहित निर्धारण प्रक्रिया कालमर्यादेत राहून लक्ष्य गाठण्यासाठी केळेली कामगिरी. 
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्तवांची अनुपालनाविषयीचे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता 
कार्यान्वयन संबंध असतील असे अन्य कोणताही निकष. 

या प्रक्रियेचा भाग म्हणून, महाराष्ट्र राज्य Ged विकास सोसायटीच्याद्वारे दूरध्वनीद्वारे 


पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता उमेदवाराशी संपर्क साधण्यात येईल. पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता केंद्रे ही 
अनुपालन व कामगिरीविषयक योग्य आहेत किंवा नाहीत याची खातरजमा करण्याकरिता 
उमेदवारांना काही विशिष्ट प्रश्न विचारण्यात येतील. निष्कर्षापर्यंत येण्यासाठी उत्तरे संकलित 


पृष्ठ १३७ पैकी १३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


करून त्याचे विश्लेषण केले जाईल व त्या आधारे हितसंबंधितांवर महाराष्ट्र राज्य Greg 
विकास सोसायटीस योग्य वाटेल seit यथोचित कारवाई करता येईल. 


जोडपत्र ग) मागणीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यतेमध्ये निर्धारण करण्यासाठी क्षेत्र कौशल्य परिषदेकडून 

अनुसारवयाची कार्यचालन कार्यपद्धती 
पार्श्वभूमी : पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या या प्रकारात उमेदवार पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता महाराष्ट्र राज्य 
plated विकास सोसायटीच्या मागणी एकत्रीकरण पोर्टलवर त्यांची स्वतः ची नोंदणी करतात 
आणि त्यांनंतर पूर्व ज्ञान मान्यतेसाठी नजीकच्या स्कील इंडिया पोर्टलवर सूचीबद्ध प्रशिक्षण 
केंद्राकडे / PMKK कडे त्यांना पाठविले जाते. पूर्व ज्ञान मान्यतेच्या या प्रकारचे एक अनन्य 
वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशिक्षण केंद्र / प्रधानमंत्री कौशल केंद्रातील प्रशिक्षकाने स्वतः च मूल्यमापन 
करावयाचे आहे. 


कार्यचालन कार्यपद्धती : क्षेत्र कौशल्य परिषदानी पुढील बाबी अंमलात आणावयाच्या आहेत. 


१. निर्धारकरांच्या प्रशिक्षणसाठी नामनिर्देशित केलेले प्रशिक्षक अगोदरच प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण 
घेऊन प्रमाणित केलेले असल्यामुळे आणि पदकार्याच्या कार्यक्षेत्रासंबंधीचे त्यांना ज्ञान 
असल्यामुळे अशा प्रशिक्षकांना निर्धारक प्रशिक्षणा दरम्यान कौशल्य निर्धारणाच्या संपूर्ण कार्य 
कार्यकालावधी बोलविण्यात येणार नाही. 

२. प्रशिक्षक निर्धारकांना आवश्‍यक कार्यक्षेत्र व व्यासपीठ देण्यात यावे. निधारकांचे प्रशिक्षण 
ऑनलाइन असेल आणि वैयक्तिक संपर्क प्राधान्याने टाळून कालावधी सप्ताहाअखेरीस दोन 
दिवस इतका कमीत कमी ठेवण्यात येईल. 

३. पात्र प्रशिक्षक निर्धारकच मागनीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यते अंतर्गत विशिष्ट प्रधानमंत्री कौशल्य 
केंद्र / प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना केंद्र प्रशिक्षण भागीदार / इतर प्रशिक्षण संस्था 
यांच्याकरिता निर्धारक म्हणून कार्य करील. 

४. अशा प्रशिक्षक निर्धारकांची 8॥? पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. तसेच त्यांच्या 
प्रमाणपत्राच्या वैधता आणि त्याने मागनीद्वारे पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता या अंतर्गतच निर्धारण 
करणे या संबंधातील निर्बंध नमूद केलेले प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र क्षेत्र कौशल्य परिषद यांनी 
द्यावयाचे आहेत. 


पृष्ठ १३७ पैकी १३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


५. हे प्रशिक्षक निर्धारक मागणीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यते बाहेरील निर्धारण संस्थांनी त्यांना संलग्न 
करून घेणार नाही याची क्षेत्र कौडाल्य परिषदेने खात्री करावी. 

६. निर्धारणा दरम्यान aa ores परिषदेने दिलेल्या संनियंत्रण भेटीमध्ये हे प्रमाणपत्र तपासले 
जाईल आणि निर्धारण प्रक्रियेच्या प्रत्यक्ष पुराव्याचा एक भाग म्हणून देखील त्याचा समावेश 


होईल. 


प्रधानमंत्री कौडाल केंद्रामध्ये /प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये निर्धारण आयोजन : 


याठिकाणी निर्धारण करण्याची जबाबदारी क्षेत्र कौशल्य परिषदांकडे आहे. निर्धारण अभिकरणे ही 
मागणीद्वारे पूर्व कौडल्यज्ञान मान्यता याचा भाग नसल्यामुळे पुढे दिलेल्या काही विशिष्ट कार्यपद्धतीचे 
दुरुस्त्या केल्या जातील. 

१. क्षेत्र कौशल्य परिषदांकडून सैद्धांतिक भागाचे (लेखी) निर्धारण हे aes होईल तितके ऑनलाइन 


स्वरुपात आयोजित करण्यात येईल. अधिकाधिक निर्धारणे ऑनळाइन करावी या सद्यस्थितीतील 


निदेशाशी ही बाब सुसंगत आहे. एकूण ऑनलाइन निर्धारणाच्या बाबतीत क्षेत्र कौशल्य परिषदेने 


ऑनलाइन निर्धारणा करिता proctor with Tabs पाठवावे. 


२. पर्यायाने दूसरा विकल्प म्हणून व व्यवहार्य असेल तर, प्रधानमंत्री कौल केंद्रातील उपलब्ध 


संगणकाचा वापर करण्यात येईल. प्रशिक्षक निर्धारक यांचामार्फत निर्धारणास प्रारंभ करण्यापूर्वि क्षेत्र 


lated परिषद उमेदवारांना ऑनलाईन निर्धारणाची लिंक पाठवतील. 


३. जर ऑनलाइन निर्धारण ae नसेल तर, क्षेत्र कौशल्य परिषदेने निर्धारण वेळापत्रकापूर्वी 


प्रश्नपत्रिकांचे ३-४ संच पाठवावेत. या प्रश्नपत्रिका प्रशिक्षकांना - निर्धारकना लोग इन व पासवर्ड द्वारे 


उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, आणि प्राधान्याने लेखी स्वरुपात ( इनिक्रप्टेड)पाठवाव्यात. 


४. पारंपरिक ऑफलाईन निर्धारणासाठी जी पद्धती ory असेल तीच पद्धती प्रात्यक्षिक चाचणीसाठी लागू 


असेल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ- 2020/H.H. 136/HlaeT-9 (अभियान-१) 


५. क्षेत्र विकास परिषदेकडून तुकडी-तुकडीप्रमाणे प्रश्नपत्रिकांची नियमितपणे अदलाबदल करण्यात 


येईल आणि संपूर्ण प्रश्न संचांचे काही महिन्यांनंतर पुनर्विलोकन करावायचे आहे. 


६. क्षेत्र विकास परिषदाना मागणीद्वारे पूर्व ज्ञान मान्यतेचे १०० टक्के संनियंत्रण करण्यास सांगण्यात 


आले आहे. म्हणून त्यांनी संनियंत्रण भेटी दरम्यान निर्धारण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेची खात्री करावी. 


७. याशिवाय सर्व क्षेत्र विकास परिषदांकडून निर्धारणाचा पुरावा म्हणून छायाचित्रे, व्हिडिओ, लौग नोंदी, 


इ. ठेवण्यात येतील. 


८. प्रशिक्षक निर्धारक हा ओळखपत्र तपासणे इ. सारखी सामान्य निर्धारकांची जबाबदारी असलेली इतर 


सर्व कामे पार पाडील आणि क्षेत्र विकास परिषदेकडून यांच्या नोंदी ठेवण्यात येतील. 


महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर निर्धारण निकाल अपलोड करणे : 

१. निकाल प्रत्यक्षपणे पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी प्रशिक्षक निर्धारकाची असेल. 

२. संगणकीय ऑनलाईन निर्धारणाच्या बाबतीत जर क्षेत्र विकास परिषदा कोणत्याही निर्धारण 
अभिकरणाच्या सुविधांचा वापर करीत असतील तर त्या निकालाला मान्यता देण्यासाठी त्याच निर्धारण 
अभिकरणाच्या सुविधांचा वापर करू डाकतील. 

३. क्षेत्र विकास परिषद स्वत: प्रशिक्षक निर्धारकना संलग्न करू शकेल व निर्धारण अभिकरन व क्षेत्र 
विकास परिषद या दोन्ही भूमिकेतून निकालांना मान्यता देऊ शकेल. 


पृष्ठ १३७ पैकी १३७ 


